१६२६] राजा आणि लोक. ३७२ 


फौज नव्हती म्हणून, शिपाई पाहिजे होते त्यांकरितां माणसांना त्यांच्या 
घरांहून बोलावून आणलीं. सर एडवर्ड सेसिल ह्याकडे ह्या 
साऱ्या फौजेचें आधिपत्य होते. त्याला, एकाद्या स्पानिक शहरावर 
हल्ला करावा, आणि अमेरिकेहून द्रव्य भरून आणणारी स्पानिश 
जहाजें पकडावीं असा हुकूम होता. त्यानें जहाजे हकारून के- 
डिल्य नांवाच्या अखातांत जाऊन एक किल्ला घेतला, आणि नंतर 
तो, अन्नसामभ्री जवळ नसतां, वर त्या मुल- 
केडिझवर केलेठी खांत कूच करून गेला. त्याच्या हाताखा- 

अनथकारक स्वारी, आ- काच्या बांती कही दालखाची 
क्टोबर १६२५. लच्या लोकांच्या हातीं कांहीं द्र दारू 
लागली, ती पिऊन ते झिंगून ब्रेसावध झाले, 
म्हणून त्याला त्यांना माघारे जहाजांवर नेणें भाग आलें. नंतर 
तो जहाजें हकारून स्वदेशीं परत जाण्याकरितां निघाला, आणि 
द्रव्य भरून आणणाऱ्या जहाजांची त्याची गांठ पडण्याला दोन 
दिवसांचे अंतर पडलें. ह्या स्वारीपासूनच आमच्या तान्ह्या मुलांच्या 

खोल्यांतलें तें सुप्रसिद्ध गाणें रचले गेलें. त्याचा अर्थ हा. 

एक अरमार होतें तें स्पेन देशीं गेले, 

तें तेथे पोहोचून ज्याचें तर्से माघारे आले. 
त्या स्वारीचा विजय होईल म्हणून आह्या केलेली होती परंतु 
तिचा खेद वाटण्यासारखा विचका झाला. तिच्या पायी भारी कज 
झालें ते मात्र मार्गे राहिलें. त्यामुळें राजाला दुसरे एक पालेमेट 

पाचारणे भाग आले. 

परंतु प्रतिनिधींची निवडणूक होऊं लागण्यापूर्वी त्याने आपल्या- 
कडून एक चतुराईची म्हणून युक्ति केली. मागल्या पालेमेंटांत 
जे अतिशय ञास देणारे म्हणून सभासद होते त्यांपैकी कांहींकांना', 
पालेमेंटाचे सभासद निवडतां येऊंच नये अशा हेवूने, त्यानें शेरिफफ 


३४५ जुलुमानें उसनवार म्हणुन उकळलेला पैसा,  [पहि, चा. 


नेमळें. परंतु ती त्याची युक्ति सर्व व्यर्थ गेली. पालेमेटांत अक्ा 
कपटयुक्‍्तीने कांहींकांचीं तोर्डे जरी बंद केलीं तरी, दुसरे बोलणारे 
होतेच, त्यांचें तर बोलणे सभेने ऐकून घेतळेंच असते. असो, पाले- 
मेंटाच्या दोन्ही सभा भरून कामाची सुरवात होतांच, काम- 
न्सांच्या सभेंत सर जान एलियट नांवाचा एक सभासद उभा रा- 
हून, ज्या गेरव्यवस्थेनें इतकी पुष्कळ अरिष्ट 

डत दुसऱ्या पार्लैमेंटांत उद्धवलीं, तिची चौकशी करण्याविषर्या त्यार्ने 

र॒ दोषारोप मन्सांनी बर्किग्ह 
होतो, १६२६. सूचना केटी, आणि क बर्किंग्ह- 
मवर त्या गैरव्यवस्थेचा दोषारोप केला, तो 

येणेप्रमाणे. “ राजाचा खजीना आणि सामग्री हीं देशाचे रायु आणि 
“ शिरा होत, त्यांचा बर्किंग्हमानें, चुराडा केला. त्याचे धौताल 
“ खर्चे, त्याच्या अतिरिक्त मेजवान्या, त्याच्या आलिजाहां हवे- 
“ ल्या, त्याच्या धुमश्रत्रया, आणि त्याच्या धुमाळ्या, ह्यांनी राज्याच्या 
५: महसुलाची उधळपट्टी होत आहे. - . . कोणाचा कसलाही 
“ हक्क, हितसंबंध, किवा मालकीसंबंध असो, तो त्याला बा- 
:£ घक किंबा प्रतिरोधक होत नाहीं . - . त्याच्यापासून आ- 
£ सची सारी अरिष्टें उद्धवलीं * . . आणि त्यांचे उपाय न के- 
“ ल्याचा सारा दोष त्याच्या मार्थी आहे. ' कामन्सांच्या ह्या 
सर्वे तक्रारींविषयीं राजाचें उत्तर म्हणून एवढेंच होतें कीं, त्याने, 
प तो एलियट, आणि त्याच्या सूचनेला पाठ- 
क. वे. बळ देणारा डिग्झ, ह्यांला, केदकरून 
न टोअरांत पाठविले, आणि जेव्हां काम- 

न्खांनीं त्या दोघांवांचून आम्ही सभेंत बसणारच नाहीं असें साफ 
सांगितले, आणि बर्किंग्हमाला अधिकारावरून दूर केळें पाहिजेच 


१६२७]  जुलुमानें उसनवार म्हणून उकळलेला पैसा. ३८९ 


असें मागणें केलें, तेव्हां राजाने एलियट आणि डिग्झ ह्यांना के- 
देतून मुक्‍त केळे, परंतु पालेमेंटानें पैका देण्याविषयी आपली 

संमति देण्यापूर्वीच त्यार्चे त्यार्ने विसर्जन केलें. 
आतां चाठैस अडचणींत पडला. राणी हेन्रिएट्रा हिच्या 
क्याथलिकपंथी सेवकांना त्याला फांटा देणें भाग पडलें होतें, ह्या 
कारणाने कांहीं बांटे, आणि कांहीं वांटे, ला रोशेल एथील ह्यूगे- 
नोस, म्हणजे फ्रेंच प्राटेस्टंट्स लोक, ह्यांचा, त्यांच्या राजाविरुद्ध 
पक्ष धरण्याला आपण बद्ध आहों असें त्याला वाटत होतें, ह्या कार- 
णाने, त्याचा फ्रान्स देशाचा राजा, तेरावा टूइ, ह्याच्याशी नुक- 
ताच कलह उपस्थित झालेला होता. परंतु युद्ध करण्याला त्याला 
द्रव्य पाहिजे होते, आणि जरी तो बेकायदेशीर प्रकाराने टक्षेज 
आणि पौोंडेज़ हा कर वसूल करीत होता, आणि देशांत स्थापित 
झालेल्या धर्माला न अनुसरणाऱ्या क्‍्याथलिक्स लोकांना दंड क- 
रीत होता, तरी त्याला द्रव्याची फारच तंगी होती. तेव्हां त्याने 
आपणाला द्रव्याची '“स्वसंतोपाने देणगी'' द्यावी म्हणून सवे दे- 
शांत मागणे केलें, परंतु कोणींही कांही दिलें नाही. नंतर कोणी 
एकाने त्याला सुचविले की, जरी आपणाला आपल्या प्रजाजनांवर 
देणगी म्हणून देण्याला जुलूम करवत नाहीं, तरी, उसनवार म्हणून 
देण्याला त्यांवर आपणाला सखूती करण्याला हरकत नाहीं, आणि 
त्यांत फारसा भेदही नाहीं, कारण उसने घेतलेले आपण कधीं परत 
व द्याल असा संभवही नाहीं. ही सूचना रुचून 
कलत वसू त्याने दरएक कौटोंत, प्रत्येक माणसाकडून 
करतो, १९२७. त्याच्या ऐपतीप्रमाणे द्रव्य उसने म्हणून 
घेण्याकरिता, अधिकार देऊन कामंदार 

फठविले, 


३८२ राजा आणि लोक. [पहिला चार्ठत 


ह्या कृत्याने किती असंतोष उत्पन्न झाला असेल ! ह्याची क- 
्ि ल्पना करतां येईल. ट्यूडरांच्या अमला- 
ककत असताष उ. खालीं देशांत स्वस्थता राखठेली होती, आणि 
त कर हलके केलेले होते. जेम्साने देखील 
फक्त जकातींनीं आणि श्रीमंतांपासून पेसा वसूल केलेला होता. 
परंतु आतां बर्किंग्हमाचा उधळेपणा, आणि ज्या युद्धांनीं परि- 
णामी अपयश मात्र जोडलें त्या युद्धांचा खर्चे, हीं भागविण्याक- 
रितां, प्रत्येक माणसाच्या खासगी व्यवहाराची किवा ऐपतीची तपा- 
सणी करून त्यापासून जबरीने पै्ाची रकम उसनी म्हणून घेतली. 
देशाच्या निरनिराळ्या भागांतून एकंदर ऐशीं सभ्य ग्रहस्थ कांहीं 
देईनात, तेव्हां त्यांना केदेत टाकलें, आणि ज्या गरीब लोकांनी 
पैसा देत नाहीं म्हणून सांगितलें, त्यांना शिपायांची कामगिरी क- 
रण्याकरितां वेठीस धरलें, किवा त्यांच्या घरांत शिपायांस चकत्या 
देऊन राहवयास लावलें. 


शेवटी युद्धाची तयारी पुरी झाली, आणि बर्किग्हम हा स- 
मागमें शंभर जहाजांचें अरमार घेऊन ला रोशेललास जहाजें हका- 
ब्किग्हमच्या हातून रून गेला. त्या शहराच्या समोर ऱ्हे नांवा- 
ठा रोशेळ शहराची सु- च्या बेटांत सेन्ट मार्टिन्स नांवाचा किल्ला 
टका करणें होत नाही, होता, त्याला त्यानें वेढा घातला, आणित्या 
१६२८. , चो असते 
कामांत त्याला यश आलें असते तर, प्राटे- 
स्टेट्स ह्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने ते युद्ध आरंमिलेलें होतें, 
म्हणून लोकांना तें प्रिय झाले असतें. परंतु पूर्वीप्रमाणेच सारी बद- 
छान झाली. फ्रेंचांनी वेढा देणाऱ्या जहाजांची फळी फोडून त्या 
किल्ल्यांत अन्नसामग्नी पोहोंचविली. बर्किंग्हमाच्या फोजत रोग 


१६९८] राजा आणि लोक. ३८३ 


उत्पन्न होऊन शिपाई पटापट मेळे, आणि मदतीकरितां नवीन 
फौज मिळविण्यासाठीं त्याला स्वदेशी माघारें यावें लागलें, 

सर्व इंग्लिकषा प्रजाजनांना भारी दिलगिरी उत्पन्न झाली. ते 
पूर्वी फार बलाढ्य होते, त्यांचाच आतां इतर राष्ट्रांतील लोकांच्या 
समोर असा सतत अपमान होऊं लागला. ते पूर्वी न्याय किवा 
कायदा आणि स्वातंत्र्य ह्यांविषर्यी गवे वाहत होते, त्यांनाच आतां, 
कसलाही गुन्हा केलेला नाहीं अशा माणसांना केदेंत टाकलेले पा- 
हणें भाग आलें. खेड्यापाड्यांत राहणाऱ्या पांच सभ्य ग्रहस्थांना 
तुरुंगांत टाकलेले होतें, त्यांनीं न्यायाधीशांकडे हेबियस कापेस 
(शरीर हाजीर कर) ह्या नांवाच्या लेखी हुकुमाकरितां अपील केलें, 
त्या हुकुमाने जेलर, म्हणजे तुरुंगावरचा अधिकारी, ह्याला, त्यांत 
लिहिलेल्या केद्याला कोडतांत हाजीर करून, अमुक गुन्ह्याकरितां 
त्याला केर्देत ठेवावें असें वारंट, म्हणजे परवाना किंवा अधिकार- 
पत्र, असेल ते दाखवावे लागे. आतां ह्या पांच ग्रहस्थांविरुद्ध क- 

गच शेली आतत्ये त्या गुन्ह्याचा आरोप नव्हता, कारण, 
आपणांला कैदेंत टाक- उसनवार पेसा देत नाहीं म्हणणें हा कांही 
ल्याबळ अपील कर- गुन्हा नव्हता, आणि माम्ना काटी नांबा- 
तात. च्या सनदेत ह्याप्रमाणे स्पष्ट ठेख होता 
६: देशांतल्या कायद्याच्या आधारावांचून किवा बरोबरीच्या लोकांच्या 
५ कायदेशीर निर्णयावांच्न कोणाही माणसाला पकडतां क्विवा 
५: क्ेदेत ठेवतां कामा नये.” असे असतांही, त्या न्यायाधी- 
शांनीं, राजा नाखुश होईल ह्या भीतीने, त्या पांच ग्रहस्थांना तुरुंगांत 
माधारें पाठविलें 


१ या हुकुमाच्या आरंभीं हेबियस कॉर्पस हे शब्द असत, यांवरून याज 
तें नांव पडलें, या शब्दांचा अथे शरीर हाजीर कर 


३द्डं राजा आगि लोक. [पहिला चाठेत 


आतां पार्लमेंटानें त्या पांच र्हस्थांस कैदेतून सोडलें पाहिजे 
असें अधिकारानें मागणे केळे, आणि त्यांतठे सर. टामस वेन्ट- 
वर्थ, व सर जान एलियट, हे दोघे सभासद फार धाडसाचे 
शब्द बोलले, त्यांपैकी वेन्टवथे म्हणाला, '““ आमचीं प्राचीन स्वा- 
५: तंत्र्ये आम्हांला रक्षण केलीं पाहिजेत. आमच्या पूवेजांनीं के- 
६: ठेल्या कायद्यांची नवे कायदे करून आम्हाला मजबुती केली 
“ पाहिजे. !' नंतर कोामन्सांनीं एक 

य “ पिटिशन आफ राइट ” (हशा 
तारीख ७ जन १६२८ प्रयीं अर्ज) नांवाचा, गैरकायदा कर बस- 
ठं विणें, बेनेव्होलेन्सिझ ( उपकार बुद्धीने दे- 

ण॒ग्या ) नांवाची पट्टी वसूल करणें, आणि पाहिजे त्या माणसाला 
गुन्ह्या नसतां केदेंत टाकणें, ह्या तीन गोष्टींविरुद्ध, अजे तयार केला. 
त्यांत राजाचें वचन ज्या गोष्टींविषयीं मागितले होते, त्या येणेप्रमाणे :- 
( १) पार्लमेंटाच्या संमतीवांचून कोणाही स्वतंत्र माणसाकडे उ- 
सना पैका मागं नये; आणि (२) योग्य कारण दाखविल्याबांचून 
कोणाही स्वतंत्र माणसाला तुरुंगांत पाठवूं नये किवा केदेत ठेवूं 
नये, हौस आफ लाडस ह्या सभेने तो अज मान्य केला, 
आणि जरी राजानें त्या अर्जाच्या विरुद्ध फार धडफड केली तरी, 
पैशाविषयीं तो इतका अडचणींत पडलेला होता कीं, त्याला हेका 
सोडणे भाग आलें, आणि १६२८त जूनच्या ७ व्या तारिखेस, त्या 
अजात दाखल असलेल्या गोष्टींविषयी अजात मागितल्याप्रकारें 
कायदा झाला. तेव्हां सर्व देशभर मोठमोठाले उत्साइप्रदशेक 
अभि पेटविले, आणि घांटांचे गजर झाले, त्यांवरून आपलें स्वातंत्र्य 
स्थापित झालें म्हणून लोकांना किती आनंद झाला हें कळून 
आलें, आणि चालेसाने मागितला होता तितका पैस कामन्सांनी 


१६२८] बकिंग्हम ह्याला दग्यानें ठार मारले. ३८५ 


दिला. परंतु जेव्हां त्यांनी बकिंग्हमाला बरतरफ करावें असें 
पुनः मागणे केलें, तेव्हां तें त्यानें ऐकून सुद्धां घेतलें नाही, आणि 
त्याने पालेमेंट कांहीं मुदतीपर्यंत तकूब केलें. 
कामन्सांना, तो राजाच्या प्रेमांतला बर्किंग्हम ह्यावर पुनः 
दोषारोप करण्याचा प्रसंगच उरला नाहीं. आगस्टच्या २३ व्या 
तारिखेस, तो बकिंग्हम, ला रोशेलवर दुसरी मोहीम करण्या- 
__ साठीं पोर्ट्स्मोथ एथून निघत होता इ- 
बॅकिंग्हमाळा दग्यानं तक्यांत, ज्याला पूर्दी फौजेत बढती दि- 
क ग दा ठेली नव्हती, व जो बर्किंग्हमाठा सकल 
आगस्ट १६२८. 9 
जनांचा शत्र मानीत होता, अश्या जान 
फेल्टन नांवाच्या एका आवेशी किवा धर्मपिशा माणसाने, प- 
बिलिक हाल (सार्वजनिक दिवाणखाना ) नांवाच्या इमारतीच्या 
दरवाज्यांत, “' तुझ्या आत्म्यावर देव दया करो, '? अदी मोठ्याने 
आरोळी मारून, त्या बकिंग्हमाच्या उरांत काळिजाला पोहचे 
अशी जोरानें सुरी भोसकली. तेव्हां तेथे घप्पाधोळ उडाला. तो सं- 
पला तेव्हां तो स्वन करणारा माणस, डोकीवर टोपी नसतां, वरून 
खालीं, आणि ख्वाळून वर, पार्यी फिरत असलेला सांपडला. त्याने पळून 
जाण्याचा प्रय्न केलेला नव्हता, आणि त्याला पुढे फांशी दिले. 
ह्या प्रकारे सवच द्वेष करीत होते ज्याचा असा तो बकिंग्ह- 
मचा ड्यूक मरण पावला, तेव्हां लोकांना फार आनंद झाला. 
परंतु चालेसानें बर्किंग्हमाचा सेक्रेटरी, वेस्टन, ह्याला बडा 
किवा मुख्य स्वजीनदार केलें, आणि सर्वे गोष्टी पूर्वीप्रमाणे चालूं 
तागल्या. इंग्लंडचे अरमार ला रोशेलला गेलें, परंतु त्याला 
यश आलें नाही, आणि १६२९ त चालेसाने फ्रान्स देशाशी 


तह केला. रिशलू नांवाचा फ्रान्स देशाचा मुख्य प्रधान होता, 
२५ 


३८६ राजा आणि लोक. [पहिला चालेस 


त्याने ला रोदोलल सर केळे, आणि सर्व दुनियेंत इंग्लंडचा दर्जा 
त्यामुळें पराकाष्ठेचा खालावला, यूरोपखंडांत सर्व क्याथलिक्‍्स 
लोकांची खरोखर सरशी होत चालली होती, आणि ह्या कारणामुळेच, 
व्हां राजानें बाथ आणि वेल्स ह्या दोहों गांवचा लाड नांवाचा 
बिशप ह्याला बढती देऊन लंडनचा बिदवाप केलें, तव्हा इंग्ल- 
डांतील लोक फार अस्वस्थ झाले. लॉड 
कॉड ह्याला 2. ह्याला, क्याथलिक्सांप्रमाणे, श्रीमंती, सज- 
डनचा बिशप केळे य व र 
९९ ?” वणुका किंवा थाटमाट, आणि मोठ्या संस्का- 
रांच्या अबडंबरासह उपासना, ह्यांची आवड 
असे, आणि तो नेहमी राजाचा “' ईश्वरदत्त हक्क, ” आणि अ- 
निबंध अधिकार, ह्यांचे समर्थन करी. हा अनिब्रंध अधिकार, 
चालळेस आतां मनास येईल तेथे टन्नेज आणि पोन्डेज हा कर बस- 
विण्याच्या कामी चालवीत होता, आणि जे व्यापारी तो कर देत 
नाहीं म्हणत, त्यांचा माल तो जप्त करवी. 
ह्या प्रकारे जपत केलेल्या मालापैकी कांहीं माळ पालेमेंटाच्या 
एका सभासदाचा होता, आणि जेव्हां १६२९ च्या जान्युअरीत, 
होस आफ्‌ कामन्स ही सभा पुनः भरली, तेव्हां तीतील सर 
जान एलियट नांवाच्या सभासदाने जकात खात्याकडील ज्या का- 
मदारांनीं तो माल जप्त केला असेल त्यांना बोलावून आणून सजा 
करावी, अशी सूचना केली. त्या कामदारांनीं, हाजीर होऊन, 
आम्हीं राजाच्या हुकुमाने तो माल जप्त केला, अशी तकरार केली, 
आणि राजानें कामन्सांच्या सभेचा स्पीकर, म्हणजे अध्यक्ष, 
ह्याला सभा तकूब करण्यास आज्ञा केली, त्या वेळीं आज्ञेप्रमाणे 
तकूब तर केली, परंतु जेव्हां ती समा पुनः जमली, आणि पुनः 


१६२८] राजा आणि लोक. ३८७ 


तकूबीचा हुकूम आला, तेव्हां तो हुकूम सभासद ऐकेनात. स्पी- 
कराने खुर्चीवरून उठण्याविषर्यी प्रयद्न 
केला, परंतु दोघां सभासदांनी त्याला खुर्ची- 
बरून उठू न देतां दाबून धरलें, आणि 
सभेच्या दिवाणखान्याच्या दरवाज्यांना कुलपे पातलीं. इतक्यांत 
एलियटानें सर्ब सभेचे मत घेण्याकरितां सूचना पुढें मांडली 
ती येणेप्रमाणे, “' जे कोणी धर्मात फेरफार करूं पाहतील, किंवा 
“ पालेमेंटानें मंजूर केलेळे नाहींत, असे कर किवा जकाती जे 
:: कोणी घेतील किवा देतील, ते राजद्रोही आहेत.'? सभासद ह्या 
सूचनेला “ होय होय ? अशा आरोळ्या ठोकून अनुमोदन देत 
आहेत तोच, राजाच्या हुकुमाने गाडदी शिपाई दिवाणखान्याचे 
दरवाजे फोडून उघडण्याकरितां आले. 
इतक्याची गरजच राहिली नव्हती. सभा 
तत्काल तकूब झाली, आणि राजाने पुढें 
थोड्या दिवसांनीं त्या पालेमेटाचें विसजेन केलें. त्याने एलियट 
आणि इतर कित्येक सभासद ह्यांना केदकरून तुरुंगांत पाठविलें, 
परतु त्यांपैकीं जे शरण आले त्यांना लवकरच केदेतून सोडलें. ए- 
लियट, व्हालेन्टाइन, आणि स्ट्रोड, ह्या 
तिघांनी मात्र, पालेमेटाच्या हक्कांविरूद्ध 
आम्ही कांहीं बोलणार नाहीं असें साफ 
सांगितलें, आणि एलियट हा साडेतीन वर्षे टोअरांत केदेत रा- 
हून, तेथेंच मेला. स्वातंत्र्याच्या काजाकरितां किवा पक्षाकरितां तो 
पहिलच प्राण देणारा होय. 

पुढीळ अकरा वर्षे, चालेसानें पालेमेंटावांचून राज्यकारभार 
केला, आणि त्याचे मुख्य प्रधान, बेस्टन, लॉड, आगि बेन्टवर्थ 


पार्लमेंट राजाला ज- 
मानीत नाहीं, १६२९. 


बेदा होऊन पार्ठमें- 
चं विसडीन होतें. 


सर ज्ञान एलियट 
ह्यांचा मृत्यु, १६३२. 


३८८ वेन्टवर्थ आणि लॉड. [पहिला चालेस 


हे तिघे होते. एलियट आणि पिम ह्यांसारखे पुरुष पार्लमेंटाचें 
स्वातंत्र्य रक्षण करण्याकरितां कसे उदयास आले होते, हें पाहण्यांत 
आलेच आहे. त्यांच्या बरोबरीचे निग्रही किंवा इढनिश्वयी असे 
वेन्टवर्ध आणि टॉड, दोघे पुरुष, वेन्टवथे (हा पुढें लाड 
स्टराफड हा किताब पावला ), आणि लॉड, 
ह्यांनी आतां राजाच्या अनिब्रेध अधिकाराचा पुरस्कार मांडला. 
राजाचा अनिबेध अधिकार, व पालेमेंटाचे स्वातंत्र्य, ह्या दोहोंपैकी 
कोणाचा विजय होतो, ह्या प्रश्नाचा आतां उलगडा व्हावयाचा 
होता. वेन्टवथे हा फार महत्वलोभी होता, त्याने बकिंग्हम 
मृत्यु पावतांच आपल्या जन्या मित्रांशी असलेलें सख्य तोडून 
राजाचा पक्ष स्वीकारला होता. तो कौन्सिल आफ्‌ घि नार्थ, 
म्हणजे उत्तरेकडील मुलखाचा राज्यकारभार चालविण्यासाठी नेमि- 
लेले मंत्रीमंडल, ह्याचा अध्यक्ष झाला, आणि त्यानें लोहदंडानें, 
म्हणजे अतिशय करडेपणाने, अमल केला. लॉड हा त्याहून 
फार इमानी किंवा नेकीचा, आणि एकचित्त, होता खरा, परंतु 
दुदेंबाने, तो उदार मनाचा नसून स्वमताभिमानी होता. ह्या दोघां 
पुरुषांनी प्रथम आपल्या धन्याचा नाद करण्याच्या कामी मदत 
केली, आणि नंतर त्याच्या पक्षाकरितां त्यांनी आपले प्राण 
खर्ची घातले. 
पहिल्या पांच वर्षात बाहेरून सर्व गोष्टी शांत किवा निवांत 
होत्या. नेमस्त विचारी पुरुष होते त्यांना, कामन्सांनीं अतिक्रम 
केला, आणि राजाचा अपमान केला, असें वाटे. वेस्टन हा सावध 
खजीनदार होता, व त्यानें करांनी लोकांना जर्जर केलें नाहीं म्हणून 
लोक संतुष्ट होते. ह्याच काळीं, म्हणजे १६३५ त, देशांतल्या दे- 


१६३४] वेन्टवर्थ आणि ठॉंड. ३८९ 


शांत टप्पालाचा कारखाना पहिल्यानें स्थापला, आणि पत्रे आठ- 
बड्यांतून एकदा जाणाऱ्या डांकेने जाऊं ला- 
देशांतल्या देशांत गली. भाड्याच्या गाड्या प्रथम १६२५ 
टप्पालाचा कारखाना र 
रापत तते ११५. ततर झालेल्या होत्या, त्या आतां विपुल 
झाल्या, परंतु त्यांना दाटीच्या रस्त्यातून 
फिरू. देत नसत; आणि लोकांना शहरांतल्या शहरांत बाहून नेण्या- 
करितां, १६३४ त नालक्‍्या वहिवा्टीत आल्या. ह्याच काळाच्या 
सुमारास एक शास्त्रीय शोध लागला. हाव्ही नांवाचा राजाचा वैद्य 
होता, त्याने १६२८ त आपला रुघधिरामि- 
सरणप्रतिपादक ग्रंथ छापून प्रसिद्ध केला. 
खेड्यापाड्यांत शांतिसुखांत माणसांच्या आ- 
युष्याचा काळ कसा जाई, ह्याची थोडी झुळुक, जाजे हबेटे नां- 
वाचा साळ्याभोळ्या अंतःकरणाचा धमीपदेशक असून कवि होता, 
त्याच्या चरित्रांत मिळते. त्यानें आपलीं तझ्हेवाईक धर्मविषयक 
काव्ये बुइल्ट्शायरांतील बेमटेन गांवांत एक रेक्टरी, म्हणजे 
पाद्री राहवयार्चे घर, म्हणून होतें त्यांत रचली, आणि पुढें येणारा 
अरिष्टाचा काळ सुरू होण्यापूर्वीच १६३३ त तो महानिद्रेप्रत 
गेला. पुढें १६३४ त मिल्टन नांवाच्या कवीने बर्किंग्हमशा- 
यरांतील हॉटेन नांबाच्या गांवी आपलें “कोमस” ( उत्साहाचा 
आणि हास्यविनोदाचा देव ) नांवार्चे काव्य रचले. तो पहिल्यानें 
चचे, म्हणजे धर्मसंबंधी खातें, ह्यांत होता, ते खातें त्यानें सोडलें 
होते, कारण मोकळेपणाने, मनांत असेल तें त्याला बोलूं देईनात. 
ह्या साऱ्या काळांत हजारों प्यूरिटन्स लोक स्वदेशत्याग करून 
अमेरिकेतील न्यू इंग्लंडाला जाऊ लागले होते. जान बुइन्थप्राप 
ह्याने १६३० त एकहजार प्यूरिटन्स लोक न्यू इंग्लंडांत नेळे 


दारव्हा, जञाजे हर्बर्ट, 
आणि मिल्टन, 


२३९० वेन्टव्धे आणि लॉड. [पहिला चार्ठस 


आणि पुढील अकरा वर्षोत वीस हजारांहून एकही कमी नाहीं 
इतके प्थ्रिटन्स समुद्र ओलांडून अ- 
स्वदेश्साग करून भेरिकेंत राहण्यास गेले. लाड बाल्टिमोर 
लोक अमेरिकेंत राह. , 
त्यात बातात. नांवाचा एक क्‍्याथलिक ग्हस्थ होता, 
त्याने १६२४ त अमेरिकेंत, व्हाजिनि- 
याच्या उत्तरेस एक मेरीलांड नांवाची नवी बसविलेली राज्य- 
शाखा स्थापली. ही राज्यशाखा जरी इंग्लंडांत स्थापित झालेल्या 
धर्माला अमान्य अश्या क्‍्याथलिक्सांकरितां स्थापलेली होती, 
तरी, हरएक माणसानें सुखरूप आपल्या धर्माला अनुसरून चालावें, 
हा त्या राज्यशाखेतला पहिला कायदा होता. 
स्वातंत्र्याला असल्या आश्रयस्थानांची आतां फार जरूर होती, 
कारण इंग्लंडांत सर्व गोष्टी अधिकाधिक वाईट होत चालल्या 
होत्या. वेन्टव्थाला १६३३२ त आयलेडावर अमल करण्या- 
साठी पाठविलें. तेथें इंग्लिश आणि स्काच्च, ह्या लोकांच्या ज्या 
नवीन “ पांटेशन्स,” म्हणजे वसाहती, झालेल्या होत्या, त्यांमुळे 
त्या देशांतले लोक फार अस्वस्थ झालेले होते. एका अर्थी वेन्टव- 
थौने तेथे अमल चांगल्या प्रकारें केला. त्याने आयरिक्षा पाले- 
मॅट' पाचारण करून भरविले, आणि चांगली कवाईत शिकविलेली 
वी फौज ठेवून तिचा खर्च भागविण्यापुरते 
क वैन्टवर्थाचा आयळे- त्यानें त्या पार्लमेंटापासून द्रव्य मिळविले. 
डांतील अमळ, १६३ १- व 33 
१६३९. त्या फौजेच्या योगें त्यानें चांगल्या बंदोबस्त 
राखला, त्याने व्यापाराला उत्तेजन दिले, 
आणि लिनेन, म्हणजे तागाचे कापड, करण्याचे आयलेडच्या उ- 
रेकडील भागांत जे कारखाने निघाले ते, त्याच्या कारकीर्दीत प- 
हिल्याने सुरू झाले, परंतु वचनें किंवा कायदा, ह्यांविषयीं त्याच्या 


१६३४] राजा आणि ठोक. ३९१ 


मनांत बिलकूल पूज्यबुद्धि न्रव्हती. लॉड ह्याला त्याने एकवेळ 
लिहिळें होतें त्याप्रमाणे, त्याला सर्व गोष्टींत “'पूर्ण'? होण्याची 
काय ती काळजी होती, आणि त्यांने लोकांच्या इच्छेकडे बिलकूल 
लक्ष्य दिळें नाहीं. परंतु, त्याने फार सखतीने क्‍्याथलिक धर्म 
ल्यास नेला, आणि कान्नाट प्रांतांत परकी लोकांची वसाहत केली 
जाणार नाहीं असें राजाने आपलें वचन दिलें असतांही, त्या वेन्ट- 
वर्थाने त्या प्रांतांत परकी लोकांची वसाहत करण्याविषयी प्रयक्ष 
केला. ह्या प्रकारें त्याची कारकीदे फार भयानक झाली. जोपयत 
आयरिद्या लोकांवर त्याचा खंबीर हात चालत होता तोंपर्यंत ते 
लोक निवांत होते. परंतु तो त्यांना सोडून गेल्यावर त्यांच्याकडून 
भयंकर प्रतिक्रिया झाली हें पाहण्यांत येईल. 
ज्या वर्षी वेन्टव्थ आयलेडास गेला, त्याच वर्षी आब्बट 
नांवाचा कांटवेरीचा आचेबिछप वारला. तो नेहमी समेट क- 
रणारा होता. नंतर लॉड हा त्याच्या जागी आचेबिशप झाला, 
आणि पुढें दोन वर्षांनीं, म्हणजे १६२३५ त जेव्हां वेस्टन मरण 
पावला, तेव्हां तो लॉड इंग्लंडांत वस्तुतः मुख्य प्रधान झाला. 
नेतर, प्राचीन धर्म पुन; प्रदृत्तींत ज्यांच्या योगे येईल असले फेर- 
फार करण्यास त्याने एकदम आरंभ केला. 
क नमी म उदाहरणार्थ, फारां दिवसांपासून बेदी देव- 
ळांच्या मध्यभागीं असत, त्या, देवळांच्या पू- 
बेकडील शेबटांकडे, त्यानें मार्गे हटविल्या; देवळांत रंगीत खिडक्या 
पुनः पूर्ववत करविल्या, आणि लांबेथ एथील देवळांतून क्रूसाव- 
रील ( वधस्तंभावरील ) खिस्ताची मूत काढून टाकलेली होती, 
ती त्यांने पुनः स्थापविली. ह्या गोष्टींनी प्यूरिटन्स लोकांना भीति 
पडली. आमच्या हाळींच्या काळांत, कोणाही माणसाला देवळां- 


३७२ राजा आणि लोक. [पहिला चार्लस 


तली उपासना न आवडेल तर त्याला उपासनेकरितां दुसऱ्या ठि- 
काणीं खुद्याल जातां येते; परंतु उपासनेचे वेगवेगळे मार्ग असणें 
हें हक्य आहे असें त्या दिवसांत कोणासही वाटत नव्हते. त्या दि- 
वसांत सर्व देवळें एकाच धर्माची असून त्यांत हरएक माणसाने 
भजनपूजनाकरितां गेलेंच पाहिजे अशी सखूती होती. म्हणून अ- 
धिकारावर असलेल्या लाड सारख्या कोणाही पुरुषाने बहुतेक लो- 
कांना न आवडणारे असे फेरफार केळे तर त्यांपासून अथोत्‌ खव- 
दव उत्पन्न व्हावयाचीच हें सांगायास नलगे. आतां प्यूरिटन्स 
लोकांची संख्या फारच वाढलेली होती, आणि पालेमेंटाच्या हुकु 
माने, आदित्यवार हा पूर्वीपेक्षा फारच भक्तिभावाने लोक पा- 
ळीत. प्राचीनकाळी बहुतेक खेड्यांतून खेळ आणि करमणुकी, 
चालत असत, परंतु आतां, जस्टिसिझ आर्फ धि पीस ( स्व- 
स्थता राखणारे न्यायाधीश ) म्हणून सन्मानाचे न्यायाधीश नेम- 
ठेळे असत, त्यांनीं, त्यांपासून छाकटेपणा उत्पन्न होतो म्हणून ते 
खेळ आणि करमणुकी बंद केल्या. लोड आणि राजा, ह्यांनी, का- 
यद्याकडे लक्ष्य न देऊन, ते खेळ पुनः सुरू करण्याचा निश्चय 
केला, आणि धर्मोपदेशक पीठांवर उभे राहून उपदेश करीत 
असतां, त्यांनीं ते खेळ पुनः सुरू करण्याविषयी आपला केलेला 
ठराव लोकांस कळवावा, म्हणून त्यांनी हुकूम केला. धर्मोपदेश- 
कांनीं तसे करण्याचें नाकबूल केलें, ह्यास्तव शेंकडों प्यूरिटनपंथी 

धमोपदेशकांच्या दृत्ति काढून घेतल्या. इ- 
कली त वळ तकयानेंच संपले नाहीं, कारण, ह्याच वेळी, 
दिलेली शिक्षा, १६३७. लोड ह्याच्या राज्यकारभाराविरुद्ध त्यांनीं 

लहान लहान निबंध लिहिळे होते म्हणून, 
म्रिक्न नांवाचा एक बारिस्टर म्हणजे वकील, बास्टवुइक नांवाचा 


१६३७] शिप-मनी नांवाचा कर. ३९३४३ 


एक वैद्य, आणि बर्टन नांवाचा एक धर्मोपदेशक, ह्या तिघांना 
स्टार चेम्बर नांवाच्या कोडताने सजा केली, त्यांना मानखोडा 
घालून त्यांचे कान कापले, आणि नंतर त्यांना जन्मभर कैदेत टा- 
कलें. ह्या गोष्टींचा परिणाम असा झाला कीं, पुष्कळ नेमस्त वि- 
चारी पुरुषांनी प्यूरिटन्सांचा पक्ष धरला. ह्या प्रकारें, पावलापाव- 
लाने, राजा आणि त्याचे प्रधान लोकप्रीति गमावीत चालले होते. 
““पिटिशन आफ्‌ राइट” हें मान्य करून, चालेसाने दि- 
ठेलीं वचने फारां दिवसांपूर्वीच त्याने मोडलेलीं होती, आणि तो 
जुन्या मार्गानी द्रव्य उकळीत होता, आणि जे कोणी देण्याला त- 
क्रार करीत, त्यांना कडक शिक्षा करीत होता. आतां अरमाराची 
राजा श्षिप-मनी (ज- जरूर लागली म्हणून, जेव्हां आर्माडा ये- 
हाज्पट्टी ) नांवाचा कर ऊन इंग्लंडाला दहरात घातली (३४४ वें 
बसवितो, १९३४- पृष्ठ पहा), तेव्हा एलिझाबेथला जशी जहाजें 
हह पुरविली होतीं, तश्ीं आपणाला जहाजें पुर- 
विलीं पाहिजेत, आणि जहाजे न द्याल तर, त्यांबदली छिप-मनी 
( जहाजपट्टी ) नांबाचा कर दिला पाहिजे, असा समुद्रकाठच्या 
शहरांना त्यांने हुकूम केला. “पिटिशून आफ राइट” मान्य 
करून त्यानें दिलेल्या वचनाच्या धडधडीत हें अगदी विरुद्ध होतें, 
आणि जेव्हां ह्याच्याही पुढें जाऊन त्यानें मध्य देशांतील शहरांतही 
तसाच तो कर बसविला, तेव्हां बकिंग्हमशायरमधल्या जान 
हांपूडन नांवाच्या एका स्क्रायर पदवीच्या ग्हस्थाने, तो कर 
देत नाहीं म्हणून साफ सांगितलें, आणि अ- 
पील कोडताच्या न्यायाधीद्यांकडे त्याने अ- 
पील केळे, त्या काळीं सर्व न्यायाधीश राजाच नेमीत असे, तथापि 
त्या कोडतांतील बारा न्यायाधीशांपैकी पांचांनी, हांपूडनाचा वाद 


हांपूडन अपील करतो. 


३९४ राजा आणि लोक. [पहिला चालस 


रास्त आहे, असें आपलें मत धडकून दिलें. परंतु हांपूडनाच्या 
विरुद्ध बहुमत पडल्यामुळें तो कर पुढें चाळू ठेवला, आणि सारे 
इंग्लंड क्रुड झाले. 
असे असतांही, राजा आणि लॉड ह्यांनी, स्काट लोकांना इंग्लिदा 
प्रार्थनापुस्तक वापरण्याचा हुकूम करून ह्याच वेळी त्यांच्यांशी क- 
लहू उत्पन्न केला नसता, तर हें उठलेळें वादळ निघून गेलें असतें. धर्मे- 
चास स्काट ठोका. धारणा झाल्यापासून स्काटांनीं समय- 
वर आर्थनापुस्तक जञब- स्फूर्त किंवा प्रसंगीं सुचलेली प्रार्थना करण्याचा 
रीनें ठादण्याविषर्यी प्रय्न पाठ ठेविलेला होता, आणि आतां त्यांवर 
गोत, प्रार्थनापुस्तक लादले तें त्यांनीं झिटकारलें. 
एडिंबरोंतील मुख्य देवळांत जेव्हां तेथील धमोपदेशक त्या प्राथना- 
पुस्तकांतून प्रार्थना वाचूं लागला, तेव्हां एका बद्ध बाईने त्याच्या 
डोक्यावर एक चोरंग फेंकला, आणि अशीच सार्‍या स्काटुंड- 
भर सर्वे लोकांची वृत्ति बदळून गेलेली होती. राजानें त्या देशां- 
तील सर्वे धर्ममंडलांना आमची आज्ञा पालन करावी म्हणून नि- 
रोप पाठविला; परंतु त्याचा एवढाच परिणाम झाला कीं, त्या मं- 
डलांनीं नाशनल काव्हेनांट ( राष्ट्रीय करारनामा ) ह्या नांवाचा 
जो १५५७ त करारनामा झाला होता (१२४ बें पृष्ठ पहा), त्याचीच 
व समारंभपूर्वक यथाविधि उजरणी केली, आणि 
थि कॉंव्हेनांटस-(क- सभ्य ग्रहस्थ लोक, बडे लोक, आणि धर्मो- 
रारनामा करणारे लोक), तीं 
१६३८. पाध्ये एक प्रतिज्ञालेख हातीं घेऊन घो- 
ड्यांवर बसून सर्व देशभर दोडत फिरले, 
आणि हर कोणत्याही स्थलीं ते गेळे तेथील लोकांनीं त्या प्रतिशा- 
ठेखावर सह्या केल्या. 
राजाला ह्या स्काटांच्या वागणुकीने फार राग आला, आणि तो 


१६४०] राजा आणि लोक. ३९७५ 


कूच करून इंग्लंडच्या सरहद्दीवर गेला. परंतु ते स्काच्च काव्हे- 
नांटस, म्हणजे करारनाम्याने बद्ध झालेले लोक, कडेकोट तयारी 
करून होते. तशांत इंग्लिश शिपायांना त्या स्काटांचा कन्हवाळा 
येऊन, आम्ही स्काटांशीं लढणार नाहीं अशी त्यांनीं चालेसाला 
स्पष्ट सूचना केली. म्हणून त्याला दुराग्रह सोडून देणें भाग आले, 
आणि पुनः येऊन ह्यांना आपण जिंकू असा मनांत गस्त निश्चय 
करून तो ल॑ंडनास परत आला. त्याने वेन्ट्वर्थाला ( हा आतां 
अले आफू स्ट्राफडे हा किताब पावलेला 
हाड स्ट्राफड ह्ाठा होता ) स्वदेशी परत यावें असा निरोप पा- 
आयळलेडांतून इंग्ठंडास र निरोपाप्रमाणे 
मेंबर बोलवे ठवला. स्ट्राफडे त्या निर मा- 
घारा आला, आणि पालेमेंटाला पाचारण 
करावे असा त्याने राजाला बोध केला, आणि नंतर आपली चांगली 
कवाईत शिकवून तयार केलेली फौज तिकडून आणण्याकरितां तो 
आयलेडास त्वरेने माघारा गेला. 
असे असतां, राजा व स्ट्राफर्डे ह्या दोघांतून एकालाही, लोक 
किती असंतुष्ट होत चालले होते, हें कळलें नव्हते. पालेमेंट १६४० 
_ त एप्रिलच्या १३ व्या तारिखेस भरलें, प- 
झट योड्या दिवसांचें पा. रंतु ते अवघें तीन आठवडेपर्यंत टिकले, 
ट, १६४०. मस्तानी आमची पाते विवा 
न कामन्सांनीं, आमची दुःखें किवा जाच 
ह्यांची दाद घेऊन परिहार होई तोंपर्यंत आम्हीं कांहीही पैसा दे- 
ण्याविषयीं संमति देणार नाहीं असें साफ सांगितलें, आणि ते स्का- 
दलंडाशीं युद्ध करण्याची गोष्ट तर बिलकूल ऐकून देखील घेईनात. 
तेव्हां चालेस तर नेहमी सारखाच दुराग्रही असल्यामुळें, त्याने त्या 
पालेमेंटाचे विसर्जन केले, आणि गोळा करवेल तेवढी फौज बरो- 
बर घेऊन तो कूच करून उत्तरेकडे गेला. स्काटांनीं . पूर्वीच 


३५९६ राजा आणि लोक. [पहिला चार्ठस 


आघाडी साधली होती. त्यांनीं ना्थबलंड प्रांतावर स्वारी केलेली 
होती, आणि आतां न्यूकास्टल नजीक न्यूबने एथे लढाई झाली, 
तींत त्यांनीं इंग्लिशांना मार्गे हटवून, डहेम प्रांतांतूनही माघारे 
पिटून लावलें. तेव्हां द्रव्याची मोठी रकम देण्याचें वचन देऊन 
चालेसाला तह करणें भाग आलें. ही रकम दुसरे पालेमेंट पा- 
चारिल्यावांचून त्याला मिळणे शक्‍य नव्हते. 

परंतु आतां तो पेंचांत सांपडलेला होता, त्यामुळें कोणतेही पा- 
ल॑मेंट निःसंशय त्याचें धनी होणार होते, आणि १६४० त नो- 

धे डॉग पार्हमेंट व्टेंबरच्या ३ र्‍या तारिखेस जे पालेमेंट भ- 
( दीर्घैफाठिक पार्लमेंट ) रलें, त्याला “लॉंग पालेमेंट” ( दीर्धका- 
१६४०-१६५३; लिक पार्लमेंट ) असे नांव पडलें. ते राजा- 
१1६५७-१६६०. च्या हयाती बाहेर टिकले. कामन्सांनी जें 
पहिलें काम केलें तं हें, ज्यांचे कान कापलेले होते त्या माणसांना 
त्यांनी कैदेंतून मुक्‍त केलें, आणि लॉड आणि स्ट्राफडे ह्या दोघांवर 
दोषारोप केला, हें दुसरे काम केलें. ते स्ट्राफडाचा आति द्वेष 
करीत; कारण, त्यानें आपला पक्ष सोडला होता, इंग्लंडांत आय- 
रिक फोज आणण्याचा घांट त्यानें घातला, आणि पालेमेंटाला 
न जमानून वागण्याला राजाला त्यानें उत्तेजन दिलें. तो तेव्हां 
याकेशायरमध्यें होता, आणि त्याच्या मनांत आयलेडास माघारे 
जावयाचे होतं, परंतु जर तूं लंडनास येशील तर, “'तुझ्या डोकी- 
वरील एका केसाला सुद्धां ढका लागूं देणार नाहीं असें त्याला 
चालंसाने वचन दिलें?” म्हणून तो लंडनास माघारा आला, 
आणि हौस आफू लाडूस ह्यांच्या दिवाणखान्यांत प्रवेश करूं 
लागतो, तों, पिम आणि त्याच्या मागून कामन्सांच्या सभेचे ती- 
नर्शे सभासद, कामन्सांनीं त्यावर दोषारोप केलेला होता, त्याचा 


१६४१] स्टाफर्ड ह्याची चौकशी. ३९७ 


त्यांच्याकडून निरोप घेऊन येऊन, त्या लाडूसांच्या दिबाणखान्यां- 
तील वेगळी केलेली कठड्याची जागा होती तींत उभे राहिलेले, त्याने 
पाहिले. तेव्हां त्याला पकडून टोअरमध्यें 
पाठवले, आणि १६४१ त जान्युअरीच्या 
३० व्या तारिखेस त्याची चोकशी वेस्टमि- 
न्स्टर हाला ( दिवाणखान्या )मध्यें झाली. ती चौकशी चा- 
लली असतां, सर हेन्री व्हेन नांवाच्या एका तरुण ग्हस्थाने 
( त्याचा बाप राजाच्या दरबारांत वागणारा माणूस होता, परंतु तो 
स्वतः पिम ह्याचा मोठा दोस्त होता ), आयरिक्ष फोजेच्या 
मदतीने सार्‍या राज्यावर मी अमळ करीन असें स्ट्राफडानें रा- 
जाला सुचाविलें होतें, ही गोष्ट, आपल्या बापाच्या कांहीं कागदप- 
त्रांवरून साबीत केली. तथापि कायदेशीर प्रकारानें त्या प्रधाना- 
वर गुन्हा साबीत करणें इतके मुदाकील होतें कीं, नेहमीच्या काय- 
द्याप्रमाणे त्यावर खटला चालविण्याचा बेत सोडून देऊन त्या मो- 
बदला त्याच्याकरितां मुजरत बिह आफ आहद्रेन्डर, म्हणजे दू- 
षित करण्यांच्या कायद्याचा मसूदा, पालेमेटानें पसार केला. 

त्या मसुद्यावर सही करण्यासाठीं तो राजाकडे पाठवला. चाले- 
साने पहिल्याने सही करीत नाहीं म्हणून सांगितले. परंतु संतत झा- 
लेल्या लोकांची व्हाइट हाल नांबाच्या राजमंदिराभौवतीं मोठी 
गरदी जमली, तीमुळें राणीला दहशत पडली. म्हणून शेवटीं, त्याला 
रडे कोसळून, ज्या आक्टाच्या खरड्यांन आपला विश्वासू नोकर देहां- 
तशिक्षा देण्याच्या माचोळीवर जाणार होता, त्या खरड्यावर सही 
करण्यासाठीं त्याने एक अखत्यार देऊन कामदारांचें मंडळ नेमले. 
स्ट्रफडे हा राजाहून फार दिलदार किंवा उदार होता. त्याने 
आपला धनी जो राजा, त्याला पत्र लिहिलें, त्यांत, ' मार्श. रक्षण 


म्टाफर्डाची चौकडी 
आणि श्िरच्छेद,१६४१, 


३५८ स्ट्राफर्ड ह्याची चौकशी. [पहिला चालेस 


करण्याचें आपण वचन दिलेळे होते, त्यापासून आपण मुक्त आ- 
हांत असें त्यांने कळविलें होते; तथापि राजाने आपल्याला शेवटीं 
सोडलें ही गोष्ट त्याच्या मनाला फार लागली. मरणाला तयार 
होत असतां, तो म्हणाला, “राजांबर विश्वास ठेवू नका.'' १६४१ 
त, मच्या १२ व्या तारिखेस त्याचा शिरच्छेद केला, लॉडाचा 
शिरच्छेद १६४५ पर्यंत झाला नाहीं. 

स्ट्राफडोच्या मृत्यूनंतर, पालंमेंटानें मोठमोठ्या सुधारणा 
केल्या. “टयेज्िअळ आक्ट” ८ पार्लमेंट त्रेवाषिक असावे 

वैबाषिक पार्लमेंट क- अशाविषयीं आक्ट ) नांवाचा एक कायदा 
रण्याविषयींचा आक्ट पसार केला, त्यांत, निदान प्रत्येक तीन तीन 
आणि दुसर्‍या सुवारणा, सालांनीं नवीन पालेमेट भरावे, आणि को- 
1 णतेंही पुढील पालेमेट 'त्याच्या स्वतःच्या 
अनुमतावांचून विसर्जन करूं नये, असे ठराव झाले. घि कौ- 
न्सिल आफ्‌ धि नाथ ( उत्तरेकडील मुलखाकरितां कौन्सिल ), 
घि स्टार चेंबर ( स्टार चेंबर नांवार्चे कोडत ), आणि धि कोटे 
आफ हाइ कमिदान ( हाइ कमिशन नांवाचे कोडत), हीं मो- 
डून टाकलीं, आणि बेकायदा कर बसविण्याविरुद्ध नवीन स्टाय्यूर्टे 
(कायदे ) पसार केलीं. आतां पालेमेटांत दोन पक्ष झालेले होते. 
(१) कोर्ट पार्टी, म्हणजे दरबार तरफेचा पक्ष; त्यांत राजावर अति 
सखूती करूं नये अशी इच्छा करणारे लोक होते. ह्या पक्षाचे प्र- 
मुख, लाड फाक्लंड ( हा शूर, सौम्य, आणि उदार मनाचा 
पुरुष होता ), आणि हाइड (हा पुढें लाडे कारेन्डन हा कि- 
ताब पावला ), हे होते. (२) प्यूरिटन पार्टी, म्हणजे प्यूरिट- 
न्सांचा पक्ष; त्या पक्षाचा पिम हा प्रमुख होता. त्या पिमनें, को- 
न्सिळदार, न्याया धीश, आणि प्रधान, ह्यांच्या नेमणुका पुढे पालेमे- 


१६४१] राजा आणि ठोक. ३९९ 


टाकडून होत जाव्या, अशी सूचना केली. ह्या सूचनेविषयीं वाटा- 
घाट चाळली असतां, आणि चालेस त्या समयीं दूर स्काठुंडांत 
असतां, आयलैडांतून भयानक खबर आली. 
आयरिदा क्‍्याथलिक्स लोकांना दाबांत ठेवलेले नसल्यामुळें, 
१६४१ त आक्टोबरच्या २३ व्या तारिखेस बंड करून उठून, त्यांनीं 
इंग्लिदा आणि स्काच्च ह्या लोकांची कत्तल केली. तींत, पुरुष, 
बायका, आणि मुलें, ह्यांचे कसाबांप्रमाणे 
न आयटेडांतील माटे- क्रूरपणानें त्यांनी ग्राण घेतले, आणि उर- 
टटस लोकांची कत्तल, . क नीं र का 
क हि ” लेल्या लोकांना, त्यांनी बफात पडून 1 
नदीत बुडून मरावे, अशाकरितां पिटून ला- 
बळें, ही खबर ऐकतांच सारें इंग्लंड भीतीने थरारठे, आणि 
जेव्हां त्या आयरिक्षांनीं, आपणांला शस्त्र घेऊन उठण्याला आ- 
धार म्हणून राजाच्या शिक्केमोर्तबाचें आज्ञापत्र दाखविलें, तेव्हां तर 
इंग्ठंडांतील सर्व लोकांना मोठीच दहदात पडली. कत्तल होईल ही 
गोष्ट खचीत चालेसाच्या स्वमींही आली नव्हती, परंतु इंग्लंडांतील 
पालेमेटाच्या विरुद्ध आयरिक्यांना चिथवून उठविण्याची तरी 
त्याने आश्या केलेली होती ह्यांत संशय नाहीं. त्याची ती आद्या 
सफळ झाली, परंतु त्याने इच्छा केली होती तितकी सफळ झाली 
नाही, कारण, पिम आणि हांप्डन ह्या दोघांनीं, राजावर किवा 
त्याच्या प्रधानांवर आतां बिलकूल पालेमेंठाला विश्वास ठेवतां येत 
नाहीं, ही गोष्ट धाडसाने स्पष्ट त्याच्या नजरेस आणली. मग काम- 
मंड रिमान्स्टन्स. न्सांनीं एक “मांड रिमान्स्ट्रन्स” (मोठा 
दि आपत्तिठेख किंवा कानझाडणी ) नांवाचा 
एक लेख तयार केला' त्यांत, मागल्या कित्येक वर्षापासून ज्या त्यांनीं 
आर्पत्त भोगस्या-होत्या त्या दाखवून, पालेमेंटानें नेमठेळे प्रधान 


कळ राजा आणि लोक. [पहिला चालस 


असावेत असे मागणें केलें होतं. त्या लेखाविषयी सकाळपासून 
मध्यरात्रीपर्येत कडक वादविवाद चाळून शोबटी तो “प्रांड रिमा- 
न्स्ट्न्स/” एकच कलोळ होऊन त्यामध्ये पसार झाला. त्या क- 
छोळापासून परिणामी रक्तपातच झाला असता. परंतु तो हांपू- 
डनाच्या वज्रसंकल्पी खंबिरीने टळला. 
पुढें पांच दिवसांनी राजा स्काटुंडाहून माघारा आला, आणि 
अजूनही पुष्कळ सभासद आपल्याला पाठबळ देतील ह्या भर- 
बशाने, त्याने लार्डसांपैकी लाडे किंबोल्टन, आणि कामन्सां- 
पैकी पिम, हांपूडन, हॉललेस, हासल्रिग, आणि स्ट्रोड, है 
पांच सभासद, इतक्यांवर तोहमत ठेवून खटला करावयाचा आहे 
म्हणून त्यांना पाठवून द्यावें असा निरोप पाठविला. त्या सहा 
जणांवर बिलकूल जळूम जबरदस्ती होणार नाहीं, असे त्यानें 
हा माझा “राजाचा बोल'' म्हणून वचन दिलें. परंतु त्या दोन्ही 
सभा त्यावर भरवसा ठेवीनात, आणि त्या सहा जणांना आम्ही 
आपल्या ताब्यांत देत नाही असें त्यांनी साफ सांगून पाठविलें. 
______ तेव्हां दुसऱ्या दिवशी आपलें वचन मोडून, 
चयापाचा तभासदा- कामन्सम ये 
गकक्याव स- हिया साय ण गी 
जाचा प्रयत्न, ी ी 1 । 
लांब तांडा, त्या पांच सभासदांना पकड- 
ण्याकरितां, बरोबर घेऊन आला. तो सभागृहांत शिरून पाहतो 
तों त्या पांचांच्या बैठका रिकाम्या होत्या. त्यांना संरक्षणाकरितां 
शहरांत पाठविलेले होते. तेव्हां तो म्हणाला, “ज्यापक्षी माजे 
“पक्षी उडून गेलेले आहेत, त्यापक्षीं ते एथें परत आल्याबरोबर 
“तुम्ही त्यांना मजकडे पाठवाल अश्ली मी तुम्हांपासून अपेक्षा करतों, 
“नाहीं तर, त्यांना शोधून काढण्याबद्दल अर्थात्‌ माझा मार्ग मला 


१६५४२] राजा आणि लोक ४०१ 


स्वीकारावा लागेळ.!' असें बोठून तो रोषारने निघून गेला, तो 
जाऊं लागला तेव्हां, सभासदांनी “प्रिव्हिलेज, प्रिव्हिलेज'? ( आ- 
मचा हक्क आमचा हक्क), अर्से म्हणून मोठमोठ्याने आरोळ्या 
ठोकल्या. 
त्याला ते पांच गन्हेगार कर्धीही सांपडले नाहींत. लंडन 
शहर नेहमीचेंच बलाढ्य होतें. तें आतां सारे स्वातेव्याच्या तरफेचे 
झालेले होतें. त्या दिवसांत ते गहहर, आतांसारखें, केवळ वखारी 
आणि हपीर्से, म्हणजे कचेऱ्या, ह्यांचें जुंवाड नव्हते. टेंपल बार, 
आणि एक्सचेन्ज, ह्या त्या हहरच्या दोहो भागांच्या दरम्यान, 
तेव्हां तीन लक्ष लोकांचीं घरं होती. व्यापारी मोलवान सामा- 
नाने भरलेल्या हवेल्यांत राहत. दुकानदार आपआपल्या दुका- 
नांच्या वरील मजल्यांत, धंदा शिकण्याकरितां करारनामा करून 
घेऊन ठेवलेले श्यागिर्द॑ मुलगे, ह्यांसहवर्तमान राहत. ते शागिर्द 
दुकानांची तोड म्हणून उतरलेल्या छपरांतून ““आपणांस काय पा- 
हिजे'” असें रस्त्यातून जाणाऱ्या लोकांना मोठ्याने ओरडून वि- 
चारीत. प्रत्यक धंद्याची “कंपनी” ( मं- 
डळी ) असे. उदाहरणार्थ, मर्चेट टेलसे 
( व्यापारी टिंपी ) ह्यांची, फिशमांगसे 
(मासे विकणारे ) ह्यांची, गोल्डस्मिथ्स (सोनार) ह्यांची; आणि 
ह्या कंपन्यांच्या कबाईत शिकवून तयार केलेल्या शिपायांच्या 
टोळ्य्‌ किंबा जमाती असत, त्यांत आल्डर्मेन ( सनदी गांवचे 
अधिकारी ), दुकानदार, आणि करारनाम्याचे शागिद, दे हुद्देदार 
आणि शिपाई असत. असल्या बलाढ्य संरक्षणकर्त्या लोकांच्या 
आश्रयाखाली, ते पांच सभासद, आतां, हौस आफ कामन्सच्या 
एका कमिटीला दररोज भेटत, आणि एका आठवड्यानंतर एका 
२६ न 


ठंडनद्वाहर राजाला 
जुमानीत नाहीं. 


४०२ यादवी किंवा आपआपसांतील युद्ध, [पहिला चालेस 


दिवशीं त्यांना नदीच्या किनाऱ्याच्या लगतीनें, मोठा जयजयकार 

करीत वेस्टमिन्स्टर एथे माघारे आणलें. 
हा वेळ येई तों राजा हा, लंडनांत तर धनी नाहीं असें स्पष्ट 
दिसून आलें, आणि तो शहर सोडून आपल्या कुटुंबासह हाम्टन- 
कोटे एथ गेलेला होता. राणी आपल्या वडील मुलांसहवर्तमान, 
लागेल तसा पेसा उत्पन्न करण्यासाठीं राजाच्या खासगीकडील ज- 
__  वाहीर बरोबर घेऊन समुद्र ओलांडून ने- 
कन योती प दलेडस देशीं गेली, आणि १६४२त आ- 
आगस्ट, १६४२. गस्टच्या २२ व्या तारिखेस राजानें नाटिं 
ग्हम एथे आपला जरीपटका चढविला. 

आपआपसांतले युद्ध सुरू झाले. 

पुढील चार वषँपर्येत साऱ्या इंग्ठलंडभर लढाया चालल्या 
होत्या. स्थलमानानें म्हटलें म्हणजे, साऱ्या राष्ट्राचे उत्तर आगि 
पश्चिम हे दोन भाग राजाच्या तरफेचे होते, आणि पूवे व दक्षिण 
भाग पालेमेंटाच्या तरफेचे होते. लाडूसांपैक्री पांसष्ट, आणि का- 
मन्सांपेकीं निमें आपल्या राजाच्या भोवती जमले. राजाचा भाचा, 
राजपुत्र रूपटे, इलेक्टर पालाटाइनचा 
८ कम्य»... पुत्र, ह्याच्याडे राजकीय घोडदळाचें 
* आधिपत्य होतें. तें दळ “प्रिन्स रूपटेचा 
रिसाला/” ह्या नांवाने प्रसिद्धीस आलें, त्यांत सभ्य ग्रह्स्थ, आणि 
त्यांचे पुत्र होते. ते धाडस, धसके, अयटबाज, घोड्यावर बसणारे 
होते. राजाच्या साऱ्याच पक्षाला “काव्हलीयसे/” ( शिलेदार) 
असे नांव पडलेलें होते. कामन्सांपेकीं बाकीचे निमे, वीस लाडूंस, 
पुष्कळ स्कायर पदवीचे खेड्यापाड्यांत राहणारे लोक, भारेकरी, 


१६४२] यादवी किंवा आपआपसांतील युद्ध. ४०३ 


व्यापारी, आणि वाणीउदमी, ह्यांनी पालेमेंटाचा पक्ष, धरलेला 
होता; त्या पक्षांतील नोकर आणि करार- 
पार्टमेंटचा पक्ष अ- नाम्याचे श्ागिर्द लोक होते, त्यांनीं आपले 
थवा “रौडहेडस.”” क र 
र डोक्यावरचे केस कातरून अखूड किवा तो- 
कडे केलेले होते, त्यामुळें त्या पक्षाच्या लोकांना काव्हलीयसे लोकांनीं 
“ रॉंडहेडूस / ( वाटोळ्या डोक्यांचे ) हें निदेचे नांव ठेवलें. 
युद्ध चाळू झाल्यावर पहिल्याने राजाची सरश्यी होती. पाले- 
मेंटाकडील सेनापति एसेक्सचा अले हा होता, त्याच्या मनांत 
चालेसाला उल्थून टाकण्यापेक्षा त्याच्याशीं करार किंवा अटी क- 
राव्या हें बरें असें होते, आगि प्रिन्स रूपर्टाच्या धसक्या स्वारांनी 
दोतकरी आणि वाणीउदमी शिपाई झालेले होते त्यांच्यामध्ये भीति 
उत्पन्न केली. पौवुदक ब्रीज्ञ एथे से- 
क ताचा प्टेंबरच्या २२ व्या तारिखेस, आणि वारि- 
ढाया, १६४२. कशायरांत एज्जहिदल एथे आक्टोबरच्या 
२३ व्या तारिखेस, ज्या लढाया झाल्या, 
त्यांत जरी जय म्हणून उभय पक्षांपैकी कोणत्याच पक्षाचा झाला 
नाहीं, तरी एकंदरीने राजकीय फोजेची सरशी होती. त्यामुळें 
एसेक्स मार्गे हटला. चालस त्याचा पाठलाग करीत आला. 
तो शेवर्टी नोव्हेंबरच्या १२ व्या तारिखेस ब्रेन्टफडे एथे पोहोचून, 
त्याने लंडनवर हलला करण्याचें भय घातलें. जर त्याने लया समर्यी 
ते दाहर आणि त्यांतील सारी संपत्ति हस्तगत करून घेतली असती, 
तर त्या युद्धाची समासरीच झाली असती. परंतु तेथल्या कवाईत 
शिकविलेल्या टोळ्या किवा जमाती एकञ जमून शौयाने टन्हैम 
भ्रीनपर्यंत शहराबाहेर चाल करून आल्या. तेव्हां राजाची फौज 
मार्गे हटली. 


४०४ राजा आणि लोक. [पहिला चालेस 


चालेसानें आतां आपले राहण्याचे मुख्य ठिकाण आक्सफर्ड 
एथे केले, आणि नेक्कत्य दिशेकडील कोटी राजपक्षीय लोकांनी 
हळू हळू सर केले. साऱ्या देशभर युद्ध चाळू 
होते. उत्तरेकडे पालेमैटच्या पक्षाकडील 
सेनापति, फेरफाक्स, हा अत्यंत पेंचाटीत 
सांपडला, पश्चिमेकडे कानींशमेन (कार्नबालमधले लोक) हे 
कळकळीचे राजपक्षीय होते. ते जनरल वाहर (सेनापति वा- 
छर) ह्याचा पराभव करीत होते, आणि प्रिन्स रूप हा आक्स- 
फडकळायरांत एसेक्साशी लढत होता. पार्लमेंटच्या पक्षाकडील 
कौन्सिल, नेहमी तह करण्याची आशा बाळगून होतें. पिम 
आणि हांपूडन ह्या दोघांनी मात्र तो झगडा लढूनच संपविला 
पाहिजे असा निधार केला होता. परंतु ते दोधि छूर पुरुष लवकरच 

| हा मृत्युलोक सोडून जाणार होते. १६४३ 
_ तपडनाचासडु,ता- त जनच्या १८ व्या तारिखेस, प्रिन्स रूपटे 
रीख २४ जन १६४३. ८ 20 र्‍ 

ह हा पश्चिमेकडे बालरवर चाळ करून नि- 

धाला असतां, ब्किंग्हमश्यायरांत शाल्ग्रोव्ह एथे, त्याची 
आणि हांपूडनाची गांठ पडली. तेव्हां हांपूडनावरोबर एक 
लहानशी स्वारांची टोळी मात्र होती. प्रिन्स रूपटे ह्यानें हांपूड- 
नाचा पराभव केला, त्या चकमकीत हांपूडनाला असाध्य जखम 
लागून तो रणांतून घोड्यावर बसून दोडत निघाला. त्याची मान 
लोंबकळत होती, आणि हात घोड्याच्या मानेवर ठेवलेले होते. तो 
त्या स्थितींत टेम एथे पोहोचला. तेथे सहा दिवस पडून राहून 
कौन्सिलाकरितां आपल्या मनांतळे बेत कागदावर लिहून ठेवण्या- 
विषयीं प्रयत्न करीत असतां, शेवटी, “ हे देवा, माझा देश तार? 
असें मोठ्याने ओरडून तो मरण पावला. पुढल्या दोन महिन्यांत 


राञजपक्षीय ठोकांचे 
ज्य, १६४३. 


तो व 3 


| र” श्व २ तसं 
वि हि, कादक 
्ह्् 19 2६०  -त्पण्णीराजपक्षाचे नय 
१ एदिबरो शग ण्यास क्षादे 
ह | भ 2 गर र "क्ण निश्थित 


ठा डू 
क 
(५ ल मी व्यं 





ह: 


















हहैम 
| |) १ 1. - शर 
"२ ५१ स्कार “ 
| शट गो ळे : स्किपटुने( ह फ़ाबरोहेड 
वि री र क २ या । 
गाडा यूपा | 
१५... प: ए्बूइनिःटनश्रिज कनभरस 
१ यागारा _ रारनहीय १. 304 र । र 
नोरिव ४९" शर; यी 
हि, र्‍्ड ४ बॉटिग्हम 
क श्रस्वबरी | 
| ह. ह ” नेसबी १६ जरि 3) | 
त्र युवूसफड 1.५. १ जा १ ६५१ - १६४४ पम्ट्न | 
ट्र टी झोप्रेरीजिज१६४४ 
र 2१४ नाऱ्र१६४ क्सफडे टा 
र रि; कासी ६७३. 






थ्‌ कीर -->मअेरफई१६४२ 

र्न डिव्हाश! चवर 
| 1 ल व्हाश र ग र 
1 वा 
पर क म. ६४२ त का 


नर 
ाठस्स्वुजथील १६ 


की *-. 


द पत 


बळा पकट शण शशश शी आने 0020 न्य 








१६४३] शॅजा आणि लोक. ४०५ 


हाहरायुढें शहर राजपक्षीयांच्या हातीं येत , चाललें, बाथ, ए- 
क्‍्झीटर, ब्रिस्टल, डार्चेस्टर आणि पुष्कळ इतर शहरें त्यांनीं घे- 
तलीं, आणि ग्लास्टरला त्यांनी गच्च वेढा घातला. त्या समयीं पा- 
लेमेंट महत्संकटांत होते, कारण, ल॑ंडनांतील लोक असंतुष्ट होत 
चालले होते. परंतु पारडे लबकरच फिरणार होते. महत्मयास 
पार्डमेटाच्या पक्षाचे करून नवी फौज गोळा केली. तिचें आ- 
ज्य, फॉकलंड ठार मा- धिपत्य एसेक्सला दिलें. त्याने ती ब- 
रला ज्ञातो, नारील २० रोबर धेऊन जाऊन ग्लास्टरचा वेढा उ- 
१ तक तर ठविला. नंतर माघारा वळून त्याने राजप- 
क्षीय फौजेला बकेशायरांत न्यूबरी एथे १६४३ त सेप्टेंबरच्या 
२० व्या तारिखेस गांठलें, आणि तेथील लढाईत लाडे फाक्लंड 
“: सल्ला, सला ” असें ओरडत घायाळ होऊन पडला, आणि 
त्याला मृत्यु येऊन विश्रांति मिळाली. 
दरम्यानच्या वेळांत पिम ह्याने सर हंन्री व्हेन ह्याला कुमक 
मागण्याकारितां स्काटुंडांत पाठविले होते, आणि सेप्टेंबरच्या २५ 
व्या तारिखेस, “ सालेग्र लीग आंड का- 
स्काटांशी कट होतो, ठहेनांट ?/ (इज्नतीर्‍्चञा कट आणि करारनामा) 
नारीस्व २७ सेप्टेबर त 
१६४३. नांवाचा करारनामा होऊन पच त्यावर सह्या 
झाल्या. त्या करारनाम्यांत प्रेस्त्रिटीरियन 
धर्माचे रक्षण केलें पाहिजे, ह्या अटीने स्काटांनीं पार्लमेंटाकारेतां 
लढण्याचे बचन दिलें. ह्या करारनाम्यावर सह्या होतात तोंच, 
डिसेंबरच्या ८ व्या तारिखेस, काळजीने झिजून पिम मरण पाबला. 
परंतु त्याची जागा घेण्याला दुसरा एक नायक ह्यापूर्वीच त- 
यार होऊन राहिलेला होता. ऑलिव्हर 


ऑलिव्हर क्राम्वेक्. व ; वी > 
"१" "५ उम्वेल नांवाचा एक निष्ठुर, आस्थेवा- 


४०६ क्रॉम्वेळाचा आयर्नसाइड्स नांवाचा रिसाला. [पहि. चा. 


ईक, निग्रही, पुरुष होता. तो हटिंग्डनश्यायरांतील एका सभ्य 
य्हस्थाचा पुत्र होता, आणि तो आपल्या देशाची दैना झालेली 
पारां दिवसांपासून लक्ष्यपूवक पाहत आला होता. १६२८ त 
जेव्हां पिटिशून आफ राइट नांबाचा अज पसार झाला, तेव्हां 
तो पालेमेंटांत सभासद होता. १६४१ त त्यानें स्टार चेंबर नां- 
वाच्या कोडताच्या क्रूर कमोविरुद्ध भाषण केलेलें होते, आणि 
जेव्हां युद्ध सुरू झालें, तेव्हां पालेमेंटतरफेच्या फोजेंत मिळून ल- 
ढण्याच्या हेतूने तो एकदम एक रिसाला जमविण्यास लागला. 
युद्धाला आरंभ झाला, व लवकरच, राजान्या तरफेच्या हिमत- 
दार काव्हलीयस ( शिलेदारां )विरुदध आपल्या तरफेच्या जमा 
केलेल्या कतवाराच्यानें टिकाव धरवणार नार्ही, हें त्याच्या लक्ष्यांत 
येऊन चुकले होतें. म्हणून त्यानें आपल्या रिसाल्यांत सभ्य ग्र- 
हस्थ, आणि मिरासी जमीनदार, भरले. ते लटीकरितां नव्हे, परंतु 
स्वातंत्र्य आगि धर्म ह्यांकरितां लढले. असल्या लोकांमध्यें प्रत्ये- 
काचीं स्वकीय धर्मसंबंधी मते होती, आणि क्राम्वेलानें आपल्या 
शिपायांपैकीं हृरकोणी शिपाई, जोपर्यत ईश्वरावर निष्ठा ठेवून पा- 
लेमेटाकरितां लढण्याला सिद्ध असे, तोंपर्यंत, तो प्रेस्त्रिटीरियन 
आहे, बाप्टिस्ट ( मुलांचा बातिस्मा करूं नये बयांत आलेल्याचा 
मात्र करावा असें ज्या खिस्त्याचें मत आहे तो ) आहे, किंवा इं- 
डिपेंडेन्ट ( स्वतंत्रमतवादी, म्हणजे धर्माच्या संबंधांत कोणाही 
वशा वरिष्ठाचा अधिकार न मानणारा ) आहे, 
का मत ह्या गोष्टीविषयी त्यानें बिलकूल फिकीर 
साला. केली नाहीं. ह्या सर्व कृतीचा परिणाम 
असा झाला कीं, पिमच्या मृत्यूच्या पूर्वीही 

पुष्कळ दिवसांपासून “ क्राम्वेश्ञाचे आयनेसाइड्स ” ( लो- 


१६४४]  क्रॉम्वेडञाचा आयनसाइड्स नांवाचा रिसाला. इड०७ 


हकुक्षि, वजदेह) असें ज्या रिसाल्याला म्हणत, तो रिसाला ““रूप- 
टेच्या रिसाल्या”सारखाच विख्यात झालेला होता, आणि जेथें 
कोठें तो रिसाला जाई तेथे त्याचा जय होई. पिमच्या सृत्यूनंतर 
सात महिन्यांनी, म्हणजे १६४४ त जूल- 
व 2 ड्‌च्या श्थ्या तारिखेस, जेव्हां स्काट लोक, 
१० * आणि रॉोडहेडस ( पालिमेंटच्या पक्षाक- 
डील लोक ) मिळून एकवटलेल्या फोजेने, 
जनरल ( सेनापति ) फेरफाक्स ह्याच्या हुकमतीखालीं मार्स्टे- 
न मूर ए्थे रॉयलिस्ट्स ( राजाच्या पक्षाकडील फौज ) ह्यांना गां- 
टून त्या फौजेचा पराभव केला, तेव्हां जो पालेमेंटाच्या पक्षाला 
पहिला मोठा जय मिळाला, तो सर्वथा त्या क्रॉम्वेछच्या रि- 
साल्यामुळें मिळाला, 
काम्वेळचें आतां वजन फार वाढलें, आणि पालेमेटच्या फो- 
जेला विशेष नेटदार सरदार मिळत तोंपर्यंत युद्ध तडीस जाणार 
नाहीं ही गोष्ट स्पष्ट त्याच्या ध्यानी आली. त्याने कौन्सिलाला 
स्वच्छ सांगितलें कीं, तुमच्या फोजेचा घाट पालटून नवा केला 
पाहिजे, आणि तींत हाली अमलदार किवा सरदार पा्लमेंटचे 
सभासद आहेत, तें ठीक नाहीं, त्यांच्या जागीं लष्करी अमलदार 
नेमळे पाहिजेत. ती गोष्ट कौन्सिलाला मान्य झाली, आणि ल- 
ष्करी अमलदार नेमले, आणि ज्या कानूला 
“सेल्फ डिनाइंग आडिनन्स”” ( आ- 
त्मसंयामक नियम ) म्हणत तो कानू करून 
त्याला अनुसरून पालेमेंटच्या सभासदांनी फौजेतील अमलदारीच्या 
जागा सोडून दिल्या. साऱ्या फौजेचा घाट सुधारून नवा केला, आणि 
सर टामस फेरफाक्ल ह्याला त्या सेनेचा मुख्य अधिपति केलें. 


मार्स्ट्नमर एथीळ 


सेल्फ डिनाइंग आ- 
डिनन्स, १६४५. 


४०४ राजा आणि लोक. [पहिला चास 


फेरफाक्साच्या मुजरत विनंतीवरून क्रॉम्वेळाला थोडावेळपर्यंत 
लेफटेनेंट-जनरल, ( नायब किंबा दुय्यम सेनापति ) ह्या हुद्या- 
वर राहूं दिलें. त्या थोड्या वेळांत सारा कार्यमाग उरकला. पाले- 
मेंटच्या सैन्याला “न्यू मॉडेल” ( नवीन घाटाचें सैन्य ) असें म्हणूं 
लागले. त्या सेन्यानें १६४५ त जूनच्या १४ व्या तारिखेस रा- 
जाच्या पक्षाच्या सैन्याला नाथेहाम्टनश्ायरांत नेस्वी एथें गां- 
ठलें, आणि त्याचा पूर्ण पराभव केला. नं- 
नेस्त्रीएथीळ लढाई, तर पहिल्याने चार्लस वेल्समध्ये पळून 
तारीख१४ जन१६ ४५. गेळा, आणि पुढें न्यू व. ह 
। आके एथें स्काश्व 
फौजेचा तळ होता तेथे, पळून गेला; आणि थोडीं थोडीं अशी 
मिळून सर्व तटबंदीची गांबें किंवा ठाणी पालेमेंटच्या हातीं आलीं. 
राजा जर सर्व फौजेवरची अवघी हुकुमत बीस' वपर्येत आम्हां- 
कडे देण्याचे, आणि प्यूरिटन्सांना भजनपूजन किवा उपासना 
ह्यांविषयीं स्वातंत्र्य देण्याचे, कबूल करीत असेल तर, आम्ही आ- 
पल्या राजाला परत घेण्याला सिद्ध आहो असें कौन्सिलाने स्का- 
टांकडे बोलणे लावलें. परंतु एका पक्षावर दुसऱ्या पक्षाला उठवून 
त्यांचा परस्पर कलह लावून आपण मुखत्यार धनी पुन: होऊन बसावें 
असा अजून चालेसाचा इरादा होता. दोबटीं स्काट लोकांना रा- 
जाच्या कारस्थानांचा कंटाळा येऊन, युद्धसंब्ंधाने आपणांस झालेल्या 
खर्चाबद्दल म्हणून त्यांनी ४००००० पोंड घेऊन राजाला १६४७त 
जान्युअरीच्या ३० व्या तारिखेस पालेमेंटाच्या हवाली केलें. 
त्याला नार्थहाम्टनज्यायरांत हॉम्बिहोसमध्ये ठेवले, आणि 
त्याला मोठ्या सन्मानाने वागविले. नंतर पालेमेंट आणि त्यांची 
फोज ह्यांच्या दरम्यान कलह सुरू झाला, त्यामुळें मी पुनः लवकरच 
राजा होईन अशी तो आद्या करून होता. आतां युद्ध संपले, 


१६४७] चार्लस कैदी होतो. ४०% 


म्हणून फौजेचे देणें निघत होतें त्यापैकी पष्ठांश मात्र देऊन तिला 
फांटा द्यावा, असा पालेमेंटचा इरादा 
होता. परंतु त्या फोजेंत जे माणूस होते, 
त्यांनी आपला धर्मे आणि स्वातंत्र्य ह्यांकरितां 
मोठमोठ्या घश्ी किंबा नुकसानें सोसलेलीं होतीं, ह्यास्तव, आमच्या 
इच्छेस येईल त्या रीतीनें आम्हांला भजनपूजन करण्याची मोकळीक 
दिली आहे असें बचन मिळे तोपर्यंत, आमच्या मुश्याऱ्याची बाकी 
निघत असेल ती देण्यांत येई तोपयंत, आणि आम्हांपैकी लढाईत 
मेलेल्या लोकांच्या विधवा स्त्रिप्रा आणि पोरंकीं मुलें ह्यांच्या पोटापा- 
ण्याचा बंदोबस्त होई तोपर्यंत, आम्हांला फांटा देण्याचा हुकूम 
आम्ही मानणार नाहीं असे त्यांनीं साफ सांगितलें. वास्तविक पा- 
हतां, ते फौजैतले लोक, आम्ही आज देर किंवा अति बलाढ्य आहों, 
असें ओळखून चुकले होते, आणि एके दिवशीं, म्हणजे १६४७त 
जूनच्या २३ व्या तारिखेस, उत्पन्न झालेला कलह चाळू असतांच, 
कॉर्नेट ( स्वारांचा एक अमठदार ) जाइस ह्याच्या हुकमती- 
ग खालीं एक घोडेस्वारांची टोळी हाम्ि- 
त. मित होस एथ गेली, आणि तिने सर्ब सत्ता 
घेतठें. आपल्या हातीं यावी ह्या इराययान, राजाला 
तेथून हाम्टनकोटे एथे पळवून आ- 

णले. इतक्यांत शहरांतल्या एका बंडाळ जमातीने पालेमेटच्या 
दिवाणखान्यांत घुसून गदी केली, आणि मोठे दंगे होण्याचा रंग 
दिसूं लागळा, अशा ह्या चिमट्यांत किंवा कातरीत पालेमेंट 
सांपडलें असतां, त्या फोजेचा कांहीं भाग, क्राम्वेछ आणि फेर- 
फाक्स ह्यांच्या हुकमतीखालीं कूच करून लंडनास आला, 


राज्ञा कैदी होतो, 
१६४७. 


४९% चार्लस कैदी होतो. [पहिला चाठेस 


आणि प्रत्यक्ष राजाशी आपणांस योग्य वाटतील ते करार करून 
घेण्याचा त्यांतील लोकांनीं निश्चय केला. 
तेव्हां मागलेंच गाणें पुनः सुरू झालें. चालेसानें, एकीकडे 
| तुम्ही उठून मला पाठबळ द्याल तर तु- 
णा त! साजा जे परिने अवे ते मी देईन रहे 
फितुर करतो. वचन देऊन स्काटांशीं व आयरिश्यांशीं 
गुसपणें सारा वेळ मसलती चालविल्या 
होत्या, आणि एकीकडे त्यानें त्या फौजेतील लोकांशीं बोलणें कर- 
ण्याचें ढोंग मांडले होते. नंतर तो नोव्हेंबरच्या १२ व्या तारि- 
खेस हाम्टनकोर्ट एथ्न निसटून आइल आफ वाइट नांवाच्या 
बेटांत पळून गेला, परंतु त्याला तेर्थे पकडून त्या बेटांतील का- 
रिस्त्रूक कास्टल नांवाच्या किल्व्यांत पुनः 'केदेत ठेवलें. इत- 
क्‍यांत त्याने पूर्बी चालविलेल्या मसलतींत त्याला यश येऊन स्का- 
टांचें मन वळवून त्यांना त्याने इग्लंडावर स्वारी करण्यास लावलें 
आणि वेल्स, केन्ट, आणि एसेक्स, ह्या प्रांतांत त्याने राजर्प- 
क्षीय लोकांना चिथवून बंड करावयास लावलें. 
ह्या दुसऱ्या आपआपसांतील युद्धाने राजाचा नाश झाला. फे- 
हीत ._ रफाक्साने केन्ट आणि एसेक्स प्रांतां- 
स २ तील बंड मोडले. क्राम्वेलाने वेल्समधलें बंड 
ग मोडले, आणि नंतर त्याने १६४८ त आग- 
स्टच्या १७ व्या तारिखेस प्रेस्टन एथें स्काटांचा पराभव केला. 
ज्या राजानें एकीकडे गुत्त रीतीने युद्ध उत्पन्न केळे, आणि एकीकडे 
आपणांला वचने देऊन फसविले, त्या राजाचा शेवट लावला पाहिजे 
असा निश्चय करूनच प्रेस्टन एथून शिपाई माघारे आले. ते म्ह- 
णाले, राजा जिवंत असेल तोंपर्यंत स्वस्थता होण्याचा संभवच उरला 


१६४५] राजा कैदी होतो. ४११ 


नाहीं. आतां न्यायाधीशांनी राजाची चौकशी आम्ही करणार नाहीं 
असें सांगितलें, किंवा पालेमेंट त्यावर दोषारोप करण्याला कोडतच 
नेमीना, म्हणून कांहीं मुजाखा उरला नाहीं. सारें सैन्यच घनी झालें. 
नंतर एका दिवर्शी सकाळीं कनल प्राइड हा, एक शिपायांची 
प्राइडस पर्ज म्हणजे पलटण संगती घेऊन, पालेमेंटच्या सभाग- 
प्राइड ह्या नांवाच्या पु- हाच्या दरवाज्यांत जाऊन उभा राद्दिला, 
रुषाचें विरेचन किंवा आणि सर हेन्री व्हेन ह्यासारखे, पालेमे- 
रेचक, तारीख ६ डिसें- टच्या सभेपैकीं ज्या सभासदांनी राजाचा 
बर १६४९७, दी 
न्याय करण्याला आम्ही बसणार नाही म्हणून 
सांगितलें, त्यांना त्याने तेथून घालवून दिले. ह्या कृतीला “प्राइ- 
डस पर्जे” (प्राइडचे विरेचन ) असें नांव पडलें. तें विरेचन 
संपल्यावर फक्त त्रेपन्न सभासद उरले, आणि त्यांनीं राजाच्या 
चौकशीकरितां एक न्यायसभा नेमली. तींत एकशेंपसतीस ग्रह- 
क्षांच्या नेमणुका केल्या. त्राडूशॉ नांवाचा प्रसिद्ध धरमेशास्त्र- 
वेत्ता वकील होता, त्याला त्या न्यायसभेचा अध्यक्ष नेमठे, आणि 
क्राम्वेखळ आणि त्याचा जांवई आयटेन हे त्या न्यायसभेंत होते; 
परेतु जेव्हां तो प्रतापी जनरल फेरफाक्स ( सेनाधिपाति फेर- 
फाक्स ) ह्याचे नांव पुकारले, तेव्हां त्याच्या बायकोने मोठ्याने ओ- 
रडून सांगितलें. “ तो एथे नाही, आणि तो कधींही एथे येणार 
“नाहीं, त्याला नेमण्यांत तुम्ही रास्त नव्हे ती गोष्ट करीत आहां.'' 
ह्या न्यायसमेला, नेमलेल्या एकदो पसतीसांपेकी फक्त त्रेसष्ट 
ग्रहस्थ आले, आणि तीपुढे राजाला, १६४९ त जान्युअरीच्या 
२० व्या तारिखेस अधिकाराने बोलावणे करून आणविलें, आणि 
तुम्ही प्रजापीडक, राज्यद्रोही, आणि खुनी, आहां असा त्यावर आरोप 
केला. त्यार्ने आपल्यावरील दोषनिवृत्तीबद्दल कांहीही बोलण्याचे 


४१२ कामनवेल्य (लोकसत्ताक राज्य). [कौन्सिल 


नाकारिठें, कारण खरोखर ती चोकशी म्हणजे केवळ थट्टा होती; 
आणि त्याचा शिरच्छेद करावा हे त्याला शासन ठरविलें. पुढें नऊ 
राजाची चौकी हो. दिवसांनीं, त्याने आपलीं सवोत लहान दोन 
उन याचा क्रिरच्छेदे सुळे, हेन्री आणि एलिझाबेथ, (हींच 
होतो, तारीख ३० जञा- काय तीं त्या वेळीं इंग्लंडांत होतीं ) ह्यांचा 
0334. हृदयद्रावक प्रकाराने दोवटचा निरोप घे- 
तला, आणि, हेन्रीला आज्ञा केली कीं, जोपर्यत तुझे वडील भाऊ, 
चालेस आणि जेम्स, हे जिवंत असतील, तोंपर्यंत तूं राजा होऊं 
नक्तो. तेव्हां त्या शूर बालकाने उत्तर केलं, “ मी पहिल्याने आ- 
पळे फाडफाडून तुकडे करून घेईन. नंतर त्याचा बाप तो चा- 
लेस बाहेर चालत येऊन, व्हाइटहाल नांवाच्या राजमंदिराच्या 
एका खिडकीच्या बाहेरल्या आंगास पहाड बांधला होता त्यावर, 
शांतचित्ताने आणि गोरवाच्या मुद्रेने चढला. तेथें १६४९ त 
जान्युअरीच्या ३० व्या तारिखेस त्याचा शिरच्छेद केला. 


ना >/7८/॥०/-५/५॥५-/०५५५0५ - 


शकरण ५८, 


इंग्लंडांत ठोकसत्ताक राज्यपद्धतीने राज्य 
चालविण्याचा प्रयत्न होतो. 
धि कामनवेल्य, म्हणजे लोकसत्ताक राज्य, १६४९-१६६०. 


राजा मृत्यु पावला, आणि थोड्याशा ( ऐशींहून ज्यास्ती नाहींत ) 
सभासदांचे मिळून पालेमेंट अद्यापि होतं, आणि त्या देशांत सर- 
कार म्हणून ते सभासदच काय ते उरले होते. त्या सभासदांनी हौस 


१६४५] कामनवेल्य (लोकसत्ताक राज्य), ४१३ 


आफ लाडूस मोडून नाहींसे केले, आणि राजाची आतां जरूर 
राहिली नाहीं असा ठराव केला. नंतर त्यांनीं राज्यकारभार चाल- 
विण्यासाठीं चाळीस सभासदांचे कौन्सिल 
आफू्‌ स्टेट (राज्याचे मंत्रिमंडल) म्हणून 
एक मुतसहीमंडळ निवडून नेमले, आणि 
१६४९ त मेच्या १९ व्या तारिखेस राज्य “कामन्‌वेल्थ”” किवा 
“क्री स्टेट” ( लोकसत्ताक, किंवा स्वतंत्र राष्ट ) झालें असा डांगोरा 
पिटला. हें कामनवेल्थ ( लोकसत्ताकराज्याधिकारीमंडळ ) एका 
राजाचा वध करून उत्पन्न झालें, असं असून, तेंच त्या देशाचे क- 
ल्याण करावें असें इच्छित होते. हा विचित्र प्रकार समजून 
घेण्याला आपण प्रयत्न करून आपणांला त्या कामनवेल्थच्या 
स्थानीं ठेवून पाहिलें पाहिजे. फेरफाक्स आणि व्हेन हे दोघे 
पुन: त्या लोकसत्ताकराज्याधिकारीमंडलांत मिळाले, कारण राजाचा 
वध केला ह्या भयानक कृत्याविरुद्ध आतां तक्रार करून ह्यापुढे कांही 
उपयोग होण्याजोगा नव्हता. क्राम्वेल तर त्या राज्याधिकारीमंडलांत 
होताच. तो निप्रु, आणि घर्मपिसा, असून बायबलाच्या जना 
करार नांवाच्या भागांतील कडक आज्ञांना अनुसरून सर्व कमात 
वागणारा होता. तसाच त्यांत त्राडछीा होता. त्याने, राजा दे- 
शाचा नाश करील अशा भीतीनें, त्यावर अपराध लागू करून 
शिक्षा ठरविली होती, आणि क्राम्वेद्ञाचा जांवई आयटेन त्यांत 
होता. तो शूर आणि नेकीचा शिपाई होता. हे सारे त्या राज्या- 
घिकारीमंडलांतले प्रमुख लोक होते, आणि त्यांच्याबरोबर मार्टेन, 
स्काट, लडूलो, आणि हचिन्सन हे व ह्यांसारखे दुसरे पुष्कळ 
इमानी लोकसत्ताकराज्यभक्त होते. 

त्या सर्वोच्यापुढें मोठें दुष्कर किवा अवघड काम करावयाचें 


कामनवेल्थ, तारीख 
१९ से १६४९, 


४१४ कामनवेल्यची अडचणीची स्थिति. [कौन्सिल 


पडलें होते. सव यूरोपखंड त्यांना ओदासीन्यानें मानीत होतें. 
त्यांच्या परमुलखी वकीलांपैकी हेग एथील बकीलाचा खून झाला. 
तेथें चालेस स्त्यूअटे, पहिल्या चालेस राजाचा सवोत बडील 
मुलगा, ह्याला दुसरा चालेस ह्या नांवानें उघडपणे राजा म्हणून 
मान्य केलें. त्या कामनवेल्थच्या सभासदांनी एकत्र बसून 
कामकाजास आरंभ करूं लागण्याच्या पूर्वीच दुसऱ्या एका म- 
डिड एथील बकीलाचा खून झाला. युद्धसंबंधानें जबर कर 
र बसले होते त्यामुळे, आणि फांटा दिलेले 
_ कामनूवल्थला उसभन राजाच्या पक्षाकडील शिपाई आणि वाट- 
झालेलीं संकटे, नीं 
माऱ्ये ह्यांनी सारा देश स्वाऱ्या घाळून 
आक्रांत केला होता त्यामुळे, इंग्लंडांतील लोकही असंतुष्ट झा- 
ळेळे होते. ही सर्वसामान्य अस्वस्थता, ऐकॉन बासिलेके 
ऑर घि रॉयल इमेज ( राजाची मूति किंवा प्रतिमा ) ह्या नां- 
वाच्या पुस्तकाने वृद्धिंगत झाली. तें पुस्तक वास्तविक कोणा 
एका डॉक्टर गौोडेन नांवाच्या ग्रहस्थाने लिहिलेलें होते, परंतु 
तें चालेस राजानें केदेत असतां लिहिलें असा लोकांचा तर्क 
होता. त्या पुस्तकांत राजाची धर्मनिष्टा, 
आणि त्यानं भोगलेले केर, ह्यांचे ह्ृदय- 
वेधक चित्र उतरलेले होतें, त्यामुळे, पुष्कळ लोक त्याला आपल्या 
घर्ममताकारेतां प्राण देणारा असा लेखू लागले, आणि आपआ- 
| पसांतील युद्धापू्वीचा सुखकर गतकाल पुनः: 
ह व्या डार स. येईल तर बरे, अशी ते उघडपर्णे इच्छा 
हतात, करूं लागले. नंतर १६४९ त फेब्रुअरीच्या 
१२ व्या तारिखेस, स्काटांनीं एकदम 
दुसरा चालठेस ह्याला आपला राजा केलें, म्हणून डांगोरा पि- 


ऐकॉन बामिठेके, 


१ ६४५] कामनवेल्यची अडचणीची स्थिति. ४१ 


टला, इतक्यांत आयलेंडांत ऑर्मिंडचा ड्यूक ह्यानें, क्‍्या- 
थलिक्स लोक, राजपक्षाचे लोक, आणि अल्स्टरचे प्राटेस्टंट्स 
लोक देखील, ह्यांना, त्या तरुण राजपुत्राच्या वतीने एकदिल क- 
रण्याविषयीं यन केला तो सफळ झाला, आणि नेदळेड्सांतून 
येऊन आपल्या राज्याकरितां युद्ध करा असें त्या ड्यूकाने त्या 
सवोच्या तरफें त्या राजपुत्राला बोलावर्णे केलें, शेवटीं, राजप- 
क्षाकडील अकरा जहाजें डक्चांच्या बंदरांत प्रिन्स रूपटे ह्याने 
______ सुरक्षित ठेवलेली होती तीं संगतीं घेऊन 
ह... तो . इंग्लिश चानलमध्यें इंग्लिश व्यापा- 
ऱ्यांच्या जहाजांवर हलले करण्यासाठीं आला. 
ह्या सर्व संकटांनीं, राज्याधिकारी लोकांच्या त्या लहानद्या समु- 
दायाला, पाळैमेटाचें विसजैन करून, लोकांकडून नवीन पाढे- 
मंटाकरितां सभासदांच्या निवडणुका करवून त्यांना ( लोकांना ) 
आपल्यावर अमल करण्याला राज्यव्यवस्था कशा प्रकारची असावी 
ह्या गोष्टीचा निर्णय करूं देण्याला, भय वाटत होतें. उलटपक्षीं, 
पालेमेंटाच्या बाकी राहिलेल्या त्या तुकडीने, पालेमेंट त्यासमरयी 
होतं तर्सेच पुढें चाळू ठेवण्याचा निश्चय केला; आणि त्यावेळचे 
अत्यंत निकडीचें संकट म्हटलें म्हणजे आयलेडांतील बंड हें होते, 
म्हणून त्या तुकडींतील सभासद लोकांनीं, क्राम्वेळाला १२००० 
फोज बरोबर देऊन आयलेडास पाठवून आपल्या कामाला आ- 
रंभ केला. ही आयर्लेडास फोज पाठवितांना देखील त्यांना 
अड'चण उत्पन्न झाली. त्या फोजेंतल्या शिपायांनीं दंगा केला, 
आणि आपणांला वबागविणारा अधिपति कोण हें जेव्हां त्यांस क- 
ळलें, तेव्हांच मात्र ते जाण्यास कबूल झाले, 
फ्रास्वेक् १६४९ त आगस्टच्या १५ व्या तारिखेस, समुद 


६ कामनवेल्थ ( लोकसत्ताक्र राज्य), [कौन्सिछ 


ओलांडून जाऊन, आयर्लेडांत जमिनीवर उतरला. त्या वेळी 
ककत डब्लिन शहर काय तें पालेमेंटच्या हातीं राहिलेले होते. 
तीन महिन्यांत त्या साऱ्या देशाचा तो मा- 
कॅम्वेछ आयलेडांत लक झाला. परंतु त्याने तो देश भयंकर 
जातो, १६४९, वेपणाजे डि 
र कडवेपणानें जिंकला. आपल्याला आ- 
पलें काम त्वरेने आटोपले पाहिजे हे तो जाणून होता, आणि 
१६४१ त आयरिक्यांनीं केलेल्या कत्तलीबद्दलची (३९९ वें पृष्ठ 
पहा ) देवाने केलेली शिक्षा मी अमलांत आणीत आहे. असा 
त्याचा विश्वासपूर्वैक ग्रह होता. म्हणून, ड्राधीडा नांवाच्या श- 
हराला वेढा घाठून युद्धाला आरंभ झालेला होता त्या वेढ्याच्या 
समयी, जो कोणी हत्यारबंद भेटेल त्याला बगळं नये असा त्याने 
आपल्या श्षिपायांना हुकूम दिला हाता. सप्टेंबरच्या ११ व्या ता- 
रिखेस रात्री जेव्हां ते शिपाई तटाला खिंडार पाडून त्या शहरांत 
शिरले तेव्हां, २००० त एकही कमी नाहीं इतकीं माणसे त्यांनी 
तरवारींनीं कापलीं. त्या शहरांत सेन्ट पीटर नांवाचें देवालय होतें, 
त्याचा पुष्कळ लोकांनीं आश्रय केलेला होता, त्या देवळाला त्यांनीं 
आग लावली; आणि जे शरण आले त्यांपैकीं प्रत्येक दहाव्याला 
गोळ्या घाळून मारले, आणि बाकीच्यांना बार्बेडोझ नांवाच्या 
बेटांत गुलाम करून पाठविलें. वेक्सफर्ड 
डाधीडा आणि वे. एर्थे आक्टोबरच्या ११ व्या तारिखेस ह्या- 
क्सफर्ड ह्या दोहों शह- , वत 
रांचे वेढे, १६४९. सारखीच कत्तल झाली, परंतु ती क्राम्वे- 
हाच्या हुकुमाने झाली नाहीं. ह्यानंतर 
पुढें प्राणजाह कमी झाला, कारण इतर शहरें भयाभीत होऊन 
शरण आलीं; तथापि, ह्या दोन कत्तली, क्रास्विललाचें स्मरण झा- 
ल्याबरोबर त्याच्या नांवाला निरंतर कलंकासारख्या होऊन राहतील, 


ण्य. कामनजेल्थ (लोकसत्ताक राज्य), ४५७ 


आयलंड काबीज करण्याच्या उद्योगांत, तो त्या देशांत नऊ 
महिने राहिला, आणि त्या कालावधीत इंग्लंडांत कौन्सिल 
राज्यकारभार करीत होते. सर हारी व्हेन ह्याला अरमाराचा 
अभ्रिपति केळे, आणि त्याच्या हाताखालीं 
इंग्लंडांतीठ मुलकी तो विख्यात आड्मिरल ब्लेक ( अरमा- 
राज्यकारभाराची व्य दा 
न्य राचा नायक किंवा अध्यक्ष ब्लेक ) होता; 
त्यानें लवकरच कीतिप्रद जय मिळवावे 
असा योग होता. कवि मिल्टन ह्याला कौन्सिलाचा लाटिन 
सेक्रेटरी ( लाटिन चिटणीस ) केलें, कारण त्या भाषेंत पत्रव्यव- 
हार चालविण्याचे त्याच्या आंगीं सामथ्ये होते, आणि ब्राड्क्ञा हा 
कौन्सिलाचा अध्यक्ष होता. 
त्या कौन्सिलदारांना लवकरच एका नवीन संकटाची नि- 
गैति करण्याचा प्रसंग आला, कारण १६५० त जूनच्या २र४्व्या 
दुसरा चाळैस स्का तारिखेस चालेस हा समुद्रावरून येऊन 
टुंडांत येऊन पोहो- स्काटुंडांत जमिनीवर उतरला अशी ख- 
चतो, तारीख २४ जून बर येऊन पोहोचली. तेथले काव्हेनां- 
व टे ( करारनाम्याने जूट करणारे ) ह्यांनी, 
जरी राजपक्षाकडील मान्ट्रोझचा अले ह्याला फांश्लीं दिलेलें होतें, 
तरी, चालेसाने जेव्हां, त्यांचा तो काव्हेनांट (करारनामा), व 
प्रेस्यिटीरियन धर्म, ह्यांचा संभाळ करीन अशी शपथ घेतली, 
तेव्हां त्याच्याकरितां ते ळढण्याला राजी झाले. तेव्हां, जर स्काचच 
फौज संगतीं घेऊन चालेस कूच करून इंग्लंडांत आठा, तर ती 
किती संकटकारक गोष्ट होईल, हें इंग्लंडांतीळ कामनवेल्यच्या 
तत्काळ नजरेस आलें, आणि त्यांतील सभासदांनी, चालेस स्का- 


दुंडांत असतांच, त्यावर तेर्थे ह्या करण्याचा निश्चय केला,' परंतु 
१७ 


४१८ स्कार्टुडांतील लढाया, [कौन्सिल 


त्यांनीं जेव्हां स्काटुंडावर पाठवावयाच्या सेन्याचें आधिपत्य कर- 
ण्यास फेरफाक्सला सांगितलें, तेव्हा, स्काटांनी आपण होऊन 
इंग्लंडावर हल्ला केल्याशिवाय स्काटुंडाशीं केठेला करार मो- 
डण्याचा तुम्हांला बिलकूल हक्क नाहीं असें सांगून, त्याने फोजेचें 
आधिपत्य करण्याचें नाकारिले. 

ह्यास्तव त्या फोजेचें आधिपत्य स्वीकारण्याकारितां क्रॉम्विळ्लाला 
आयठेडांतून माघारे बोलावले, आणि तो परत आला तेव्हां 
लंडनांत त्याचा मोठा आदरसत्कार करून, त्याला १६००० 
फोजेनिशीं उत्तरेकडे पाठविलें. तो जेव्हां सरहद्द ओलांडून गेला 

| ___ तेव्हां, स्काटुंडाच्या दक्षिणेकडील लो- 
स. लनी क कांनी आयलंडांतील त्याचा कडवेपणा 

र ऐकला होता म्हणून ते उत्तरेकडे पळून 
गेळे, आणि तो दक्षिणकडील मुळूख त्यांनीं सारा उजाड सोडून 
दिला. पुढें क्रॉम्वेल्लाचे शिपाई 'किती चांगल्या प्रकारें वाग- 
तात हे जेव्हां त्या पळून गेलेल्या लोकांनीं ऐकलें तेव्हां, त्यांपैकी 
पुष्कळ परत आले, तथापि अन्नसामग्री फारच दुर्मीळ झाली, 
आणि जेव्हां ती फौज एडिंबरोजवळ पोहोचली, तेव्हां समुद्रा- 
वरून फौजेला अन्नसामग्री मिळत जाण्याची सोय व्हावी म्हणून, 
समुद्रकांठीं डनबार नांवाच्या गांवी क्राम्वेद्लाला फौज घेऊन 
मार्गे हटून जाणें भाग आलें. त्या गांवानजीक त्या इंग्लिश फौ- 
जेच्या तळाच्या दक्षिणेस, लाम्मरमूर नांवाच्या टेंकड्या होत्या. 
त्यांवर स्काश्च सेनापति, डेव्हिड लेस्ली, ह्यानें आपली फोज 
युक्तीने नेऊन ठेवली. त्यामुळें त्या इंग्लिद्ष फोजेचें बेरिक 
आणि इंग्लंड ह्यांच्याशी दळणवळण अगदीं तुटले. तेव्हां क्रॉ- 
म्वेज्ल महत्संकटाच्या स्थितींत पडला, त्याचे शिपाई आजारी 


१६५०] स्कोटुंडांतील लढाया. ४१९ 


होऊन उपांशीं मरू लागले, आणि स्काट लोक त्या टेकड्यांवर 
होते तोंपर्यंत, त्यांवर त्याच्याने दृ्ला करवेना. इतक्यांत त्याच्या 
सुदैवाने, ते कॉव्हेनांटर्स, म्हणजे स्काच्च लोक, उतावळे झाले, 
आणि एका दिवशीं तिसऱ्या प्रहरी, लेस्ठळी आपल्या लोकांना 
त्या टेंकड्यांवरून खालीं उतरवून, एका लहानश्या ओढ्याकडे 
नेत आहे असें त्याने पाहिले. त्या ओब्यावरून डनबाराला 
जाण्याला सुगम मार्ग होता. तेव्हां लेस्लीच्या मनांत आपणा- 
वर हल्हा करावयाचा आहे हें त्यानें तत्काल जाणले, म्हणून आ- 
पणच पहिल्याने लढण्याला आरंभ करावा असा त्याने निश्चय 
केला. नंतर तो आपल्या सरदारांपैकीं एक लांबर्ट नांवाचा स- 
रदार होता त्याला म्हणाला, “आतां देवानेंच त्यांना माझ्या हाती 
दिलें आहे.?' दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं, म्हणजे १६५० त सेप्टे- 
बरच्या ३ र्‍या तारिखेस, सूर्योदय होण्यापूर्वी त्याने आपली फोज 
चालती केली, तेव्हां तीतील शिपायांनी, “जय सैन्याचा देव, 
जय सैन्याचा देव” अश्शी आरोळी ठोकीत, स्काट लोक पुरे 

गेही झाले नाहींत तोंच त्यांवर हलला केला. तेव्हां कांहीं मि- 
निटेपर्यंत त्या ओढ्यावर तुंबळ लढाई झाली. परंतु इतक्यांत 
स्काटांना एकाएकीं दहशत पडली, आणि 
सूय उगवतो तों त्यांची सारी फोज अब्य- 
वस्थेने, सैरावेरा पळतांना दृष्टीस पडली 
एका तासांत ती फौज उधळली. मग क्रॉम्वेद्वाने पहिल्यानें, 
आपल्या साऱ्या फोजेस थोपवून उभे राहण्यास हुकूम केला, 
आणि त्यानें बायबलांतळें ११७ वें गीत गाइले, आणि नंतर तो 
त्या पळणाऱ्या फौजेच्या पाठीस लागला, तीपेकीं ३००० लोक 
ठार मारळे, आणि १०००० पकडून कैदकेले; आणि त्या फौ 


डनूबारची लढाई, ता- 
रीख३ सेप्टेंबर,१६५०, 


४२० स्काटुंडांतील लढाया, [कौन्सिल 


जेचें बहुतेक सामानसुमान आणि तोफा छिनावून घेतल्या. एडि- 
बरोच्या वेशी उघडल्या, आणि क्रॉम्वेल्लाने तें शहर हस्तगत केलें. 

इतकें झालें तथापि तो सुमारे आणखी एक वर्षेपर्यंत स्का्टु- 
डांत लढत राहिला. राजपक्षाकडील लोक आणि कॉव्हेनांटसे 
ह्यांनी एक नवी फौज तयार केली, आणि दुसरा चालेस ह्याला 
१६५१ त जान्युअरीच्या १ ल्या तारिखेस, स्कोन एर्थे मुकुट 
मस्तकीं घालून राज्याभिषेक केला. शेवटी क्रॉम्वेद्लाने फाइफ्‌ 
हा कौंटी सर केला, आणि स्काटुंडाच्या उत्तरेकडील मुलखाचा 
चाळेसाचा लगा तोडून टाकला; परंतु, त्याला त्याने, कदाचित्‌ 
जाणूनबुजून, इंग्लंडाचा मार्ग खुला ठेवला. चालेस स्काटंंडां- 
तीळ त्या कडकडीत प्रेस्बिटीरियनपंथी लोकांना कंटाळला, आणि 
इंग्लिश लोकांमध्ये जाऊन आपल्या दैवाची परीक्षा पाहण्याचा 
त्याने निश्चय केला. म्हणून आपला तळ मोडून, कूच करून 
तो लांकाशायरमधृून दक्षिणेकडे जाऊन तिकडून, इंग्लंडच्या 
पश्चिमेकडील मुलूख नेहमीच राजनिष्ठ होता तिकडे गेला. 
तिकडेही एका ठिकाणीं स्थिर न राहतां तो पुढे पुढें चालला. 
क्रम्विद्ठ त्याच्या पाठोपाठ येतच होता. परंतु इंग्लिद्वा लोकांपैकी 
हिय्या करून त्याला इतके थोडे लोक मिळाले कीं, शेवटी जेव्हां 
वूस्टंर एथे त्याला क्रॉम्वेड्ञानें गांठळें, तेव्हां, क्रॉम्वेद्ठाच्या 
३०००० लोकांशीं सामना करण्याला त्याच्याजवळ अवघे१६००० 
लोक होते. नंतर सेप्टेंबरच्या ३ र्‍या तारिखेस, म्हणजे डनबा- 
रच्या ठढाईपासून बरोबर एक वर्षे भरण्या- 
च्याच दिवशीं, वृस्टेरची प्रख्यात लढाई 
झाली, त्या लढाईत राजपक्षीय लोकांचा 
पूर्ण पराजय शाला, जनरल ( सेनापति ) लेस्ली द्याला धरून 


वस्टेरची लढाई, ता. 
३ सेप्टेंबर १६५१. 


६५३] कामनवेल्य (लोकसत्ताक राज्य), ४२१ 


कैदकेले, आणि चालेस कपटवेष घेऊन पळाला. तो इतक्या 
पराकाष्टेच्या पेंचाटींत सांपडला कीं, त्याला एक सगळा दिवस श्रॉ- 
पशायरांतील बास्कोबेल वूड नांवाच्या जंगलांत, खाळून पोले- 
मेट तरफेचे शिपाई इकडूनतिकडे जातयेत 
असतां, एका ओक नांवाच्या वृक्षाच्या ढो- 
लींत लपून राहवे लागलें. हम्फ्री पेन्डरेल 
नांबाचा एक पीठ दळण्याच्या कारखान्याचा मालक, आणि त्याचे 
न्चौघे बंधु, ह्यांनी त्याला लपवून ठेवून त्याचा प्राण वांचविला, ह्या 
गोष्टीबद्दल त्यांचें नेहमी स्मरण राहील; आणि अनेक असलीं देवा- 
वर हवाला ठेवून साहसें करून तो चालेस ब्राइटन एथें पोर्हो- 
चला. तें त्या काळीं एक लहानसे मासे मारणाऱ्या कोळीलोकांचें 
खेडें होते. तेथून तो एका दगडीकोळसे वाहणाऱ्या जहाजावरून 
समुद्र ओलांडून नार्मडीस गेला. 
ह्या काळापासून इंग्लंडांतील कामन्‌वेल्थला परदेशीय राष्ट्र 
मान देऊं लागलीं, आणि ते त्या देशांतील सर्वमान्य सरकार अशा 
समजाने तीं राष्ट्रे त्याच्याशी व्तू लागलीं. आड्मिरल ब्लेक ह्यानें 
ह्यापूर्बीच प्रिन्स रूपटेचा समुद्रावर पराभव केलेला होता; आणि 
डब्च लोकांनीं चालेसाला आश्रय दिलेला होता म्हणून त्यांना द- 
णका द्यावा, आणि त्याच वेळीं इंग्लिश अरमार वाढवावे, असा 
आतां व्हेन ह्यानें निश्रय केला. १६५१ च्या आक्टोबरांत, 
ब गा ““नाव्हिगेशन्‌ आक्ट” (जहाजांनीं चा- 
आणि डञ्च लोकांशी गड, लणार्‍या व्यापाराच्या बंदोबस्ताविषयीं का- 
१६५१-१६५३. यदा) ह्या नांवाचा एक कायदा पसार केलां. 
त्या कायद्याने, इंग्लंडांत येणारा परदेक्षीम 
भाल इंग्लिक्क जहाजे, किवा ज्या देशांतून तो माल येई त्या दे- 


दुसरा चाळस पळून 
ज्ञानो, १६५१. 


४२२ कामन्वेल्थ (लोकसत्ताक राज्य), [कौन्सिल 


शर्ची जहाजे, ह्यांनींच आणावा, त्यांखेरीज इतर देशच्या जहाजांनी 
आणतां कामा नये अशी मनाई केली,. आतां परदेश्शांतून इंग्लं- 
डांत माल वाहून आणणारे मुख्यत्वेकरून डब्च लोक असत, म्ह- 
णून त्या कायद्यानें तो व्यापार त्यांच्या हातून जाऊन इं- 
गर्ल जहाजांना मिळाला. ह्या व्यापाराच्या संबंधानें हा- 
ठेड देशाशी वाटाघाट चालली असतां, डक्च लोकांचें अर- 
मार आड्‌्मिरल द्राम्प नांवाच्या नाविक अधिपतीच्या हुकमती- 
खालीं असून त्याची, ब्लेक ह्याच्या हुकमतीखालीं असलेल्या 
इंग्लिळा अरमाराशी इंग्लिछ चानलमर्थ्ये गांठ पडली, तेव्हां 
त्या अरमारांची लढाई झाली, तींत डक्च लोकांचा पराभव झाला, 
आणि त्या वेळेपासून त्या दोन्ही देशांच्या दरम्यान अरमारी किवा 
समुद्रावरील युद्ध जुंपले, तं दोन वर्षेपर्येत चाललें, पुढें १६५२ 
च्या नोव्हेंबरांत, एका लढाईत ट्रम्प ह्याने जय मिळविला, आणि 
त्याने आपल्या जहाजाच्या डोलकाठीच्या टोकाला एक केरसुणी 
बांधली, आणि “मीं इंग्लिांना समुद्रावरून केरासारखें झाडून 
“टाकलें,” ' असें दाखविण्याकरितां तो आपलें जहाज इंग्लिक्य 
चानलवरून हकारून गेला. परंतु त्याने 
अतिशय लवकर बढाई मारण्यास आरंभ 
केला, कारण पुढें पुष्कळ लढाया झाल्या 
त्यांत डश्चांचें मनस्वी नुकसान झालें. नेतर शोवर्टी एका लढा- 
इत त्यांचा पूर्ण पराभव झाला, आणि टम्प हा ठार मारला गेला. 
त्या काळापासून हा वेळपर्यंत, इंग्लंड ही समुद्रांची स्वामिनी 
होऊन राहिली आहे, आणि ज्या आमच्या अर्वांचीनकालिक अ- 
रमाराची एलिझाबेथच्या कारकीदीत प्रथम सुरवात झालेली 


डचांचा पूर्ण पराभव 
होतो, फेब्रुअरी १६५३. 


१६५३] क्रॉम्बिश्रे पाठेमेंटाला फाटा देतो, डड 


होती, त्या अरमाराच्या अभ्युदयाकरितां, आम्ही व्हेन आणि 
ब्लेक ह्या उभयतांचे कणी आहों. 


ह्या प्रकारे कामन्‌बेल्थला परदेशी मान मिळत असतां, स्व- 
देशीं त्याला संकटें उद्धवूं लागलीं होती. आम्हांला ही गोष्ट स्म- 
रणांत ठेवली पाहिजे कीं, ज्या ऐशीं सभासदांचे पालेमेंट म्हणून 
होतें, त्यांनी, राजाच्या मृत्यूनंतर, नवीन सभासदांच्या निवडणुका 
करून नेमणुका करण्याविषयीं, किवा आपणांलाच पुनः निवडून 
नेमण्याविषयीं, राष्ट्रातील लोकांना कधीही अजे केला नव्हता. ह्या- 
स्तव ते सभासद साऱ्या राष्ट्राचे खरे प्रतिनिधि होते असें त्यांना 
म्हणतां येत नव्हते. त्यांपैकी पुष्कठळ जण, फेरफाक्स, व्हेन, 
आणि त्राडूछा ह्यांडइतके नेकीचे आणि प्रा- 
माणिक नव्हते, आणि त्यांवर दडपण न 
व्हते त्यामुळे त्यांकडून पुष्कळ अन्यायाच्या 
गोष्टी घडल्या. त्या सभासदांनी आपल्या सग्यासोयऱ्यांना सर- 
कारी हुद्दे दिले, घर्मसंबंधांत ज्यांचा त्यांच्याशी ऐक्यभाव नव्हता, 
त्यांवर, आणि ज्या राजपक्षीय लोकांनीं त्यांना लांच दिले नाहींत, 
त्यांवर, त्यांनीं जुळूम केला, आणि त्यांनी केव्हां केव्हां आपल्या हि- 
ताकरितां कायद्यांचा विपर्यास केला. जेव्हां क्रॉम्वेल वृस्टेर एथून 
परत आला, तेव्हां फार अनीतीचा राज्यकारभार त्याने पाहिला, 
आणि तो मोडण्याची त्याला इच्छा झाली, आतां त्याच्या 
हाताखाली जी फौज होती तिची त्यावर हृढ भक्ति होती. त्यानें, 
आणि त्या फौजेतील अमलदार ह्यांनी, पालेमेंटाचें विसर्जन क- 
रून, योग्य असे नर्वे पालेमेंट निवडणुका करवून जमवावें हें तुमचे 
कतेव्य आहे तसें त्या सभासदांना सांगितलें. परंतु व्हेन दे* 
खीळ तसे करण्यास भीत होता. तसे केळें तर फौजेची सात्रा वर 


सरकारी कारभारांत 
गैर प्रकार, 


४२४ क्रॉम्विद़ पालमेंटाला फांटा देतो. [कौन्सिल 


चढेल आणि लोकसत्ताक राज्य नष्ट होईल, असें त्याला भय 
वाटलें, म्हणून त्या सभासदांनी आपल्याब- 
य नवीन पा- रोबर सभेत बसण्याकरितां दुसरे सभासद 
छ॑मेंट अमवं देण्याला र 
नाकारितात निवडावे, एवढीच गोष्ट दाखल करून 
त्यांनी एका आक्टाचा मसूदा तयार केला. 
क्रॉम्वेळ्वाने, अशानें साऱ्या राष्ट्राला अर्ज केल्यासारखे होत नाहीं, 
म्हणून त्या मसूद्याला हरकत काढली, तेव्हां प्रय्न करून उभय 
पक्षांची गोडीगुलाबी राहून कांहीं तरी एक समजत निघावी म्हणून 
बोलणें चालणें करण्यासाठीं लष्करचे अमलदार, व त्या सभासदां- 
पैकीं कांहीं, ह्यांच्या मिळून बैठका होऊं लागल्या. 
एके दिवशीं, म्हणजे १६५३ त एप्रिलच्या २० व्या तारिखेस, 
जेव्हा व्हाइटहाल एथे असली एक बैठक चाललेली होती, तेव्हां 
बाकीचे सभासद वेस्टमिन्स्टर एथ जमून आपला मसूदा पसार 
करीत आहेत, अशी क्राम्वेललाला खबरं कळली. कोणतेंही. काम 
करण्याला त्याकडून विलंब म्हणून कसला तो व्हावयाचाच नाहीं 
असा तो होता. तो, तत्काल संगतीं एक बंदुकवाल्या शिपायांची 
पलटण घेऊन, त्वरेने पालेमेटच्या सभाग्रहाला गेला, आणि त्या 
शिपायांना बाहेर ठेवून, आपण आंत जाऊन, तेथे चाललेली भ- 
वाते न भवति कान देऊन ऐकत राहिला. इतक्यांत जेव्हां सर्व 
सभाजनांचें मत घेण्यासाठीं, “आतां हा मसूदा पसार करावा ना!” 
हा प्रश्न विचारला, तेव्हांतो उठला आणि पावलें टाकीत त्या 
दिवाणखान्याच्या जमिनीवर फिरत राहून त्याने, त्या सभासदांनी 
ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या होत्या, त्यांबद्दल त्यांची प्रथम तारीफ 
केली, आणि नंतर त्यांचा अन्याय किवा अनीति, आणि स्वार्थ- 
परता, ह्यांबद्दल त्यांना त्यानें दूषण ठेवळें. मग्ग तो म्हणाला, “या 


१६५३] क्रेग्विद्ठ पार्लमेटाला फांटा देतो. ४२५ 


“ या, मी तुमच्या ह्या वर्तनाची समाति करतो. वुर्म्ही ह्यापुढे ह्या 
£ ठिकाणीं बसावें हें योग्य नाही. तुमची ही सभा पार्लमेंट 
“ नव्हे.? मग त्यार्ने आपल्या शिपायांना आंत बोलावून हें ग्रह 

या तत. ह्यांना घालवून देऊन रिकामे करा असा 
दांना पार्लमेंट सभेच्या त्यांना हुकूम केला. नंतर स्पीकर, म्हणजे 
जागेंतून घालवून देतो, अध्यक्ष, ह्याची काठी किंबा दंड, त्याच्या अ- 
तारीख २० एमिळ घिकाराची निद्याणी म्हणून मेजावर ठेवलेला 
त असतो तो उचठून, तो मोठ्याने म्हणाला, 
ह्या पुरणाच्या डागिन्याचें ( भूसके लडुचें, निरुपयोगी वस्तूचे) काय 
करावें? हा घेऊन जा.!'? ते सभासद आपणांला हा अकस्मात्‌ 
फांटा मिळाला म्हणून इतके थक्क होऊन गेले कीं, त्यांपैकी एकटा एक 
सर हारी व्हेन ह्याला मात्र स्फूति होऊन कानउघडणी करण्याला 
शब्द सुचले. तो मोठ्याने ओरडून म्हणाला, ''हें भलाइंचे काम नव्हे, 
“होय, खचीत नीति आणि सामान्य भलाई ह्यांना हें विरुद्ध आहे./? 
तथापि क्रॉम्वेल्लाने त्या सर्वांना बाहेर घालवून देऊन दरवाज्याला 
कुळूप घालून, किल्ली त्याने आपल्या खिक्यांत ठेवली, आणि दुसऱ्या 
दिवशीं सकाळीं कोणी राजपक्षीय मस्कऱ्यानें त्या सभाग्रहाच्या 
दरवाज्यावर “हें घर भाड्याने द्यावयाचें आहे, ह्यांत आतां सरंजाम 
“नाहीं ( रिकामे आहे )*' अशी लेखी जाहिरात डकवली. 


ह्या प्रकारे त्या दीघेकालिक पालेमेंटाला, १६४० पासून 
एथवर सतत टिकून, शेवटी हाकवून दिलें, 
परंतु कायदेशीर रीतीने म्हटलें म्हणजे, खुद्द 
त्याच्या संमर्तीबांचून त्याचें विसर्जन करतां येत नव्हते, म्हणून, त्या- 
च्याविषयीं हकीकत पुन: ऐकण्यांत येईल. क्रॉम्बेक् आणि लष्करी 


फौज्ञेचा अमल, 


अरे६  कामनवेल्य (लोकसत्ताक राज्य). [प्रोटेक्टर 


अमलदार ह्यांनी, आतां लोकांनीं आपल्या धमोपाथ्यायांच्या स- 
ल्याने निवडलेली, अशी सभा पाचारिली. ते ““वर्मनिष्ठ पालेमेंट/” 
व्हावें असा बेत होता, आणि त्यांत प्रेश-गाड-बेरबोन नांवाचा 

लिइटल उर्फबेरबोनचे एक सभासद होता, त्यावरून त्याला र “लि- 
पार्लमेंट, जळडेच्याडथ्या टल ( लहान ) ऊर्फ बेरबोनचें पालमेट/”” 
तारिखेपासून डिसेंबर- असें नांव पडलें. स्काटुंड, आयर्लंड 
च्या१६व्यातारिलेपथत. आगि वेल्स ह्यांनी प्रत्येकी सहा सभासद 
त्या पालेमेंटाला पाठवले. त्या पालेमेंटानें कांही चांगळे कायदे 
पसार केले; त्यांपैकी एक कर्जदार लोकांच्या सोडबणुकीकरितां 
होता, आणि दुसरा, जन्म, मृत्यु, आणि लभ, ह्यांची नोंद ठेवण्यावि- 
षयीं होता. परंतु त्या पालमेंटांतील सभासदांना इतक्या पुष्कळ 
सुधारणा करण्याची इच्छा झाली कीं, त्यांनीं साऱ्या राज्यकार- 
भारांत घप्पाधोळ करून टाकला; आणि पांच महिनेपर्यंत बसून 
काम करून, नंतर त्यांनी आपला * अधिकार क्रॉम्वेळ्लाला मा- 
घारा दिला. तेव्हां कोन्सिलानें एक “ईइन्स्ट्रमेने्ट आफ ग- 
वहनेमेन्ट,” म्हणजे राज्य चालविण्याच्या पद्धतीविषयी लेख, 
तयार केला. त्यांत राज्यव्यवस्था नवीन घाटाची केली, आणि 
क्रॉम्वे्षाला, लाडे प्रोटेक्टर ( अधिप किंवा संरक्षक ) हा कि- 
ताब देऊन राज्याचा मुख्य अधिकारी केलें. 

ह्या प्रकारें राजाच्या मृत्यूपासून पांचां वर्षाच्या आंत, पुनः ए- 

ऑग्वेळ् हा प्रोटेक्टर कच पुरुष सर्व राष्ट्रावर अमल करूं लागला. 
(अधिप किंवा संरक्षक) इतकेंच मात्र कीं त्याची सत्ता पहिल्याने 
होतो, तारीख १६ डि- फारच समर्याद होती; कारण त्याच्या को- 
सेंबर १६५३. न्सिलांतील ग्रहस्थांनीं जन्मभर कोौन्सिलांत 
असावें अश्या करारानें त्यांना निवडलेले होते, आणि कायदे कर- 


१६५६५] कॉम्विद्ाचे ऑडिनन्सिझ म्हणजे कानू; डेरे 


ण्यांत त्याला हो किंवा ना म्हणण्याचा अधिकार ठेवलेला नव्हता. 
शिवाय त्याला बहुत शत्रु होते. रायलिस्ट्स (राजपक्षीय लोक), 
प्रेस्थिटीरियन्स ( एका विदिष्ट प्राटेस्टंट धर्मपंथाचे लोक ), रि. 
पब्लिकन्स ( लोकसत्ताकराज्येच्छु, व्हेन आणि जाड्शॉ ह्यां- 
सारखें), लेव्हलसे (लहान मोठे हा भेद राखू न इच्छिणारे) ऊर्फ 
एकस्टीम्‌ राडिकल्स ( मूळापासून परमावधीची सुधारणा किंवा 
उलथापालथ करूं इच्छिणारे ), हे सारे लोक, वेगवेगळ्या कारणांनी 
त्याच्याविरुद्ध होते, आणि त्याला दग्याने मारण्याकरितां, व बंडे 
करण्याकरितां, गुप्त मसलती व फंदफितूर सतत उत्पन्न होत होते. 
तथापि नवीन पालेमेंट भरण्यापूर्वी दहा महिनेपर्यंत त्याने चांगल्या 
प्रकारे आणि न्यायाने अमल केला. त्याने हालंडाशी वाजवी किवा 
योग्य प्रकारचा सल्ला केला, आगि इंग्लंडच्या व्यापाराला अनुकूल 
अश्या प्रकारचे डेन्माके, स्वीडन, आणि पोटुंगल, ह्या देशांशी 
तह केळे, त्याने लोकशिक्षणाविषयीं चोकशी केली, आणि आ- 
क्‍्सफडे एथील बाडियन नांवाच्या ग्रंथालयाला हस्तलिखित 
आणि छापलेली पुस्तकें दिली. त्याने आडिनन्सिझ, म्हणजे घ- 
मसंबंधी कानू केले, ते सर्व धर्मपंथांना सारख्या न्यायाचे होते. 
त्यांत इतकेंच गैर होतें कीं, त्याने घि बुक 
आफ कामन प्रेअर ( सववसामान्य प्रार्थ- 
नेचें पुस्तक ), ह्या नांवाचें प्रार्थनापुस्तक 
प्रचारांतून अजी बंद केले, आणि राजपक्षीय धर्मोपदेशकांना प्र- 
सिद्ध रीतीने चोघांत उपदेश करण्याची मनाई केली. तथापि 
त्यांना देखील उपदेश करण्याला त्यांचे खासगी समाज होतेच. 
सवे लोकांना न्याय मिळावा म्हणून त्याने न्यायाच्या कोडतांत फि” 
र्यांदी करण्यास लागणारा खर्च कमी केला, आणि, जमिमीवरील 


याचे ऑडनन्सिझ 
म्हणज्ञे कान. 


डरेट क्रॉम्वि्ाचे ऑडिनन्सिझ म्हणजे कान. (भोटेक्टर 


करांचे ओझें भारी असे, तें नाहीसे केलें, त्यायोगे लहान ल- 
हान धारेकरी आणि खातेपिते जमीनदार ग्रहस्थ, ह्यांना फायदे 
झाले. त्याने नवीन कानू करून स्काटुंडचे राज्य इंग्लंठास जो- 
डले, आणि स्काट लोक त्याच्या अमलाचीं तीं आठ वर्षे “ शांति 
सुखाची आणि समृद्धीची वर्षे '? अशी ठेखीत. दीन आयलंड 
मात्र कमी सुखी होतें. त्या देशांतल्या लोकांपैकी ज्यांना युद्धांत 
धरून केदकेलेलें होते, त्यांना देहांतशासर्ने किंवा देशपार कर- 
ण्याच्या सजा भोगाव्या लागल्या, आणि ज्यांनीं हत्यारे उच- 
ललीं होतीं त्यांना आपआपल्या प्रांतांतेन घालवून देऊन का- 
ज्ञाट नांवाच्या भयाण प्रांतांत नवीं धरंदारे करून बस्ती करून 
राहण्यास पाठविलें. 

नर्वे पाचारिलेळें पालेमेंट १६५४ त सेप्टेंबरच्या ३ र्‍या तारि- 
खेस भरलें. त्याची निवडणूक बरीचे शिस्तवार झालेली होती. 

त्याचें पहिळें पार्मेंट, तींत इतकेंच न्यून होतें की, क्याथलिक्स 

आणि रायलिस्ट्स ( राजपक्षीय ) लोकांना 

सभासद नेमण्याची मनाई केलेली होती. तें पालैमेंट फक्त पांच 
माहेने टिकले, 

लोकसत्ताकराज्येच्छ सभासद होते, ते निचळे नव्हते. आपण 
आरंभिलेलें काम पालेमेंट फक्त पुढें चालवील असा क्रॉम्वेदलाचा 
अजमास होता. परंतु त्या पालेमेंटाचे सभासद मार्गे जाऊन त्याने 
केलेल्या कानूंविषर्यी शंका काढावयास लागले, आणि व्हेन ह्यानें 
तर, “ कोणी एकटाच माणूस ” राज्याचा मुख्य अधिकारी असणें 
ह्या गोष्टीविरुद्ध वाद काढला. 

ही वेळ येई तों, देवाने त्या राष्ट्रार अमल करण्याला ऑप- 


१६५५] कम्विळाचे औडिनान्सिझ म्हणजे कानू. ४२९ 


ल्याला हाक मारून सांगितलें असा क्रॉम्वेळ्लाच्या मनाचा दृढ 
ग्रह होत आलेला होता, आणि आपण जर खंबीरपणानें तो अ- 
मल केला नाहीं, तर राजपक्षीय लोक बंड करून उठतील अश्ली 
त्याला भीति वाटत होती. म्हणून त्यानें १६५५ त जान्य॒अ- 
रीच्या २२ व्या तारिखेस, त्या पालंमेंटाचें विसजन केलें, आणि पुढे 
कांदी महिन्यांनी त्याने इंग्लंडचे दहा प्रांत करून त्यांवर लष्करी 
अमलदार अधिकारी नेमले, त्यांला मेजर-जनरल्‌्स (एक लष्करी 
__ हुद्दा) म्हणत. खरोखर पाहतां, तो आतां 
, _मेजर-अनरट्सप्रां- लष्करी अमलाच्या धर्तीवर अनिर्बेध प्रका- 
तांचे अधिकारी नेमले,  ._. _. ल | 
१६५५. राने किंवा आपल्या इच्छेप्रमाणे राज्य करूं 
लागला, आणि व्हेन आणि ब्राड्ज्ा ह्या 
आपल्या जुन्या दोस्तांना देखील त्यांने थोडा वेळपर्यंत केदेत टा- 
कलें; कारण त्यांच्या वजनदारीची त्याला भीति वाटूं लागली. दु- 
सऱ्या पक्षी, त्याने न्यायाधीशांना मोकळे किंवा स्वतंत्र ठेवलें; 
ज्यूंना, म्हणजे इस्राएल लोकांना, इंग्लंडांत पुनः वस्ती करून 
राहण्याविषयी त्यांने परवानगी दिली; आणि जाजे फॉक्स नां- 
वाच्या एका कोष्ट्यानें एक क्वेकर नांवाचा नवीन धमंपंथ ह्या 
काळींच स्थापलेला होता, त्या पंथांतील लोकांना त्याने आश्वासन दे- 
ऊन त्यांचें रक्षण केले. आपल्याला ठार मारण्याविषयीं यल करणा- 
रांना शासन करण्याला तो नेहमीं नाराजी असे, आणि तो आतां 
मोठ्या डामडोलाने व्हाइटहाल एथें राहत असे, तथापि त्याने 
द्रव्य मिळवून सधन होण्याविषयीं बिलकूल यक्ष केला नाहीं. 
आपण अनिबेध सत्ताधीश व्हावे अशी त्याची वस्तुतः इच्छा 
नव्हती, आणि जेव्हां १६५६ त त्याने साव्हॉायच्या ड्यूकाला 
व्होडूवा प्रांतांतील आपल्या प्राटेस्टंटपंथी प्रजाजनांची, छळणूक 


४३० कामनवेल्थ (लोकसत्ताक राज्य). [प्रोटेक्टर 


करण्याबद्दल धमकी दिली, आणि त्यामुळें स्पेन देशाशी युद्ध कर- 
च ण्याचा प्रसंग ओढवला, तेव्हां त्यार्ने पुनः 
यम वतच पालेमेंट बोलावले. परंतु त्यांत त्यानें पु- 
शक ष्कळ सभासदांना येण्याची मनाई केली, 
आणि जे स्व सभासद निवडले गेले होते 
त्यांना कौन्सिलापासून सटिफिकिट ( दाखला ) घ्यावयास लावलें. 
ह्या पाठेमेटाने आरंभ तर सळूख्याने केला. त्यांतील सभास- 
दांनी एक “पिटिशन आंड आडव्हाइस” (अर्ज आणि बुद्धि- 
वाद ) नांवाचा एक अज तयार केला, त्यांत, मेजर-जनरलस्‌ म्ह- 
णून प्रांतांचे अधिकारी नेमलेले होते त्यांना त्या अधिकारांवरून 
काढावें असें मागणें होते, आणि त्यांनी एक “अदर होस,” ऊर्फ 
हौस आफ लाडूस (लाडोची सभा), बनविले, त्यांत क्रॉम्बे ज्ञाने, 
बडे लोक करून नेमावे, अशी योजना केलेली होती. नंतर आपण 
राजा हा किताब स्वीकारावा असें त्यांनी क्रॉम्बे्लाला सांगितलें. 
त्या किताबानें त्याचा मरतबा किवा दर्जा खरोखर वाढला असता, 
परंतु त्याच्या अखत्याराला पूर्वीहून विशोष अटक झाली असती, 
कारण राजाच्या अधिकाराच्या मर्यादा कायद्याने ठरविलेल्या 
होत्या. जेव्हां, फोजेला रोष येईल ह्या 
कॉम्वेक्व राजा हा कि- भीतीने, त्याने तो किताब आपणाला नको 
ताब नाकारतो. [गितडें. तेव्हां पटोतीत 
म्हणून सांगितलें, तेव्हां त्या पाल 
सभासदांनीं त्याला, एक राजकीय डोलाची ओढणी, आणि न्या- 
याची निशाणी म्हणून एक राजदंड ब तरवार, आणि आपल्या 
पश्चात्‌ राज्याधिकारी नेमण्याचा अधिकार, इतक्या गोष्टी दिल्या. 
त्या पा्लेमेंटाच्या पहिल्या कार्यकालांत किंवा बेठकींत, सर्व गोष्टी 
सुयंत्र चालल्या; परंतु पुढें जेव्हां पालेमेंट पुनः जमले तेव्हां, 


१६५८] ऑम्वेढाचीा मृत्यु. ४३१ 


त्यांतल्या ज्या सभासदांना पीयसे (बडे लोक) केलेलें होतें, त्यांच्या 
जागा जुन्या होकसत्ताकराज्येच्छु लोकांपैकी कांहींनीं मिळविल्या 
होत्या. त्यामुळें ते नवे झालेळे सभासद त्या नव्या लाडींच्या 
सभेबरोबर काम करीनात, आणि ते खुद्द क्रम्विद्लावरच हल्ला 
करूं ठागळे, म्हणून त्याने त्या पालेमेंटाचें १६५८ त फेब्रुअ- 
रीच्या ४ थ्या तारिखेस विसजेन केले, आणि तेव्हांपासून बाकी 
राहिलेल्या आयुष्यभर त्याने एकट्यानेच अमल केला. 

तो अमल पुष्कळसे महिने देखील केला नाहीं. आतांतो 
आपल्या सत्तेच्या कळसाला पावला होता. त्याच्या अरमाराने 
सान्‌ डोमिंगोवर हल्ला केला त्यांत त्याला यक्ष आलें नाहीं, तथापि 
१६५५ त त्या अरमारानें, स्पेन देशच्या अमलाखालचें जमेका 
नांवाचें बेट जिंकून घेतलें होते. त्यांत क्नॉ- 
म्वेळ्वानं, पुढें भरभराटीस येणारी अक्षी 
वसाहत केली; आणि तोच वेस्ट इंडिझ नां- 
वाच्या बेटांच्या समुदायांतील आमच्या राज्याचा मूळ पाया झाला. 
त्याची फौज दोस्तीने फ्रेंच फोजेला मिळून, तिनें १६५८ त 
डून्स एथील लढाईत स्पानियडूस लोकांचा पराभव केला, तेव्हां 
इंग्लिशांनी डनकिके हें बंदर मिळविले. सर्व राष्ट्रांनीं, राजाकडे 
पाठवितात त्याप्रमाणे, त्याच्याकडे आपआपले वकील पाठविले, आणि 
त्याची दोस्ती साधण्याकरितां तीं उत्कंठेने प्रयास करूं लागर्ली. 

त्यानं देशांत स्वस्थता आणि बंदोबस्त केला, आणि व्यापार ब 
दोतकी हीं भरभराटीस आलीं. त्याचा एकतंत्री खंबीर अमल उळ्थून 
याकण्याची राजपक्षीय लोकांना देखील आशा उरली नाही. तथापि 
लोक अंतरंगी सुखी नव्हते. त्यांना तो प्यूरिटन (प्यूरिट्नपंथी 
अति सोंवळेपणाचा) करडा अमल जाचूं लागला. मे-पोल, म्हणजे 


जमेका बेट जिंकून 
हस्तगत केले, १ ६५५. 


४३२ केम्बिद्माचा स्त्यु. [प्रोटेक्टर 


मे महिन्यांतील उत्सवाची उभारलेली गुढी, ती भोबतालचे नाच, पे- 
जेच्या दबडी, कोंबड्यांचीं झु्जे, नाटकग्र- 
हांतून होणारीं नाटकें, क्रिस्टमस, म्हणजे 
ख्िस्ताची जयंती, तिच्या संबंधान उत्सवाचे जे दिवस, त्या दिव- 
सांतील मुखवटे घाठून सोरी घेणाऱ्या सोंगाड्यांचे तमाशे, आणि 
खाण्यापिण्याची चंगळ, ह्या सव गोष्टींना ते अंतरले, शिवाय ज्या 
जुन्या दिवसांत, राजा, स्वतंत्र पालेमेंट, उदारहस्त ( हाताचे स- 
ढळ ) खेड्यापाड्यांतले स्क्ाायर पदवीचे ग््हस्थ, आणि चयनी द- 
रबार, होतें, ते जुने दिवस पुनः येतील काय म्हणून पुष्कळ लोक 
आशा करीत होते. लोकसत्ताकराज्येच्छ लोक, लोकसत्ताकराज्याचा 
चुराडा झाला म्हणून असंतुष्ट होते, आणि राजपक्षीय लोक, रा- 
जाच्या स्थानीं एक उपट्या राज्यापहारी पुरष झाला, म्हणून अ- 
संतुष्ट होते. क्राम्बेळ्वाने, जी गोष्ट अशक्‍य, ती करण्याविषयी प्र- 
यत्न केला. इंग्लंडाला, पोटागींनें आपलें राज्य आपण करणारा 
असा देदा, बनविण्याच्या कामीं लोकांनीं आपणाला साहाय्य करावें, 
असें क्रॉम्वेल्लाच्या मनांत होते; परतु त्याने जो कित्ता किवा न- 
मुना उतरण्याचे आपल्या मनांत योजिलेलें होते, तो नमुना, 
त्याच्या काळाकडे दाटे देऊन पाहतां, अति दु:साध्य होता, आणि 
तो नमुना आपल्या हातून उतरवला नाहीं, आणि आपल्या 
मृत्यूनंतर आपण उभारलेळें काम सुद्धां मोडून नाहीसे होईल, है 
त्याच्या लक्ष्यांत येऊन चुकलें होतें. सुदृढ अशी राज्यपद्धति 
स्थापन करण्याविषयी त्याने केलेला यत्न सिद्धीस न गेल्याने त्याचे 
निद्याण चुकलें. त्याची राज्यपद्धाते स्वेच्छ अनिबेधक तर खरीच, 
परंतु ती उन्नत प्रकारची होती, तिनें इंग्लिशयांचीं पुष्कळ हिते 
झालीं, परंतु देशांतील कायद्यांचे निरुपद्रव प्राधान्य, ह्या 


देशाची स्थिति. 


१६५८] ऑम्वेळाचा खल्यु. ३३ 


एका सुखाची ते लोक फार आद्या करून होते. तें सुख त्याच्या 
राज्यपद्धतीपासून त्यांना मिळालें नाहीं. 

त्याचें बय फक्त एकूणसाठ वर्षोर्चे होते, तरी त्याची शरीरप्रकृति 
ढांसळत होती, आणि “किलिंग नो मर्डर” (ठारमारणें हा 
खुनाचा गुन्हा नाहीं ) ह्या नांवाचा त्याला दग्यानें मारण्याविषयी 
प्रोत्साहक असा एक निबंध छापला गेला, त्याने त्याचें चित्त इतके 
अस्वस्थ झालें कीं, तो वारंवार आंगीं चिलखत चढवून फिरे. त्याची 
आवडती मुलगी, लेडी केपोल ही, १६५८ त आगस्टच्या १६ 
व्या तारिखेस मृत्यु पावली, त्या योगें तर त्याला मृत्यु आणणारा 
शेवटचा धका बसला. त्याला भयंकर हिवताप जडला, आणि उतार 
पडून तो बरा व्हावा म्हणून लोक सर्वत्र देवापाशी प्रार्थना करीत 
होते, तथापि आपण ख्चीत मरणार हें त्याने परके ओळखिलें. आग- 
स्टचा ३० व्या तारिखेस त्याने साऱ्या लो- 
कांकारेतां देवाची हृदयवेधक प्राथेना केली, 
तींत, “देवा ! तूं ह्या लोकांना मागल्या 
“पुढल्याशीं अविरोध ठेवून निर्णय करण्याची बुद्धि, एक अंतःकरण, 
“आणि परस्परांविषयीं प्रेम, हीं दे,!' असे मागणे होते; आणि पुढें 
'चार दिवसांनीं, सप्टेंबरच्या ३ र्‍या तारिखेस, म्हणजे डनबार आणि 
वृस्टेर एथीळ जयांच्या दिवशीं, तो प्रतापी प्रोटेक्टर ( राज्य- 
संरक्षक ) ही दुनिया सोडून गेला, त्याचा विलक्षण, आणि अ- 
नेक गणदोषमय, स्वभाव होता; आणि त्याचें वतन कोठपर्यंत म- 
इत्वाकांक्षेच्या प्रेरणेने, आणि कोठप्येत धर्मश्रद्धा आणि स्वदेश- 
भक्ति ह्यांच्या प्रेरणेने झालें, हे कधीं कळणार नाहीं. तथापि त्याने 
आपल्या देशाच्या सेवेत कधीं आंग चोरले नाहीं, किंवा कसर 


केली नाहीं, ह्या एका गोष्टीबद्दल त्याला मान अवब्य दिछा पा* 
गट 


क्रम्विक्षाचा मृत्यु, ता- 
रोख ३ सेप्टेंबर १६५८. 


४३४ कामनवेल्थ (लोकसत्ताक राज्य). [प्रोटेक्टर 


हिजे. -ज्या काळीं इंग्लंडची अवस्था अति निकृष्ट झाठेली होती, 
त्या काळी यानें त्या देशीं, आणि परदेशी, त्याला प्रतिष्ठेस चढ- 
विले, आणि त्या देशाचे नुकसान करून आपण सधनन होतां तो 
मरण पावला, त्याचें शव राजास योग्य अशा सन्मानाने वेस्ट- 
मिन्स्टर आबाींत पुरले. 
त्या प्रोटेक्टरची वजनदारी इतकी भारी होती कीं, त्याचा स- 
बोत वडील पुत्र रिच ह्याला त्याच्यामागे त्याच्या अधिकारावर 
तत्काल नेमले. १६५९ त जान्युअरीच्या २७ व्या तारिखेस एक 
रिच्ड॑ आओटेक्टर नवें पालेमंट जमले, आणि वकील लो- 
होतो, १९५८ च्या से- कांची त्या नव्या प्रोटेक्टराभोवतीं गर्दी 
ता. ६५७ जमली. परंतु रिचर्ड हा आपल्या बापा- 
च्या 'बूठरपर्यंत, हून वेगळ्या प्रकारचा पुरुष होता. तो 
शांत किंवा थंड आणि सुस्त होता. मुलकी कामदाराने आपणां- 
वर हुकमत करावी, ही गोष्ट फोजेलां न आवडून ती तृतत नव्हती, 
आणि व्हेन ह्याने कामन्सांच्या सभेमध्ये, असला नबळा राज्य 
करणारा पुरुष काय कामाचा म्हणून उघडपणे बोळून दाखविलें, 
नंतर जे कलह उत्पन्न झाले त्यांत रिचडोला कांही कळकळ वाटेना, 
आणि त्यांनीं त्याची ओढाताण होऊन, त्याने फोजेचें म्हणणे ऐ- 
कून, एाप्रेळच्या २२ व्या तारिखेस पालेमेटाचें बिसर्जन केलें. 
नंतर फौजेकडील अमलदारांनीं, ज्या लांग पालेमेंटाच्या ( दीर्ध- 
___________ कालिक पालमेंटाच्या ) अवद्दिष्ट राहिलेल्या 
ह रंप नांवाचें पा- दुकडीला क्राम्वे्ञाने फांटा दिलेला होता, 
ठेमेंटचें अवद्रोष, ता.७ क्ले 
मे १६५९. त्या तुकडीला पुनः पाचारण केलें. तिला 
असभ्यपर्णे “रप” (टीर किंवा तिडें) 
किंबा पालेम्रेंटची पिछाडी असें नांब पडलें. त्या रंपला रि- 


१६५९] कामनवेल्य (लोकसत्ताक राज्य), ४३५ 


चवडे नको होता, त्यामुळें त्याने समाधानाने राजीनामा दिला, 
आणि दहा महिने इतका अल्पकाल प्रोटेक्टर ही पदवी भोगून, 
जूलईत तो सुखवस्तु सारखा राहण्यास गेला. परंतु आतां दोषां- 
नून कोणाची मात्रा वर असावी, ह्या संबंधाने त्या रंपाचा आणि 
फौजेचा बेबनाव झाला. इतक्यांत एक राजपक्षीय बंड उत्पन्न 
झालें. तेव्हां त्या फौजेतील शिपायांनी चेशायरांतील वुइनिंग्टन 
ब्रिज्ज नांवाच्या ठिकाणीं त्या बंडाचा मोड करून, ते, जनरल 
( सेनापति ) लांबटे ह्याच्या हुकमतीखालीं माघारे आले, आणि 
वेस्टमिन्स्टर एथील सभाग्रहाच्या दर- 
वाज्यांवर आक्टोबरच्या १३ व्या तारिखेस 
पाह्रा ठेवून, त्यांनीं त्या रंपाच्या सभास- 
दांना आंत जाऊन बसूं दिलें नाहीं. त्या शिपायांनीं, सव राज्या- 
घिकार आपल्या हातीं घेऊन, आपल्या अमलदारांमधून एक कमिटी 
आफ सेफ्टी, म्हणजे सुरक्षिततेसाठी मंडळी, निवडून नेमली. 
ही व्यवस्था फकत दोन महिने टिकली. त्या समयी स्काटुंड- 
मध्ये दुसरी एक फौज होती. ती जनरल (सेनापति) मंक 
ह्याच्या हुकमतीखालीं होती. त्याने पूर्वी एका वेळीं पहिला 
चालेस ह्याच्या पदरीं नोकरी केळेली होती, परंतु पुढें यादवी 
झाली तींत तो पालेमेंटाच्या पक्षाला मिळाला होता. तो मंक 
शांत असून कामकाजाला हुषार पुरुष होता. तो क्राम्वेठा- 
खातर रिचडाशीं इमानीपणानें वागला असता. परतु आतां 
जिकडे तिकडे झोटिंगपादशाही मातलेली पाहून त्यानें दुसऱ्या 
चालेसाला निमूटपणें माघारे आणण्याचा निश्चय केला. १६६० 
त जान्युअरीच्या १ ल्या तारिखेस, स्वतंत्र पार्लमेंट स्थापले जावे 
ह्या तजविजीकरितां मी येत आहें असा डांगोरा पिटवून, तो कूच 


अराजक किंवा झो- 
टिंगपादश्याही. 


४३६ चालेस स्ट्यूअर्ट हा माघारा येतो. [रा.स.रा.ची पुनः स्था.. 


करून इंग्लंडांत आला. याके एथें फेरफाक्स सुखवस्तु राहत 
होता, त्याला मंक तेथे भेटला, आणि त्या 
मंक हा लंडनांत म- दोघांचे दक्षिणेकडे चाल करून येणें बंद 
वेश करतो. भे नें 
करण्यासाठी जनरल लांबे ह्यानें सेन्य 
आणलें, परंतु त्यांतील शिपायांनी आपल्या जुन्या सेनापतीला पा- 
इतांच, ते, निरोप न घेतां पळून जाऊन, फेरफाक्साला मिळाले. 
व्हां सवे प्रतिकार करण्याचा उपाय खुंटला. नंतर मंक हा फेब्रअ- 
रीच्या ३ ऱ्या तारिखेस लंडनांत शिरला, आणि पुढें एका महिन्याने 
रंपर्चे विसजन झालें, आणि त्या लांग पालेमेटाची शेवटी समाति 
झाली. नंतर एप्रिलच्या २५ व्या तारिखेस 
ठांग पार्लमेंटची स. एक नवें सुरळीतपणानें निवडलेले पालैमेंट 
माप्ति होते, ता. १६ माचे न. “*्कॉन र डी 
बुद भरलें, त्याला “कॉन्व्हेन्शन”” ( सोहल- 
तीचेमंडल ) असे नांव दिलें होते, कारण 
राजाच्या लेखी आज्ञापत्राने त्याला बोलावलेलें नव्हते. त्या पा- 
लेमेंटांत रायलिस्ट्स ( राजपक्षीय ) व प्रेस्थिटीरियनपंथी लोक 
इतके पुष्कळ होते कीं, त्यांनी, राजा, लाडूस, आणि कामन्स, 
हे तिघे मिळून एक सरकार, ही जी प्राचीन राज्यव्यवस्था होती, 
ती पुनः पूर्ववत्‌ चाळू करावी, आणि दुसऱ्या चालेसाला आपण 
येऊन राजपद स्वीकारून आर्म्हांवर अमल करावा असें बोलावणे 
करावे, असा एकदम ठराव केला. 
चालेसाचा मंकाबरोबर गस पत्रव्यवहार ह्यापूर्वीच चाळू 
होता, आणि त्याने हालंड देशांतील ब्रेडा नांवाच्या गांवीं एक 
जाहीरनामा छापून प्रसिद्ध केळेला होता, त्यांत, सर्व प्रजेला क्षमा 
करूं, घर्मसंबंधी स्वातंत्र्य देऊं, आणि सेनेचा संतोष करूं, अर्से बचन 


१६६०] चाठेस स्व्यूअटे ह्य माघारा येतो. ४३७ 


दिलेलें होते. आतां मेच्या २५ व्या तारिखेस, समुद्रावरून येऊन 
डोव्हर एथे आनंदसूचक जयघोष चालला 
दुसरा चाळेस मा- होता त्यामध्ये, तो जमिनीवर उतरला, मेची 
घारा येतो, माहे मे टा 
१६६०. २९ वी तारीख हा त्याचा जन्मदिवस होता, 
त्या दिवशी त्याने लंडनांत प्रवेश केला. 
तेव्हां सर्वे रस्त्यांतून फुलें विखरलेलीं होतीं, त्यांच्या दोहो बाजूंनीं 
पताका, निशाणे, आणि फुलांच्या माळा लोंबत होत्या, आणि का- 
रंज्यांतून द्राक्षासवाचे फवारे उडत होते. फक्त फोज दुर्मुखळेली 
एकटी फटकून अलग राहिठेली होती. परंतु सगळ्या राष्ट्रांतील 
लहोक आनंदानं वेडे झाठेळे होते, त्यांच्यापुढे तींतील शिपायांचे 
कांहीं चालावयाजोगें नव्हते. तशांत ते शिपाई इतके अतिशय आ- 
स्थेवाईक आणि गंभीर स्वभावाचे होते की, निर्थक आगि बेकेद 
रक्‍तखाव खिजवून उत्पन्न करणें त्यांच्या हातून झालें नाहीं. पुढें 
कांही महिन्यांनी त्या फोजेला फांटा दिला, आणि तींतील माणसें 
निमूटपणे आपआपल्या दुकानांत, रोतांत, किवा कारकुनीच्या उद्यो- 
गावर, माघारीं गेलीं. तो राजा एका वेळीं धूर्तपणाने म्हणाला, “मी 
“ह्याहून लवकर माघारा आलों नाहीं, हा माझाच अपराधसा दिसतो, 
“कारण, आपल्या परत येण्याकडे माझे डोळे लागलेले होते असे 
“मला न सांगणारा, अता माणूस मळा कोणीच आढळत नाहीं.” 
तथापि, जर त्या प्यूरिटनपंथी फोजेनं साऱ्या राष्ट्राचा सोशिकपणा 
ञसवून आटवून टाकला नसता,.तर तो चालेस माघारा येताच 
कीं काय ह्या गोष्टीचा फारच संशय आहि. 


४३८ घि रेस्टोरेशन. [दुसरा चालस 


प्रकरण १9१९, 


घि रेस्टोरेशन ( राजसत्ताक राज्याची 
पुनः स्थापना ) 
दुसरा चालस, १६६०-१६८५. 

दुसरा चालेस हा जेव्हां “आपल्याच राज्याचा पुनः उपभोग 
घेण्याकरितां' माघारा आला, तेव्हां त्याचे जितकें अंत:करणापासून 
आगत स्वागत झालें, तितक्‍याहून विदहोष अंतःकरणापासून आगत 
स्वागत कोणाही राजाचे कधीही झालें नाहीं. ज्या बहुत उलथापालथी 
झाल्या त्यांनीं सारे राष्ट्र जर्जर होऊन कंटाळले होते, आणि कोणती 
तरी एक काइईंम राज्यव्यवस्था स्थापित व्हावी म्हणून इच्छा करीत 
होते. जर, आपल्या प्रजेचे कल्याण करावें, एवढी एकच गोष्ट 
चालेसाच्या अंतःकरणांत वागत असती, तर तो महाप्रतापी राजा 
झाळा असता, परंतु, जरी तो, कुदाळ आणि तीह्ष्णबुद्धि, सात्विक 
आणि सोम्य स्वभावाचा असून, त्याच्या 
आंगीं चांगला समज, आणि तर्क विवेक 
हीं विपुल होतीं तरी, तो एकंदरीने सुजन 
नव्हता. तो स्वार्थी आणि आळशी होता, आणि त्याने आपलें 
बहुतेक आयुष्य एकाद्या साहसी पुरुषासारखें परदेशी घालविलेलें 
होतें, म्हणून, स्वदेशाविषयीं आपल्या कर्तव्याचे त्याला खरें परि- 
ज्ञान नव्हते. आपल्या साऱ्या कारकीदींभर त्याचे लक्ष्य दोन 
गोष्टींकडे होतें त्या ह्या; ( १ ) आपल्या मनास येईल त्याप्रमाणे 
वर्तणे, आणि पालेमेंटाला हिदोब न देतां, आपल्या बदफेली 
खालीखुश्यालीकरितां विपुल पैसा उकळणे; (२) कक्‍याथलिक 
धर्माचा पुरस्कार करून त्याची अभिवदृद्धि करणें; हेंही तो परम 


चार्ठसाचे गुणदोष 
आणि उददेश. 


१६६ ०] घि रेस्टोरेशन. २७% 


धर्मपरायण असून त्या कारणामुळें नव्हे, परंतु त्याचा मित्र फ्रान्स 
देशचा राजा तरुण चौदावा लू ह्याच्याप्रमाणें आपण अनि- 
बध मुकत्यार राजा व्हावे अश्या हेतूर्न, आणि प्राटेस्टेंट धर्माच्या 
योगें लोक अतिस्वतंत्र होतात असा त्याचा ग्रह होता त्यामुळें. तो 
आणि त्याचा भाऊ, याकेचा ड्यूक, जेम्स, हे उभयतां बाह्या- 
त्कारें इंग्लंडांतील स्थापित धमातले म्हणून मोडत असत, तथापि 
ते क्याथलिक्स व्हावयाचे अशा समजाने त्यांचें अध्यापन आणि 
शिक्षण झालेलें होते. ज्यापक्षीं दातकांचीं शतके राजाच्या प्रधा- 
नांना पालेमंटाला जबाबदार करण्यासाठीं, आणि पोपाचा आप- 
णांवरील अमल दवडण्यासाठीं, इंग्लिदा लोक झगडत आलेले होते, 
त्यापक्षीं तो राजा आणि ते लोक ह्यांचे उद्देश उजू एकमेकांच्या 
विरुद्ध होते, हें स्पष्ट आहे. 

परंतु चालेस हा फार शाहणा होता, म्हणून त्यानें आपल्या 
बापाप्रमाणे लोकांशीं उघड रीतीने कलह केला नाहीं. त्यानें ए- 
कदा जेम्साला सांगितले होतें त्याप्रमाणे, “पुनः प्रवासाला जा- 
बयाचे नाहीं? असा त्याने निश्चय केलेला होता. ह्यास्तव त्याची 
कारकीर्द म्हटली म्हणजे, कांहीं दिवस सत्ता राजाच्या हातीं, कांहीं 
दिवस पालेमेंटाच्या हाती, अशी गोंधळ उत्पन्न करणारी सत्तेची 
घडामोड होती. एका वेळीं राजानें आपल्या इच्छेप्रमाणे सर्वे झालें 
पाहिजे म्हणून आग्रह धरून तसें करण्याविषयी प्रयत्न करावा, दु- 
सऱ्या वेळीं त्याने पालेमेंटाला वश व्हावे; आणि साऱ्या कारकीर्दी - 
भर, आपल्या निष्काळजी सुस्वभावाने, आणि आपल्या सोईस 
आले म्हणजे आपल्या प्रधानांची आहुति देऊन, त्याने युक्तीने 
आपली गादी संभाळली आणि चयन मारली. जसे एका कवीने 
म्हटळें झाहे, “एका चयनी राजानें, कधीही तोंडाने वेड- 


४० क्ारेंडन ह्याचा राज्यकारभार. [दुसरा चाठेस 


४६गळ गोष्ट काढली नाही, आणि कधींही हातानें हाहणपणाची 
“योष्ट केळी नाहीं.!? तसें त्याचें एकंदरीनें वर्तन होतें. 
त्याचा पाहिला मुख्य उपदेष्टा किंवा मंत्री सर एडवडे हा- 
इ हा होता, तो सरल, प्रामाणिक, राजपक्षाभिमानी होता. तो 
लांग पालेमेंटांत सभासद असून (३९८बें पृष्ठ पहा), पुढें चा- 
ठेस देशबहिष्कूत होऊन परदेशी राहत होता, तेव्हां तो त्याचा 
शिक्षक होता. आतां त्याला लाडे कारेंडन ही पदवी देऊन 
चान्सेलृर ( पंडितराव ) केले, आणि त्यानें सात वर्षे राज्याचा 
वा कारभार केला, तीं सात वर्षे, चालेसाच्या 
'चा राज्य. कारकीर्दीपैकी सर्वोत्तम वर्षे होती. घि 
कारभार, १६६०- :, न्व्हेन्दान?? लन न 
१६६७ कान्व्हेन्शन” ह्या नांवाचें पालेमेंट, 
राजसत्ताक राज्याची पुनः स्थापना झाली 
तेव्हां जारी होतेच. त्या पालेमेटाने, पहिल्या चालेसाला 
दोषी ठरवून सजा देणाऱ्या लोकांपैकी तेरांना देहांतद्यासन केलें, 
आणि इतरांना केंदेत टाकलें; आणि क्रॉम्वेद, आयटेन, आणि 
शत्राड्शा ह्यांची प्रेते वेस्टमिन्स्टर आबींतून उकरून काढवून 
ठेबने एथ फांशीं देण्याच्या खांबावर टांगून लटकत ठेविवली. 
नंतर त्या पालेमेंटाने “आक्ट आफ्‌ इंडेज़िटी” (शिक्षा न 
होण्याची हामी, किंवा अभय, देणारा कायदा ) नांवाचा कायदा 
व पसार केला. त्या कायद्यानें, व्हेन आणि 
ख्रिटीचा आक्ट, लांबर्ट ह्या दोघांखेरीज, जे इतर लोक 
१६६०. कि सती डं 
यादवींत किवा आपआप युद्धांत ल- 
ढळे होते, त्या सर्वांना क्षमा केली. नंतर त्या पालमेंटानें राजाच्या 
एकंदर जमेचा ( उत्पन्नाचा ) बिचार हातीं घेतला. त्या काळीं, 
दरबार, आणि अरमार, ह्यांचे खर्च, परराष्ट्रांत ठेवलेळे, बकीठ, 


१६६०] क्षारेडन ह्याचा राज्यकारभार, डीडत् 


आणि न्यायाधीश, ह्यांची वेतनें, हीं सवे राजाच्या एकेदर उत्पन्नां- 
तून दिलीं जात असत, मिलिटारि टेन्युसे ( लष्करी नौकरीच्या 
संबंधानें जमिनीच्या उपभोगाबद्दल राजाचीं देणीं ), फ्यूडल 
ड्यूझ ( जहागीरसंबंधाचे राजाचे हकटक ), आणि पर्व्हेयन्स 
( अन्नसामग्री वगेरे आवश्यक जिन्नस एका नियमित दरानें माल- 
काच्या कबुलीवांचून सुद्धां खरीद करून राजाला पुरविले पाहिजेत 
असा एक राजाचा हक्क), ह्या नांवांचे राजाचे कांहीं हक्क होते, 
त्यांनी लोकांवर फारां दिवसांपासून जंळूम 
_ फ्यूडळ टेन्युसे बंद होत होता. ते हक्क राजानें सोडून दिले 
हातात, १६६०, ् पेने पार्ठमेंटाने उ 
| पाहिजेत, अश्या अटीने, त्या । 
राजाला जन्ममर १२००००० पौंडांची काईम नेमणूक करून 
दिली, हें कृत्य झाल्यावर त्या पालमेटानें फोजेला फांटा दिला, 
आणि नंतर नवीन पालेमेंटाला मार्ग करून देण्यासाठीं, त्या पा- 
लेमेंटानें आपलें आपण विसजंन केलें. तेव्हां आपल्या संरक्षणा- 
करितां फक्त शिबंदीच्या कवाईत शिकाबिलेल्या टोळ्या मात्र उरल्या, 
__. त्यांनीं आपण सुरक्षित राहूं असें चालेसाला 
ह ह वाटेना, म्हणून त्यानें गवगवा न करतां घोडे- 
येते, १६६०. स्वार व पायदळ मिळून ५००० शिपाई चा- 
करीस” ठेवले. त्यांतच “कोल्ड्स्ट्रीम 
गाडूस” (कोल्ड्स्ट्रीम एथील गाडदी लोक ) ह्या नांवाची विख्यात 
गाडदी लोकांची पलटण होती. ही पठटण जनरल मंक ह्याने 
कित्येक वरषोपूर्वी टूबुहेड नांवाच्या नदीच्या कांठच्या कोल्डर्ट्रीम 
नांबच्या गांवीं प्रथम भरलेली होती. त्या साऱ्या फोजेचा पगार 
चालेस आपल्या पदरचा देई, आणि ह्या प्रकारे, त्यानें खड्य 





४४९ धि रेस्टोरेशन. [दुसरा चालेस 


किंवा काईम फोजेची प्रथम सुरवात केली. इतकेंच मात्र 
कीं कायद्याने ती फौज ठेवणें मंजूर झालेलें नव्हतें. 
नंतर कांहीं काळपर्यंत सर्वच आनंदीआनंद होता. राजा मा- 
घारा आला म्हणून लोक इतके खुद झाले होते कीं, नव्या पा- 
लेमेटांत बसण्याकरितां मुख्यत्वेंकरून का- 
व गच पार्टमेंट, व्हलीयर्स॑ ( राजपक्षीय शिलेदार ) लो- 
7१६७८. कच त्यांनी आपले प्रतिनिधि निवडले. 
राजाच्या दरबारांत थाटमाटाचा एकच भपका उडाला. काम- 
नवेल्थच्या ( लोकसत्ताक राज्याच्या ) गंभीर, आणि विचारी, अ- 
मलाचें लोकांना स्मरण देखीळ राहिलें नाहीं, नाटकग्र्हे उघडलीं, 
आणि सर्व प्रकारची चयनबाजी किंवा धुमश्रक्री मातली. व्हॉ- 
क्सहॉल नांवाचें क्रीडाभवन ह्याच काळीं प्रथम उघडले. ते- 
थील दारूबाज लोकांच्या धमाळ्या, ह्यांचे, धर्मोपदेश आणि प्रा- 
्थना उपासना ह्यांसाठी पूर्वी मंडळ्या जमत त्या मोडून त्यांच्या 
जागीं, माहात्म्य वाढलें. ह्या ऐषआरामाच्या शोकापार्यी पुष्कळ 
दुर्ग्येसेने आलीं. जगार, मद्यपान, दृंदरयुद्ध, 
आणि ब्रिसनीपणा किंवा बाहेरख्याल, हीं 
दरबारांत सर्वत्र दृष्टीस पडूं लागलीं. सर्व प्रकारच्या वेडेचारांना मुभा 
होती, आणि पुढल्या पन्नास वर्षोत, काळोख पडल्यावर, रक्षणाचे 
साधन बरोबर असल्यावांचून बाहैर जाणें बिनधोक नव्हते, 
कारण, रस्त्यांत त्या काळीं गडद अंधार असे, त्यांत, बडे लोक दे- 
खील मनास येतील तसले वेडेवेडेचार करून आपणांस रमबीत 
असत. चालेसाच्या कारकीदीच्या अखेरीच्या जवळजवळपर्येत 
रस्त्यांतून दिवे लावलेले नसत. 
खेड्यापाड्यांत सर्व गोष्टी ह्याहून चांगल्या असत. राजपक्षीय 


धुमश्वक्रीचें दरबार, 


१६६२] धि' रेस्टोरेशन. डड 


लोकांपैकी पुष्कळ हळू हळू आपआपल्या प्राचीन घरांतून थिरावून 
राहूं लागठे, आणि, ज्या लोकांमध्यें पूर्वी काव्हलीवर्स (शिलेदार) 
आणि रोंडहेडूस ( गरगरीत डोक्यांचे ) ह्या ठेंगमताच्या नांवांच्या 
दोन फळ्या झालेल्या होत्या, तेच लोक एकमेकांशीं खेहभावाने 
हात हालवूं लागळे (सलाम करूं लागले), आणि पूर्वीचे आपले कलह 
विसरले, खेड्यांतील नाच आणि सणांसंबंधी मेजवान्या, ह्या करण्या- 
ला पुनः मोकळीक मिळाल्यामुळे, खेड्यापाड्यांत राहणाऱ्या लोकांना 
आनंद झाला, आणि फांटा मिळालेले शिपाई आपआपल्या शेतां- 
वर आणि उद्योगधंद्यांवर परत आले. तेव्हां 
त्यांनीं त्या प्यूरिटन फोजेमधील उत्साह- 
युक्त, आणि गंभीरपणाची हिम्मत, आपल्याबरोबर आणली. आतां 
मुख्य मुख्य शहरांपासून प्रवासी लोकांना घेऊन जाण्यासाठी अनेक 
गाड्या निघत, आणि टप्पालची गाडी अंतराला अनुसरून एक दिवस 
आड करून, अथवा आठवड्यांतून एकदा निघे (म्हणजे शोपन्नास कोस 
लांबीवर एक दिवसाआड, आणि त्याहून दूरच्या पल्लयावर आठ- 
वड्यांतून एकदा ), तथापि, लंडन, आणि दूरदूरची खेडींपार्डी, 
ह्यांच्या दरम्यान दळणवळण खरोखर फार थोडे असे. म्हणून ह्या 
कारकीर्दीतील राज्यसंबंधी बखेड्यांनीं इंग्लंडची एकसारखी निश्चित 
आबादी होत जाण्याला हरकत झाली नाहीं. सर्वोत कमी आबादं 
असा म्हटला म्हणजे उत्तरेकडील मुलूख होता. तो मुलूख मॉस्स 
ठपसे ( दलदलीच्या प्रांतांत ठटाळूट करणारे पुंड स्वार ) अद्यापि 
ळुटून सप्पा करीत असत. त्या मुलखांत, बरोबर मजबूत पाहरा घेत 
ल्यावांचून, फिरत्या न्यायाधीशांच्यारने प्रवास करवत नसे, आणि 
त्या लटारू्वा माग काढण्यासाठी, बुडहोन्डस म्हणून एक रक्ताने 


ननस्थिति. 


डड घि रेस्टोरेशन, [दुसरा चाठेस 


किंबा वासाने माग काढणाऱ्या शिकारी कुत्र्यांची जात आहे, त्या 
जातीचे कुत्रे लोक बाळगीत. वस्तुतः आतांच्या ह्या दिवसांत, त्या 
काळीं जीवित आणि धन किती अतिशय असुरक्षित होतें ह्याचे हुबहू 
स्वरूप आमच्या मनापुढें उभे राहणें कठीण आहे 
मुख्यत्वेकरून स्काटंड आणि इंग्लंड ह्यांच्या दरम्यानच्या 
सरहद्दीवरील मुडुखांत दंगा असे, कारण चालेसाच्या पालेमेंटानं 
क्रॉम्वेद्ञाचा “आक्ट आफ यूनियन” (त्या दोन्ही राज्यांचा 
संयोग करण्याविषयींचा कायदा, ४२८ वें पृष्ठ पहा) मान्य केळेला 
नव्हता. स्काटुंडाच्या संबंधानें प्राचीन राज्यव्यवस्था पुनः पूर्ववत्‌ 
स्थापित झाळेळी होती. स्काटूंडांत पुनः 
स्काइड आण आ- दूर्वीसारखें वेगळें पार्लमेंट भरू लागले, 
यर्लेड ह्यांची दःवे प , बिडी कत 
तेथील लोकांवर प्त नांवाचे धर्माधि- 
कारी जुटुमानें लादळे, आणि जे लोक “'काव्हेनान्ट/” ( करार- 
नामा ) धरून राहिले, त्यांची फार निर्दयपणानें छळणूक मांडली. 
आयलेडांतील लोकांना दुसऱ्या एका कारणानें क्ेश भोगावे ला- 
गळे, ज्यांनीं तेथील युद्धांत राजाची नौकरी केलेली होती, ते, 
कोम्विलाच्या अनुयायांनी बहुतेक जमीन बळकावली, असा गिल्ला 
सांगू लागले; आणि रोवटीं जरी, “सेटलमेंटच्या आक्टाने” 
( बंदोबस्ताच्या कायद्याने ) क्रॉम्वेळ्लाच्या पक्षाच्या लोकांनीं आपण 
मिळविलेल्या जमिनींच्या तृतीयांशाइतकी जमीन सोडून दिली, तरी 
त्या ठृतीयांश्यापैकी जामिनी सरकाराने खुशीस आलें त्या लोकांना 
दिल्या त्यामुळे, आयलेडांतील मूळच्या राहणाऱ्या लोकांना थो- 
ड्याच जमिनी मिळाल्या. 
इंग्लंडांत काव्हलीयर पालेमेंटानें ( शिलेदार पाळेमैटानें ) 
लॉडच्या काळांत जसा धमे होता, तसा एकदम पुनः. पूर्ववत्‌ 


१६६९] धर्मसंबंधी छळ. डड 


चाळू केला. बिशप्स लोक पुनः पूर्ववत्‌ लाडीच्या सभेत बस 
लागले. देवळांतील उपासना, कांहीं फेरफार करून, पुनः पूर्व- 
वत्‌ चालू केली, आणि त्या वेळेपासून, ह्या सांप्रतच्या काळापर्यंत 
ती तशीच राहिली आहे. एंथवर हें सारें रास्त होतें. परंतु 
चालेसाने प्रजाजनमात्राला धर्मसंबंधांत अंतःकरणस्वातेज्य मिळेल 
तता म्हणून वचन दिलेलें होते, तरी “कॉार्पो- 

म क. आक्ट, रेहान आक्ट'? ( एक होऊन काम कर- 
* णाऱ्या सनदी मंडळ्यांविषयीं कायदा ) 
नांवाचा एक कायदा पसार करण्यापासून त्याच्याने पा्लमेंटाला 
मना करवले नाहीं. त्या कायद्यानें सर्व कापोरेशनांच्या कामदारांना, 
“कोाव्हेनान्टचा” त्याग करून स्थापित इंग्लिश्क धर्माला अनु- 
सरून प्रभुभोजन नांवाचा संस्कार करून घेणे भाग केलं. शिवाय 
१६६२ त मेच्या १९ व्या तारिखेस एक “युनिफॉमिटीचा 
आक्ट/” ( धमसंबंधी एकरूपतेचा किंवा सारूप्याचा कायदा ) 
ह्या नांवाचा कायदा पसार केला. त्या कायद्यानें, कोणाही माण- 
साची धर्मोधिकारदीक्षा बिशपाकडून झालेली नसेळ, आणि तो 
माणूस प्रेअरबुक ( प्रार्थनापुस्तक ) स्वीकारणार नाहीं, तर त्या सा- 
णसाला धर्माधिकारसंबेधी दृत्तीचा उपभोग मना केला. तेव्हांत्या 
कायद्याला अनुसरणारे धर्माधिकारी मात्र आपआपल्या दूत्तीवर काईम 
राहिले, आणि इतर सर्वोना सेन्ट बर्थालोम्यूच्या जयंतीच्या दिवक्ीं 
म्हणजे १६६२ त आगस्टच्या ४ थ्या तारिखेस, त्यांच्या वृत्तींवरून 
काढून टाकलें; आणि दोन हजारांहूनही ज्यास्तीच समथ झाइण्या 
लोकांनीं आपआपल्या खासगी देवळांतून धर्मसमाज स्थापन केले, 
आणि त्यांनीं आपणांला, सरकारानें स्थापलेल्या धर्मापासून पू्थक 
झाल्यामुळे, किंवा तो धर्म अमान्य असल्यासुळें, ““डिसेंटसे/? 


४४६ घर्मसंबंधी छळ. [दुसरा चालस 


९ सरकारानें स्थापलेल्या धर्मास अमान्य ) असं नांब पहिल्या- 
नेंच घेतले. 
हें खासगी देवळांतून समाज जमविणें देखील मना केलें, १६६४ 
त “कान्व्हंटिकल आक्ट”' ( सरकाराने स्थापलेल्या धर्माला अ- 
मान्य अश्या लोकांनीं उपासनेसाठीं जमविलेल्या मंडळ्या किंबा 
समाज ह्यांविष्यी कायदा ) नांवाचा कायदा पसार केला. त्या का- 
यद्याने कान्व्हेंटिकल्स ( उपासनेकरतां स- 
डिसेन्टसे ठोकांविे- माज ) किंवा खासगी देवळें ह्यांत उपासना 
रुद्ध कायदे, १६६२९ ह. क 
१६६४, ६६६५. करण्याची लोकांना मनाई केली; आणि 
१६६५ त “फाइव्ह माइल आक्ट” 
नांवाचा कायदा केला, त्याने स्थापित धर्मास अमान्य असणाऱ्या 
धर्माधिकाऱ्यांस शाळांत शिकविण्याची, [किंवा कोणत्याही शहरापा- 
सून पांच मेलांच्या आंत येण्याची मनाई केळी. ज्या धर्माधिकारी 
लोकांना वृत्तीबरून कादून टाकलें व शहरांबाहेर पिटाळून दिले, 
त्यांमध्ये रिचडे बाक्स्टर नांवाचा एक प्रख्यात परमार्थज्ञानांत 
प्रवीण पुरुष होता. त्यानें “सेन्दूस एव्हलोस्टिंग रेस्ट” ( सा- 
धूर्चे अनंतकाळ टिकणारे विश्रांतिसुख ) ह्या नांवाचा अंथ लिहिला; 
आणि तो आपल्या एका ग्रंथांत सांगतो कीं, रृत्तीवरून काढल्या- 
मुळें शकडो धमौपदेशकांना व त्यांच्या कुटंबांना राहण्यास घर, 
किंवा खाण्यास अन्न नाहींसे झाले, आणि शतावाधे धर्मोपदेशक 
केदेत पडले. वर सांगितल्या प्रकारच्या धर्मसमाजांत धमोंपदेश 
केल्यामुळेंच, एक जान बन्यन नांवाचा जुनीं भांडीं नीट 
टन. केरणारा तांबट बेडूफडे एथील तुरुंगांत 
नन्यन आणि मिल्टन. ब्रारा वर्षेपयेत पडलेला होता. तेथें फि- 
तींकरितां धातूच्या बोंथ्या, अण्या किंवा गुलमेखा करून तो आ- 


१६६२] घि रेस्टोरेशन. ४४७ 


पल्या बायकोचा आणि कुटुंबाचा निर्वाह चालवीत असे, आणि 
फुरसतीच्या वेळांत त्यानें आपला पिल्म्रिम्स प्रॉग्नेस ( यात्रेकरूचा 
वृत्तांत ) नांवाचा ग्रंथ लिहिला. हा ग्रंथ, आणि आंधळा, आणि 
गरीबींत असलेला, मिल्टन नांवाचा कवि ह्याने ह्याच काळाच्या 
सुमारास रचलेले पाराडाइझ लॉस्ट ( स्वर्गच्युति ) आणि पारा- 
डाइझ रिगेन्ड ( पुनः स्वर्गप्रास्ति ) ह्या नांवांचे काव्यग्रंथ, ह्या 
तीन ग्रंथांत त्या काळच्या त्या कडक प्यूरिटन ( सोंवळ्या ) धर्माचें 
हुबहू चित्र वठविलेले आहे. 

ह्या, आणि ह्याच्या पुढल्या, कारकीरदांत हजारों नान्‌कॉन्फॉ- 
मिस्ट्स, म्हणजे देशांतल्या स्थापित धमोला न अनुसरणारे असे 
लोक, स्वदेश त्याग करून अमेरिकेंत निरंतर राहवयास गेले; 

पेन्सिल्ब्हानिया ना- आणि चालेसानें तळ लोकांना 
वाचें अभेरिकंत एक सं- त्यांचीं जनीं कर्जे देणे होती त्यांच्या फेडींत, 
स्थान स्थापित होते, किंवा ज्यास्ती द्रव्य मिळविण्यासाठीं, म्हणून 
पणी, अमेरिकेत मोठमोठ्या जमिनी इनाम दिल्या, 
ह्या प्रकारानेच, पेन्न नांवाचा एक विख्यात क्वेकरपंथी पुरुष होता 
त्याला, त्यांचे सरकाराकडे भारी कर्ज येणे होतें त्याच्या फेडीसाठीं 
मोबदला म्हणून, अमेरिकेत बराच मोठा मुळूरू मिळाला, आणि 
१६८२ त आपल्या देशाचा त्याग करून जाणाऱ्या क्रेकरपंथी 
छोकांचा समुदाय त्याने न्यू वलेडांत ( नव्या पृथ्बींत ), म्हणजे 
अमेरिकेत, आपल्याबरोबर नेला. पेन्सिल्व्हानिया नांवाच्या 
संस्थानाची त्याने स्थापना केली; आणि अमेरिकेंतील रेड इन्डि- 
यन्स ( ताम्रवर्ण इन्डियन ) नांवाच्या मूळच्या लोकांना, ज्या 
संस्थानांतील बसाहत करणारे इंग्लिश लोक आपल्या बराबरचे 
अक्षे वागवू लागले, ते पहिलें संस्थान पेन्सिल्व्हानिया हे झेय,' 


डडंट घि रेस्टोरेशन.. [दुसरा चाठेस 


परंत चाठेस सवथा द्रव्य घेऊनच काम करणारा होता असें 
नाहीं, त्याने दुसरी एक सनद दिली, ती त्याला फार सन्मानदा- 
यक होती. इंग्लंडांत यादवी, म्हणजे आपआपसांतील युद्ध, चा- 
लले असतां, १६४५ सां इतक्या मागल्या काळीं, कांहीं पुरुषांच्या 
एका लहानश्या समुदायाने, पोकळ मते किवा तके ह्यांविषयीं क- 
लह्ांना कंटाळून, सृष्टीतील घटितप्रत्यक्षांचा अभ्यास करण्याचा 
निश्चय केला, त्या समुदायांतील पुरुषांनी अनुभवमूलकशास्त्रसं- 
बंधी विषयांची वाटाघाट करण्यासाठीं पहिल्यानें ल॑ंडनांत, आणि 
नंतर आक्सफडे एर्थे, सभा जमविल्या, आणि त्या सभांत, एर 
पंप, म्हणजे वाताकर्षेकयंत्र, ज्यानें सुधरलें तो बॉइल, माइक्रॉस्कोप, 
म्हणजे सूक्ष्मदर्शक यंत्र, ह्याचा उपयोग ज्यानें बद्दिवाटींत आणला 
तो ह्वूक, आणि ज्योतिषश्यास्रशा हाली, आणि इतर लोक, ह्यांनी 
आपापले प्रयोग करून दाखवून, त्यांची उपर्पात्त, आणि आपण 
लाविळेळे शोध, समजून सांगितले, राजसत्ताक राज्याची पुनः स्था- 
पना झाल्यावर दुसरा चालेस ( ह्याला 

क र नमु अनुभवमूलकशास्त्राविषर्यी फार अभिरुचि 
र असे, आणि ह्यानेंच पुढें कांही वर्षानी प्री- 
निच एथील आव्झव्हेटरी म्हणजे वेधशाला स्थापली ) ह्वा, त्या स- 
भांपैकी कांही सभांना गेळा, आणि त्यांतील सभासदांना त्यानें एक 
सनद दिली, त्या सनदेने त्या सभासदांची मिळून “घि रॉयल 
सोसायेटी आफ लंडन?” ( लंडन एथील राजकीय किंवा राजा- 
धिकूत मंडळी ) ह्या नांवाची मंडळी स्थापित झाली. ह्याच मं- 
डळीपुढे १६८२ त, सर ऐझाक न्यूटन ह्याने, आपण गुरुत्वाक- 
षैणाचा शोध लावलेला होता, तो समजून सांगितला, आणि साऱ्या 


१६६२] धि रेस्टोरेशन. ४ 


पृथ्वींत ज्या अति नामांकित शास्त्रीय मंडळ्या आहेत, त्यांतली 
आतां ती एक मंडळी आहे. 

१६६२ त चालेसाने ज्या ज्या गोष्टी केल्या, त्या सर्व, अनुभब- 
मूलकशास्त्राला दिलेल्या आश्रयाप्रमाणे, शाहणपणाच्या असत्या तर 
फार चांगलें झाळें असतें. दुर्दैवाने त्यानें त्या वर्षी तीन गोष्टी केल्या 

का त्या न केल्या असत्या तर फार बरं झालें 
य क. सम, माहे असते. मे महिन्यांत त्याने पोर्टुंगलची 
" काथरिन हिच्याशीं विवाह केला. ती 
मंबडहरे बेट आणि टांजीरचा किल्ला, ही आंदण म्हणन बराबर 
घेऊन आली. परंतु ती रोमन क्याथलिक होती, आणि ते 
लम लोकांना फार अप्रिय झालें. ह्याचे मुख्यत्वेकरून कारण, तिला 
मुळे झाली नाहींत, त्यामुळें चालेसाचा भाऊ, यॉकेचा ड्यूक, 
हा काथलिक असून गादीचा वारस होऊन बसला. जन म- 
___ हिन्यांत चालेसाने त्या पराक्रमी सर हारी 
व्हेन क देहांत- व्हेनला टौअर हिल नांवाच्या टेंकडीवर 
शासन होतें, तारिख १४ 
जन १६६२. देहांतशासन करविले. तो व्हेन साऱ्या 
डु प्रजासत्ताकराज्येच्छु प्रमुख पुरुषांपेकीं अति 
नेमस्त, आणि निलांभ, होता. त्याला देहांतशासन करविले तेही, 
त्याच्या विरुद्ध कांहीं गुन्हा, दोष, किवा अपराध, आणतां आला 
म्हणून नव्हे, परंतु, जसें चालेसानें एका वेळीं कारेंडनाला लि- 
हिलें होतें त्याप्रमाणे, चालेसाच्या मते, “तो 
डन्किके शहराची बांचतां कामा नये इतका पराकाष्डठेचा तो 
विक्री होते, माहे नोव्हे-. __. गोव्हेंबर 
बर १६६२. भयंकर माणूस होता,” म्हणून, ने 
महिन्यांत, स्पेन देशापासून क्रोम्बेलाने 
जिंकून घेतळेळें डन्किके शहर, फ्रान्स देशाला विकले, आगि त्या 
२१% 


४५० डच्च लोकांशीं गुद्ध. [दुसरा चालंस 


गोष्टीने सारे इंग्लिश लोक छारेंडनावर फार संतप्त झाले. ह्याचें 
मुख्य कारण, तें हहर विकून आलेला पैसा राजानें आपल्या ख्याली- 
खुद्यालीकडे खर्च केला असा त्या लोकांना संशय आला. 
ह्यानंतर पुढें लवकरच हालंड देशाशी युद्ध पुनः सुरू झाले. 
डब्च आणि इंग्लिछा हे समुद्रावरील आधिपत्याविषयीं नेहमीं 
भांडतच होते, त्यांत अमेरिकेंतील न्यू आम्स्टर्डम हें नुकतेच 
इंग्लिश्यांनी धेऊन लाला यॉकेच्या ड्यूकावरून “न्यू यॉक” 
असें नांव ठेवलें होते. डच्च लोकांमधला जीन डि वुदृष्ट नां- 
वाचा प्रमुख मुतसददी, मुंबई इंग्लंडच्या हातीं गेली म्हणून मनांत 
फार दुखवलेलाही होता, आणि चालेस तर, हद्पार होऊन 
हालंडांत राहिला असतां, त्याच्याशीं तो देश दुष्मनीने वतू लागल्या 
दिवसापासून तो एकसारखा त्या देशाचा द्वेष करीत होता. दोवटीं 
आफ्रिकेच्या किनाऱ्यावर, इंग्लिह्यांच्या 
उच्च ठोकांशी युद, आणि डक्ञांच्या जहाजांच्या दरम्यान कांहीं 
माहे माचे १६६५. , मदे र र 
तंटा झाला त्यामुळें तर सर्व गोष्टी अगदी 
आणीबाणीवर आल्या, आणि १६६५ त माचेच्या १४ व्या तारि- 
खेस इंग्लंड आणि हालंड ह्यांच्या दरम्यान युद्ध सुरू झालें म्हणून 
प्रसिद्ध केलें, आणि पुढल्या वर्षा चौदावा लूइ ( फ़ान्स देशाचा 
राजा ) ह्याने डक्षांचा पक्ष धरला. लढाया सर्व समुट्रावर झाल्या 
आणि यॉकेचा ड्यूक हा अरमाराचा आड्मिरल (अधिपति ) 
होता, त्याने १६६५ त जूनच्या ३ र्‍या तारिखेस, सफक नांबाच्या 
कोंटींतील लोएस्टआफट नांवाच्या बंदराबाहेर जय मिळविला, परंतु 
दुदैवाने त्याने त्या सरक्षीचा, शत्रूंचा पाठलाग करून, उपयोग करून 
घेतला नाही. राजाला तें युद्ध चालविण्यासाठी, पालेमेंटाकडे 
मोठी रकम मागणें भाग आलें, तेव्हां पालेमेंटाने फक्त. लया यु- 


१६६५] घि रेस्टोरेशन. ५१ 


द्धाकरितां १२५०००० पोंड दिले, कारण दरबार ती रकम 
कदाचित उधळून टाकील अशी पालेमेंटाला भीति होती. 
इतक्यांत ल॑डनावर एक अतिभयंकर कोरडा उडाला. त्या का- 
ळांतल्या हेंदऱ्या ओंगळ शाहरांतून सांतीचे 
छेंडन एथीळ सां- रोग विरळा येणारे नव्हते, आणि लंडन 
नीचा रोग, १६६५. डळ च कर आहे > 
शहरांतील रस्ते फार अरुंद असल्यामुळे 
दोन्ही बाजूंच्या घरांचे वरील मजले समोरासमोरच्या मजल्यांना अ- 
गदी मिडलेले असत, आणि घरांतील जमिनी चिकणमातीच्या के- 
ळेल्या असून, त्यांवर कुज लागलेले काड, अन्न, आणि केरकचरा, 
ह्यांचे आच्छादन झालेलें असे. उन्हाळा कडक असला म्हणजे तो 
हमी धामीचे रोग अधिक कमी आणीच. १६६५ चा उन्हाळा, 
पूर्वीच्या साऱ्या अनुभवापलीकडे प्रखर किवा कडक होता. त्या- 
वर्षी, सर्व यूरोपखंडभर सांतीच्या रोगाने कहर मांडला होता. 
तोच रोग मे महिन्यांत लंडनांत उद्धवला, आणि साऱ्या उन्हा- 
ळ्याभर दतका वाढत गेला कीं, सेप्टेंबरांत त्याने एका दिवसांत 
१५०० माणसं मेली, आणि तीन आठवड्यांत एकंदर २४००० 
मेली. दारोदार आंत मारी आहे, हें दाखविण्यासाठी ख्वण म्हणून 
तांबड्या रंगाचा क्रस काढलेला दृष्टीस पडे, आणि फडक्याने गरग- 
टळेल्या घांटीसहवतेमान प्रेते वाहणारा गाडा, रस्त्यांतून रात्रीचा 
जाई, आणि “आपल्याएथील मेलेल्यांचीं प्रेते बाहेर आणाहो, आणा? 
ही आरोळी, रहदारी बंद होऊन अगदीं सुन्या किंवा सामसूम 
झालेल्या रस्त्यातून ऐके येई. राजा, दरबारी लोक, पालेमेंटचे 
सभासद, आणि डॉक्टर व धर्माधिकारी देखील, त्या मारीनें व्या- 
पलेल्या शहरांतून पळून गेळे. मरणोन्मुख झालेल्या माणसांचे डोळे 
मरणसमर्यींचा उपदेश करून झांकण्याला, आणि जिवंत राहिलेल्या 


४५०९ घि रेस्टोरेशन. [दुसरा चालस 


माणसांचे सांत्वन करण्याला, फक्त परदु:ःखपरायण आणि आस्थिवाईक 
पुरुष, आणि मुख्यत्वेकरून छळणूक पावत असलेले प्यूरिटनपंथी 
धर्मोपदेशक, काय ते शहरांत राहिले. पराक्रमी जनरल मंक ह्याला 
आस्तविमारल्चा ड्यूक ही पदवी मिळालेली होती), ल॑ंडनचा 
लाडे मेयर ( कोतवाल ) लॉरेन्स, आणि कांही दुसरे लोकही, बं- 
दोबस्त राखन, त्या विपत्तिग्रस्त लोकांच्या दहशतीला, लटाळूट 
आणि झोटिंगपादशाही होऊन भर पडेल, ती बंद करण्यासाठीं, 
त्या संकटाला तोंड देऊन शहरांत राहिले. 
हिवाळा आला तेव्हां एक लक्षाहूनही ज्यास्ती माणसे म्त्युमुखी 
पडल्यावर ती मारी नाहींशी झाली. परंतु व्यापारधंदा चाळू हो- 
ऊन आबादानी लागलीच पुन: झाली नाही. तद्यांत, ड्चांशी तें 
_ कंटाळवाणे युद्ध चाळू होतें. डन्किक 
/ समधीट साई, आणि नार्थुफोरलांड ह्या दोहो ठिकाणां- 
च्या दरम्यान, डाउन्समध्ये (समुद्रकांटीं 
जमलेल्या वाळूच्या टेंकाडांमध्ये), एका पक्षाकडे, आल्बिमारलूचा 
ड्यूक व प्रिन्स ( राजपुत्र ) रूपटे हे दोघे मुख्य सरदार, आणि 
दुसऱ्या पक्षाकडे, डक्ष लोकांच्या अरमाराचा अधिपति डि रॉयटेर 
असून, मोठी प्रख्यात लढाई झाली, ती, कोणत्याही पक्षाचा जय 
न होतां चार दिवस चालली होती. 
ह्या साऱ्या विपत्तीला जणू भर घालण्यासाठींच, १६६६ त से- 
प्टेंबरच्या २ र्‍या तारिखेस, लंडन ब्रिज्ज (लंडनांतील पूल) नजीक 
पूडिंग लेनमध्यें ( पूडिंग नांवाच्या आळींत ) एका रोटीबाल्याची 
भट्टी फाजील तापल्यामुळें भयंकर आग उत्पन्न झाली. त्या समयी 
पूर्वेकडील वारा सोसाद्यार्ने वाहत होता त्यामुळे, दाट वस्तीच्या 
रस्त्यांवरील लांकडी घरांनी चकमकीच्या कपासारखी आग तेव्हांच 


१६६६] घि रेस्टोरेश्न. ४५३ 


घेतली, आणि तीं सतत तीन दिवस जळत राहिलीं. सुख्यत्वे 
राजा आणि योकेचा ड्यूक ह्यांच्या हिंमतीने शेवटीं त्या आ- 
गीच्या ज्वाळा पसराबयाच्या थांबल्या. त्यांर्नी, 

र पवक ० टेम्पल बार, पाइ क कॉनेर, स्मिथफील्ड, 
आणि इतर पेठा किंवा महले, ह्यांतील दहा- 

पांच, दहापांच मिळून एक समुदाय, असे घरांचे कित्येक समुदाय 
सुरुंग लावून उडवून आळ्यांतून खिंडारेंपाडविलीं; ती खिंडारे ओलां- 
डून आगीला पलीकडे जातां येईना, एकंदर नुकसान फार भयंकर, 
झालें. ११२०० नांदती घरें, आणि ८९ देवळें, राखरांगोळी होऊन 
जमीनदोस्त झालीं, त्याचप्रमाणे सिटि कंपनिझ (शह्रांतल्या व्या- 
पारी मंडळ्या) ह्यांचे दिवाणखाने किवा हवेल्या, एक्सचेन्ज (उ- 
दमी व्यापारी दलाल वगेरे लोकांचा हुंड्यापांड्या वटावण्याचा फड, 
कट्टा, अड्डा, किंवा चौक) ह्या नांवाची इमारत, कस्टम-हौस (जकात 
वसूल करण्याची सरकारी कोठी किंवा मांडवी), आणि सेन्ट पालचें 
कथीडूल ( बरिशपाची गादी असलेलें देऊळ), ह्या इमारतीही 
जळून खाक झाल्या. परंतु परिणामी ती आग ईश्वराचा एक 
अनुग्रहच अशी झाली, कारण तिच्यायोगे तीं भिकार लांकडी धेर 
नाहींशी झालीं, आणि घाणेऱ्या विहिरी आणि नळ नाले मोऱ्या 
वगैरे जळालेल्या घरांच्या मल्म्याने भरून गेल्या. आतां नर्वी 
| विटांचीं घरे बांधलीं, आणि पुढें शहरांत 

पर लागणारे बहुतेक | पाणी हर्टफडेशायरां- 
रोठा, १६२०. तील चाड्वेळ नांवाच्या शऱ्यांपासून “न्यू 
रिव्हर” ( नवी नदी ) नांवाच्या कालव्यां- 


तून आणलें. तो कालवा १६१९ त सर ह्यू मिडल्टन हाने 
पुरा बांधून तयार केलेला होता. 


४५४ कबाल नांवाचें प्रधानमंडल. [दुसरा चास 


ह्यां सव अरिष्टांमध्ये, अरमाराला पुनः शिलेपोस करण्यासाठीं, 
कामन्सांकडे नवीन द्रव्याचा पुरोठा क्लारेंडनाला मागणें भाग 
आलें. परंतु त्यांना खरोखर संदाय येऊं लागला कीं, आपण द्रव्य देतो 
तें सारे कारणीं न लागतां दरबारांतील चयनींकडे उधळलें जातें. 
म्हणून त्यांनी, राजाचा हिदोब तपासण्यासाठी एक कमिटी नेमली 
पाहिजे, असा आग्रह धरला; आणि तपासणीच होऊं लागली तर 
आपल्या हिशेबांचा निभाव लागणार नाहीं, हें चालेस समजून 
होता, म्हणून त्यानें पेसा मागण्याचें नांवच सोडून देऊन तह कर- 
ण्याचा निश्चय केला. त्याने लूइ ( फ्रान्स 
देशाचा राजा ) ह्याच्याकडून १६६७ च्या 
मे महिन्यांत ब्रेडा एथे तहाचे बोलणें करण्यासाठी मंत्रिमंडल ज- 
मबावें अश्ी तजवीज करविली. परंतु तेथे कसलाही ठराव हो- 
ण्याच्या पूर्वीच, डि रॉयटेर नांवाचा डल्चांच्या अरमाराचा अधि- 
क. __ पति ह्यानें एकाएकीं साठ जहाजांनिशीं मे- 
त. न्ह्न क छूवे नांवाच्या नदीतून वर येऊन, चाथम 
जत बंदरांतील तीन मेन आप््‌ वार, म्हणजे 
लढाऊ गलबते, जाळली, आणि टेम्सनदीची 

नाकेबंदी करून, वाट अडविली. तेव्हां, लागेल तितका सारा पैसा 
देत आलें असतां, इंग्लिश अरमाराच्याने आपल्या नदीचें देखील 
संरक्षण करवले नाहीं, हें पाहून इंग्लंडांतले लोक तेषानें वेडे 
झाले. त्यांनीं आपला सारा राग क्ारेंडनावर काढला, तो रा- 
जाला ब सर्व देशाला फारां दिवसांपासून 

हह्यार आप्रिय झालेला होता. म्हणून डश्च लोकांशी 
तह॒ होतांच, त्याबर पालेमेंटांत दोषारोप 

केला. तेव्हां तो फ्रान्स देशीं पळून गेला. तेथे, हिस्टरि आफ 


ब्रेडाचा तह, १६६७. 


कुरेंडन 
होतो, १६६७. 


१६६७] काल नांवाचें प्रधानमंडल. इप१ण 


धि भ्रेट रिबेलियन ( मोठ्या बंडाचा इतिहास ) ह्या नांवाचा आ- 
पला ग्रंथ लिहून, तो विदेदवासांतच मरण पाबला, ह्याची मुलगी 
आन हाइड, हिचे १६६१ त यॉकेचा ड्यूक ह्याच्याशी लग्न 
झालेलें होते, आणि ती आमच्या मेरी, आणि आन, ह्या दोहे 
राण्यांची माता होती. 
व्हा झारेंडन पदच्युत झाला, तेव्हां पालमेटांत कावह- 
लियरांचा ( शिलेदारांचा ) खंबीर पक्ष होता तो मोडला. पुढे 
चालेस पूर्वीहून अधिकच आपल्या इच्छेप्रमाणे वार्ग लागला, 
आणि आपल्या बाकी राहिलेच्या कारकीदीत, पालेमेंटाला पाणी 
पाजण्याचा त्याने होईल तेवढा इलाज केला. मागच्या कांहीं का- 
 __ ठळापासून प्रिव्हि कोन्सिलाच्या सभासदां- 
क हस व. र पैकीं जे सभासद राजाचे अगदीं अंतरंग 
१६७३. बुद्धिवाद सांगणारे होते, त्यांची एका 
तऱ्हेची विशेष किवा असाधारण कमिटी 
बनलेली होती. तिला “कबाल”” ९ गुसहेतूसाठीं जमलेळें कूट ) 
असें म्हणत. कबाल हा शब्द, छुव ( मंडळी ) ह्याअ्थी फ्रेंच, 
भाषेंतील कबाले शब्दावरून निघालेला आहे. हीच कमिटी 
आमचें हालींचे “काबिनेट'?, म्हणजे निवडक मंत्रिमंडल, ह्याचा 
आरंभ होय. असा एक विचित्र योग घडून आला कीं, ह्या वेळी 
तें काबिनेट किंवा कबाल( मंत्रिमंडल )ह्या मध्यें पांच प्रधान होते, 
त्यांचीं नांवे ह्िफ्फडे, आलिग्टन, ब्किंग्हम, आर्छी, आणि 
लॉडर्डेल अशीं होतीं, त्या पांच नांवांचे प्रथम वर्ण एकत्र जोडले 
म्हणजे तो कबाल शब्द जुळतो. हे पांच प्रधान पुढल्या सहा 
वर्षात राजाचे मुल्य सह्लामसळत सांगणारे होते, आणि सर्व 


कि घि रेस्टोरेशन. [दुसरा चॉठस' 


राष्ट्रातील ढोक त्यांचा इतका हे करूं लागले कीं, तेव्हांपासून 
तो कबाल शब्द निदासूचक झाला आहे. 


वस्तुतः, चालेसानें जीं गुत कारस्थाने चालविली होती, त्यांना 
ते पांच प्रधान बळी पडले, म्हणजे त्या करस्थानांचा सारा दोष 
त्यांवर निष्कारण आला. कांहीं काळापासून चौदावा लूइ 
( फ्रान्सचा राजा), नेदलंडूस हा मुळूख स्पेन देशाचा असतां, 
त्याची शीव दाबीत चालला होता. १६६८ त तो ती शीव 
इतकी मार्गे हटवीत गेला होता कीं, हालंडाला दहशत पडली, 
आणि त्या राज्यांतील प्रमुख मुतसद्दी डि बुइट्रू ह्याने, हेग एथे 


सर वुइलियम टेम्पल नांवाचा इंग्ठंडाकडील वकील होता, 

त्याच्या साहाय्याने, एक ““ट्पिल अल्ला- 

ट्रीपढ अळायन्स, युन्स?” ( तीन राज्यांच्या दरम्यानचा दो- 
बान्युअरी, १६६८. व दि । 

भ स्तीचा एकबळा किंवा कट ) नांवाचा, 
हालंड, स्वीडन, आणि इंग्लंड, ह्या तीन प्राटेस्टंटपंथी रा- 
ज्यांच्या दरम्यान साहाय्यसंकेती दोस्तीचा कट घडवून आणला. 
त्या योगें त्यानें लूहू ह्याला स्पेन देशाशी ए-ला-झापेल्ट एथे तह 
करावयास लावलें. दरम्यानच्या वेळांत, चालेसाशीं गुत सु- 
लूख किंवा खेहभाव जोडून, त्या ट्रिपल अललायन्सचा किंवा त्रि- 
कूटाचा पाया ढासळून टाकीन, अश्ली आपल्या तररफे लूहू आद्या 
करून होता. चालठेस तर, क्‍्याथलिक्सांवर कृपादृष्टि करण्याला, 

किंवा फ्रान्सचा पक्ष घरण्याला, पार्लेमॅ- 

डोव्ह्रचा गुप्र तह, टार्चे मन वळवितां येईना म्हणून संताप- 
१६७०, याव 

ठेला होता. त्यामुळें त्या दोहे राजांच्या 

दरम्यान डोव्हर एर्थे गुप्त तहनामा होऊन त्यावर सह्या. झाल्या. 


१६७२) घि रेस्टोरेशन. ४५. 


त्या तहनाम्यांत, मी क्याथलिक आहें असें प्रसिद्ध करीन, आणि 
जर लूड मोबदला म्हणून मला दरसाल ३००००० पौड देत 
जाईल, आणि इंग्लंडांतील लोक उपद्रव करूं लागळे तर लूहू 
इंग्लंडांत फ्रेंच फौज पाठवील, तर मी डडक्चांच्या विरुद्ध फ्रे- 
चांना कुमक करीन, असें चालसार्ने वचन दिलें होते. वर सांगि- 
तल्या पांचां प्रधानांपैकी किफफ्डे आणि आलिंग्टन द्वे दोघे 
कक्‍्याथलिक्स होते, त्या दोघांना मात्र एक गतत तह झाला आहे 
इतकंच कळलें होतें. त्यांना देखील त्यांतील सगळा मजकूर क- 
ळला नव्हता. पुढील सालीं, म्हणजे १६७१ त, चालेसाला 
अरमाराकरितां म्हणून पालेमेंटाकडून मोठी रकम मिळाली, 
आणि नंतर त्याने ते पालेमेंट एक वर्षे आणि नऊ महिनेपर्यंत 
तकूब केलें. 
ह्याप्रकारे विश्वासघात करून, तो आतां अप्रामाणिकपणा कर- 
ण्यास प्रवृत्त झाला, आणि त्याने ह्िफ्फडीच्या सल्याने एक्सचे- 
कर ( राज्याचा खजीना किवा जामदारखाना ) बंद करविला. 
लंडन शहरांतील पेढीवाळे सावकार व सोनार ह्या लोकांचा 
फारां दिवसांचा रिवाज असा होता कीं, त्यांच्या पेढ्यांवर जो पैसा 
लोक ठेवीत, तो इंग्लिश सरकाराला उसनवार द्यावा, आणि उ- 
सनवार दिलेलें मुद्दल व व्याज हीं दोन्ही सरकाराच्या महसुळांतून 
परत घेत जावी. १६७२ त राजकीय जामदारखान्याकडे अद्या- 
__ प्रकारचें लोकांचे एकंदर सुमारे १३००००० 
५५. निळे, ठक्ष पौंड कजे येणे होते. अर्से अ- 
* सतां, ते कजे परत देणें बंद केर्ले आहे, 
असा राजञाचा हुकूम प्रसिद्ध झाला तेव्हां सार्‍या इंग्ठेडालां 
एकदम घडक बसली. ज्या लोकांचा पैसा पेढीवाल्या सोनारानी 


डॅ५८ प्रधानमंडल आणि प्रतिपक्ष. [दुसरा चार्लस 


सरकाराला उसना दिला होता, त्या सर्व लोकांवर त्या हुकमानें 
अर्थात्‌ मोठी आफत गुदरली, आणि वुइलियम आणि मेरी, 
हीं गादीवर बसत तोंपर्यंत तो पेसा कर्धीच परत दिला नाहीं, 


लोक ह्या अन्यायाने कष्टी होते तोंच, याकेच्या ड्यूकाने, मी 
रोमन क्याथलिक आहें, असें प्रसिद्ध केले, आणि चालेसाने, 
रोमन क्‍्याथलिक्स आणि नान्‌का- 
न्फॉामिस्टस्‌ ( सरकारानें स्थापलेल्या घ- 
माला अमान्य लोक), ह्या लोकांच्या वि- 
रुद्ध असलेल्या सर्व कायद्यांचा अमल कांहीं काळपर्यंत तकूब केला 
आहे असा, “डेझकुरेशान आफ्‌ इन्डल्जेन्स” ( मेहरबानगीच्या 
देणगीचा जाहीरनामा ) नांवाचा एक जाहीरनामा छापून प्रसिद्ध 
केला. ह्या सर्व गोष्टींचा कळस करण्याला, चालेस टूईला उघडपणे 
मिळाला, आणि डक्च लोकांविरुद्ध युद्ध करणार म्हणून त्याने जाहीर 
केलें. तेव्हां हालंड जिंकले जातें असा 
पहिल्याने रंग दिसू लागला. परंतु इत- 
कयांत, एका दंग्यांत डि वुइट्टू ह्याचा लून 
झाला, आणि एलिझाबेथच्या कारकीर्दीत ज्या विख्यात वुइलि- 
यमाने नेदलंड्स देशाचें रक्षण केलेलें होते, त्याचा पणतू , आ- 
रेन्जचा तरुण वुदलियम, ह्याच्या हाती आतां तेथील मुख्य 
अधिकार आला. त्याने त्या आपल्या पराक्रमी पूर्वजाच्या कि- 
त्याला अनुसरून, डक्च लोकांना आपले बांध फोडून समुद्राला 
आंत पसरूं देण्याला प्रदत्त केलें. त्यामुळें चालेस आणि लूइ 
ह्यांच्या एकत्र झालेल्या फौजांना त्या देशांतून माघारे जावें लागलें. 


शेवर्टी च्चालेसाच्या जवळचें द्रव्य संपल्यामुळे, पालेमेंट' पुनः 


डेइरेशन आफू इ- 
न्डल्जेन्स, १६७२. 


हालंडाशीं दुसरें 
युद्ध, १६७२. 


१६७३ प्रधानमंडल आणि प्रतिपक्ष. ४५९ 


भरूं देऊन, कामन्सांच्या कोपाला त्याला तोंड देणे भाग आले. 
त्या कामन्सांनीं त्याच्याकडून तो “डेळ्रेशन आफ इन्ड- 
ल्जेन्स”/ एकदम रद्द करविला; आणि “टेस्ट आकट// ( कसो- 
टीचा कायदा ) ह्या नांवाचा कायदा पसार 
केला. त्या कायद्यानें सर्व दिवाणी किवा 
मुलकी आणि लष्करी कामदारांना रो- 
मच्या घमीतील मतांवर आमचा बिलकूल विश्वास नाहीं, अशी 
प्रतिज्ञा करून इंग्लिझ धर्माप्रमाणे प्रभुभोजन नामक संस्कार 
करून घेणें भाग आले. त्याच कायद्यामुळे याकेच्या ड्यूकाला 
आपल्या आड्मिरलच्या ( अरमाराच्या अधिपतीच्या ) हुद्दय्याचा 
राजीनामा देणें प्रास झाले, आणि किफ्फडे व आलिंग्टन ह्या 
दोघांना आपलीं सरकारी कार्मे सोडून देणे भाग पडलें. आम्ही 
ह्याला शाफ्ट्स्बरीचा अले हा किताब दिलेला होता, त्याला 
हजार वांट्यांनीं त्या डोव्हर एथील गुप्त तहाबद्दल कांही शोध 
लागला असावा त्यामुळे त्याचाही राजाशी तंटा झाला. ह्या कार- 
| णांनी त्या “कबाल मिनिस्ट्रीच्या'? ( क- 
व केवाळ नोकऱ्या "- बाल नांवाच्या प्रधानमंडलाच्या ) कारकी- 
मडलाची समाप्ती  .. | 
होते. दीत ज्या अपायकारक गोष्टी घडल्या, त्यांच्या 
योगे लोकांचें वैर संपादून, ते कबाल नां- 
वाचें प्रधानमंडळ शेवटीं मोडले. त्यानंतर झ्याफ्ट्स्बरी हा, होईल 
तितका प्रयक्ष करून, राजाला आड येऊं लागला. तो पार्लेमेंटांत, 
““कन्ट्रि//पांट ऊर्फ ““आपोझिकन”, 
म्हणजे देश्ीपक्ष ऊफ प्रतिपक्ष, ह्याचा प्र. 
मुख झाला; आणि आमच्या हालींच्या का. 
ळापयंत चालत आलेल्या “'मिनिरत्टि'' ( प्रधानमंडळ ) आणि 


घि टेस्ट आक्ट, 
१६७१३. 


प्रधानमडळ आणि 
प्रतिपक्ष, 


४६७ घि रेस्टोरेशन. [दुसरा चालीस 


$$ आपोशिरान'' ( प्रतिपक्ष ) ह्यांच्या दरम्यानच्या दुफळीचा हा 
आरंभ झाला. 


पालेमेंटाचा निश्चय झालेला पाहून चालेसानें नेहमीप्रमाणे 

आपला दुराग्रह सोडला. त्याने डान्बीचा 

डान्बीचा राज्यकार- अठ, सर टामस आस्बोने, ह्याला आपला 
भार, १६७३१-१६७%. मी % 

मुख्य प्रधान केळे. तो कामन्सांना आव- 

डला, आणि चालेसानें १६७४ त हालंडाशीं तह केला. काम- 

न्सांनीं त्या गोष्टींचा मोबदला म्हणून त्याने मागितलेलें द्रव्य सढ- 

ळपणानें दिलें. त्याने १६७७ त यॉकांच्या ड्यूकाची सर्वोत 

च वडीळ मुलगी मेरी हिचे आरेन्जचा 

क बुहुलियम ह्याच्याक्ती लझ जळविण्याला 

। “देखिल डान्बीला परवानगी दिली. ह्या 

ल्भाने लोकांना फार आनंद झाला, कारण, वुइलियम आणि 

मेरी हों उभयतां प्राटेस्टंट्स होती, आणि अम्साला (यार्कच्या 

ड्थूकाला ) पुत्र नव्हता, त्यामुळें त्याच्या पश्चात्‌ मेरीच गादीची 

वारस होती. 


परंतु ह्या साऱ्या वेळांत, चालेसाचे अजून लूईशीं गुपत बोलणें 
चालू होतेच, १६७५ त ठूहेकडून त्याला दरसालचें १२२००० 
पौडांचें पेनशन ( बेठेवेतन ) मिळालें, आणि 
त्याच्या मोबदला, लूहेच्या अनुमोदनावां- 
चून कोणतींही युद्धे किंबा तह करणार नाही, 
असें त्यांने वचन दिलें, पुढें १६७८ त जेव्हां, फ्रान्स देशाशी युद्ध 
केळें पाहिजे म्हणून त्याला पालेमेंटानें टुमणी लावली, तेव्हां त्याने 
फान्सच्या राजाशी दुसरा एक गस तह केला, आणि पार्लमेटाचें 


चाढेसाला टईकडन 
'पेनशन मिळतें. 


१६७८] धि रेस्टोरेशन. ४६१ 


विसर्जन करण्यासाठीं म्हणून लांचादाखल त्या राजाकडून त्याला 
२४००० पौंड मिळाले 

हें सर्व गसपणें चाललें होते तथापि, आपला विश्वासघात होत 
आहे, असली सवे राष्ट्रांतील लोकांच्या अंत:करणांत अस्वस्थ कर- 
णारी वृत्ति उत्पन्न झालेली होती. त्याच समयी एका विलक्षण 
वार्तेनें साऱ्या इंग्लंडभर दहशत उत्पन्न झाली. टेटुस ओटूस 
नांवाचा एक हलक्या आब्रूचा धर्मोपदेशक होता, तो, जेझुइट्स 
नांवाचा रोमन क्‍्याथलिक धर्मोतला एक पंथ होता, त्या पं- 
थाला मिळाला होता. तो, राजाला ठार मारून क्‍याथलिक- 
पंथाचे राज्य स्थापन करण्यासाठीं क्याथलिक्स लोकांमध्ये एक 
गुप कट झालेला मला माहीत आहे, म्हणून उघडपणे बोळूं ला- 
गला. त्यानें ती आपली गोष्ट सर एडमंड बरि गॉड्फ्रे नां- 
बाच्या एका माजिस्रेटाला कळविली, आणि पुढें थोड्या दिव- 
सांनीं सेन्ट पान्क्रासच्या देवळानजीक एका खंदकांत गॉड्फरे 
ठार मारून टाकलेला सांपडला. तेव्हां तो “ पोपिक ड्रॉट 
(पोपाच्या अनुयायांचा म्हणजे क्याथलिक्ल 
लोकांचा कट ) छपविण्यासाठीं क्‍्याथलि- 
क्सांनी गॉडूफ्रेचा खून केला असें लोकांस वाटले, आणि जेव्हां 
पालेमेंट भरलें, तेव्हां, त्या गोष्टीची चौकशी करण्यासाठीं त्यानें 
एक कमिष्टी नेमली. कोलमन नांवाच्या एका जेझुइटाचे 
कांही कागद उघडिकेस आले. ह्यांनी पार्टमेंटाला भीति वा- 
टली, आणि त्यापासून इतकी भारी दहशत पडली कीं, पालेमें 
टानें एक कायदा केला, त्यानं, याकेच्या ड्यूकाखेरीज, इतर सचे 
क्याथलिक्सांना पालमेंटचें दार बंद केळे. ह्यानंतर 
वर्षेपर्यंत कोणीही क्‍्याथलिक पार्लमेंटच्या दोहो समांपैकी ए. 


पोपिशञ ज्रॉट,१६७८. 


४६२९ धि रेस्टोरेश्षन. [दुसरा चालेत 


कींतही कर्धी बसला नाही. परंतु पुढें त्याहूनही वाईट झालें. 
ओट्स हा लोकप्रिय झाला, आणि चहाडखोरी सफल झालेली 
पाहून, तो, आणि इतर खबर देणारे लोक, ह्यांनी शपथा घेऊन 
दोंकडों निरपराध क्‍याथलिक्सांच्या जीबांवर घोरपडी आणण्याचा 
धंदा मांडला. अशा पेंची आलेल्या क्‍्याथलिक्सांपैकीं आति 
प्रख्यात पुरुष लाडे स्टाफ्फडे नांवाचा होता. तो सरळ स्वभा- 
वाचा आणि प्रामाणिक बडा लोक होता. मी निरपराध आहे 
असें प्रतिशेवर सांगत असतां, त्याला १६८१ त देहांतद्यासन 
केलें. चालेस त्या साऱ्या चाललेल्या गोष्टींबद्दल आपल्या मित्र- 
मंडळीमध्ये हांसत असे, परंतु त्या त्याने तशाच चालूं दिल्या, 
आणि झाफ्ट्स्बरीच्या मनांत लाडे डान्बीला काढून लावाव- 
याचें होतें, म्हणून तो होईळ तितका प्रयत्न करून, त्या पेटलेल्या 
आगींत तेल ओतीत होता. 
दरम्यानच्या वेळांत, फ्रान्सचा राजा, लूइ, ह्याने “निमेगे- 
नचा तह” करून, हालंड आणि स्पेन ह्या देशांशीं सला केला, 
आणि आतां चालेसाच्या मदतीची जरूर 
ग तो "ह, राहिली नाहीं, हा म्हणून त्याने त्याला ठरलेले 
न पेनशन देण्याचें नाकारले; त्या वेळीं पारिस 
एथे इंग्लि्यांचा वकील मान्टेगू नांवाचा होता, लाला डा- 
न्बीविषयीं भीति वाटण्याला कारण होतें, म्हणून लाने हौस 
आफ्‌ कामन्स ह्यांस, ज्या खलित्यांत त्या पेनशनाबद्दळ करार 
वगैरे केलेले होते तो खलिता दाखविला. त्या खलित्यावर डा- 
न्बीची सही होती, आणि राजाच्या स्वदस्तूर्ची टीप होती. तो 
खलिता पाहून ती कामन्सांची सभा थक्क झाली. इंग्लंडच्या 


१६७%] एक्तूकूझन विल. 'ड६३ 


राजानें फ्रान्सच्या राजाचें पेनशनदार व्हावे, ही अतिश्चय मान- 
__ स्वंडना करणारी गोष्ट होती. तेव्हां डा- 
« करती) पदच्युत होतो, न्बीवर एकदम दोषारोप केला, आणि 
न चालेसाने, आणखी गोष्टी उघडिकेस न 
याव्या म्हणून, त्या पालेमेंटाचें विसर्जन केलें. तें पा्लेमेंट ताडे- 

सतरा वर्षैपर्येत टिकले होते. 
परंतु आतां सवे राष्ट्र अगदी भयभीत होऊन गेलें, आणि 
१६७९ त मार्चच्या ६ व्या तारिखेस नवीन पालेमेंट निवडणूक 
होऊन भरतांच, डान्बीला टोअरांत केदेंत टाकलें. तेथे तो 
पांच वर्षेपर्यंत राहिला. त्या पालेमेंटानें नं- 

एक्सक्रझन बिश्च च 

( गादीवर्ने वजन कर- तर; यॉकेचा ड्यूक हा क्‍्याथलिक 
ण्याच्या कायद्याचा म- होता, ह्या सबबेनें त्याला गादीवरून अजी 
सुदा ) ह्याविषयी झ- वजे करून त्याचे पाय गादीस कधींच लागूं 
गडा, १६७५-६८). नुयेत असें करण्यासाठीं एका कायद्याचे 
बिल्ल, म्हणजे मसुदा, पुढें आणला, तेव्हां चालेस भयभीत 
होऊन त्याने, जेम्साला ( यॉर्कच्या ड्यूकाला ) परदेशीं पाठ- 
विले, आणि त्या पाठेमेंटाला, फक्त दोनच महिनेपर्थत बसल्यावर, 
त्यानें फांटा दिला. असें असतां, त्या थोड्या वेळांतच, छाफ्ट- 
स्बरी ह्याने अतिशय उपयोगी असा एक कायदा पसार केला. ही 
गोष्ट स्मरेल्च कीं, माझ्मा काटो झाल्या दिवसापासून, कोणाही 
इंग्लिश माणसाला केदकेळें तर, “हेबियस कॉपेस” &ारीर 
हाजीर कर) ह्या नांवाचा तुरुंगाच्या अधिकाऱ्याला लेखी हुकूम मिळ- 
ग्याकरितां अज करण्याचा त्या माणसाला हक्क होता (३८३ बे पृष्ठ 
पहा ), परंतु राजे आणि न्यायाधीश हे फार दिवसांपासून आ- 
पल्या .मजीस येइल तेव्हां ते ठेखी हुकूम युक्तीने एकाबाजूस ठे-. 


धड घि रेस्टोरेशन. [दुसरा चाठेत 


वीत. आतां चालेसानें अडथळा केला तथापि त्याला न जुमानून, 
शाफ्ट्स्बरीने “हेबियस कार्पस आक्ट” नांवाचा कायदाच, 
गा पसार करविला. तो कायदा झाल्यामुळें, 
कन न कॉर्पस ह्या शैरवहिवाटी सुधरून गेल्या, आगि तो 
र कायदा इतका अतिदाय स्पष्ट झाला कीं, 
लांची टाळाटाळ करण्याची सवडच राहिली नाहीं. 
दरम्यानच्या वेळांत, त्या एक्सक्क्‌्झन बिल्लाबद्दलह, म्हणजे 
जेम्साला गादीवरून वर्ज करण्याच्या कायद्याच्या मसुद्याबद्दल, 
झगडा 'चाळूच होता. पुढले पालेमेंट आक्टोबरमर्ध्ये भरले, 
तेव्हां कामन्सांच्या सर्भेत तो मसुदा पसार झाला. परंतु ला- 
डैसांच्या सर्भेत तो पसार झाला नाहीं, कारण, लाड हालिफाक्स 
नांवाचा एक फार वाकब मुतसही होता, त्यानें त्या बिहाला हर- 
कत आणली. हालिफाक्स हा आपणाला “ट्रिंमर”/ ( रंग 
पाहून चालणारा दोहोंडगरीवर हात ठेवणारा ) म्हणवी, कारण 
तो, एकादी बोट झुकृं लागली असतां तिला समतोल करण्यासाठी 
ह्या बाजूवरून त्या बाजूला त्या बाजूवरून ह्या बाजूला सरकणाऱ्या 
माणसासारखा होता. तो दोहों पक्षांतून एकालाही परम मर्यादेला 
जाऊं देत नसे. आतां प्रिन्ति आफ॒ आरेन्ज ( आरेन्जचा 
राजा किंबा राजपुत्र ) ह्याची बायको मेरी ही चालेसाच्या प- 
आत्‌ राज्याधिकारिणी व्हावी अशी पालेमेंटाची इच्छा होती, 
तथापि दुसऱ्या चालेसाचा मान्मथचा ड्यूक ह्या नांवाचा 
राखेच्या पोटचा आणि लाडका मुलगा होता, त्याला चालेसाच्या 
मान्यचचा कूक. मागें गादीवर बसवावा, असे शाफ्ट्स्ब- 
रीनें खरोखर कारस्थान चालविले होतें. ही 
गोष्ट झाळी असतां फार अनिष्टकारक होईल अर्से हालिफाक्साठा 


१६८१] धि रेस्टोरेशन. ४६५ 


वाटत होतें. मान्मथ हा फार लोकम्रिय होता, आणि त्याला “घि 
प्राटेस्टेंट ड्यूक” हें नांव पडलेले होते. तशांत शाफ्ट्स्बरीने 
असें एक ढोंग मछावलें होतें कीं, चालेसाचे त्याच्या राणीक्षीं 
लम होण्यापूर्वी त्या तरुण ड्यूकाच्या आईशी त्याचे लम झालेलें 
होते. ह्या काळचा महाकवि छ्राइडेन ह्याने एक उपहासपर 
काव्य रचले, त्यां, मान्मथ आणि झाफ्ट्स्बरी ह्या दोघांना 
आब्सालम आणि आकिटॉफेल हीं कल्पित नांवें देऊन ते 
दोघे राज्याकरितां कारस्थान करीत आहित 
वान विसजेन असें वर्णन केळेळें आहे. परंतु राजा यॉ- 
होतें, जञान्युअरी १६८१. याप 
र प्रे केच्या ड्यूकाविषयीं आपलें इमान राखून 
होता, आणि सर्व गोष्टी इतक्या जड दिसूं लागल्या कीं, राजानें 
पुन: पालेमेंटाचें विसजेन केलें. 
नंतर दोन जबरदस्त किवा दांडगे पक्ष उत्पन्न झाले. (१) 
शाफ्ट्स्बरीचा पक्ष, ह्याला “पिटिशनर्स?” ( अजदार ) असें 
नांव पडलें, कारण त्या पक्षांतील लोकांनी त्या एक्सकूुझन बि- 
छाला आपण संमति द्यावी म्हणून राजाकडे अर्ज केलेला होता. 
(२) “धि अव्होरस” ( अति द्वेष करणारे ) ह्यांचा पक्ष, हे 
त्या बिलाचा अति द्वेष करीत असत. ह्या दोही पक्षांनी एकामे- 
काला लवकरच ““वहुडग” आणि “टोरी” 
हीं निदापर किवा ठेंगमताचीं नांवें दिलीं. 
वहुइग ह्या शब्दाचा अर्थ आंबट झालेलें दूध किंवा ताक, असा 
होता, आणि तें नांव पूर्वी स्काश्व बंडवाले ह्यांस दिलेलें होते. यॉ- 
केच्या ज्यूकाचे मित्र श्ाफ्ट्स्बरीच्या पक्षाला “वहुइग्‌स” 
असें म्हणूं लागळे, कारण त्यांच्यामते त्या पक्षांतील लोक राजावि- 
रुद्ध बंड करणारे होते. टोरी हें नांव पूवी आयलेडांतील जे 
-। क 


व्हुहग आणि टोरी. 


४६९ घि रेस्टोरेशन. [दुसरा चालेख 


रोमन-क्‍्याथलिक-पंथी लोक न्यायरक्षणबाह्य झालेले होते त्यांना 
दिलेलें होते; आणि झाफ्ट्स्बरीच्या पक्षांतील ठोक यॉकेच्या 
ड्यूकाच्या मित्रांना “टोरीझ” म्हणूं लागले; कारण त्यांच्या 
मती ते, त्या आयरिश न्यायरक्षणबद्दिष्कृतांप्रमाणे, प्राटेस्टंदूसांचे 
शत्र होते. ह्या दोन्ही नांवांच्या मूळच्या खऱ्या अर्थाचा लवकरच लोप 
होऊन, तीं नांवें, जो पक्ष लोकांची तरफ विशेष धरतो तो वहुइग- 
पक्ष, आणि जो पक्ष राजसत्तेची तरफ धरतो तो टोरीपक्ष, ह्या 
अर्थौमात्र तेव्हांपासून वापरू लागले. 

१६८१ च्या मार्च महिन्यांत चालेसाचें पांचवें आणि अखेरीचें 
पार्लमेंट आक्सफर्ड एथें भरले, तेव्हां पुनः रोमन क्‍्याथलि- 
कक्‍्सांचा अमल स्थापण्याकरितां खरोखर संगनमत होऊन कट झालेला 
आहे असा त्यांतील वहुहग पक्षाच्या सभासदांचा दढ अह झालेला 
होता, म्हणून त्या वहुइग्सांनी हत्यारबंद ठोक आपल्याबरोबर नेले, 
त्यामुळें त्यांच्या काजाचा नाश झाला. पुन; यादवी होते कीं काय 
अशी लोकांना भीति वाटूं लागली, आणि जेव्हां चाळेस हा खंबीर 
पाहरा बरोबर घेऊन आक्सफडोस आला, आणि जेम्स ( यॉ- 
केचा ड्यूक ) ह्याला माझ्या मृत्यूनंतर नांवाचा राजा म्हणावें, परंतु 
आरेन्जची राणी ( मेरी ) हिला राजप्रतिनिधीण नेमून तिनें वा- 
स्तविक राज्यकारभार करावा, असें पालेमेंटाशी त्यानें बोलणें ला- 
वले, तेव्हां त्या पालेमेंटापेकीं त्याच्या म्ह- 
णण्याचा पुस्तपन्हा करणारा असा एक ब- 
लाढ्य पक्ष त्याच्या तरफेचा झाला, नंतर एका 
आठवड्याच्या अखेरीस अगदी एकाएकीं, पूर्वी कांहीं सूचना न 
करतां, त्याने त्या पालेमेंटाचें विसर्जन केळे, आणि पुढें क्रधीद्दी 
दुसरे पालैमेंट बोलावले नाहीं. 


आक्सफर्ड एथील 
पार्लमेंट, १६८१, 


१६४३] राई होस प्रॉटं ४६७ 


त्याचा पुरा जय झाला, मान्मथाशीं मिळून फंदपितूर केल्या- 
बद्दल लार्ड शाफ्ट्स्बरी ह्यावर राजद्रोहाच्या गुन्ह्याचा आरोप 
कोडतापुढे आणला, आणि लंडन शहरचे शेरिफ्फ्स व्हुइग्स होते, 
त्यांनी त्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी झाफ्ट्स्बरीला अन- 
कूल अशी ग्रान्ड जरि ( मोठी ज्री ) निवडली, तेव्हां चालेसाने 
लंडनच्या सनदेंत कांहीं गोम शोधून काढून, युक्तीने दोन नवे शेरि- 
फफूस निवडवून नेमविले. ह्या नवीन शेरिफ्फूसांची निवडणूक हो- 
ईतो, शाफ्ट्स्बरी हालंडांत पळून गेला. तेथें तो पुढल्या साठीं, 
म्हणजे १६८३ त, मरण पावला. त्याचा 
शफ्ट्स्बरीचा अ- कडेलोट झाला तेव्हां त्यानें आपल्याबरोबर 
पक्ष १६८२. । गली माणसें खे 
आपल्याहून चांगलीं चांगलीं माणसें खे- 
चली. जरी त्यांचा प्रमुख गेला, तथापि व्हुडृग्स लोक अजून रा- 
जावर आपण शेर होऊं अशी उमेद बाळगून होते. मान्मथचे पु- 
स्कळ दोस्त होते. त्यांत मुख्यत्वेकरून रस्सल आणि एसेक्स हे 
दोघे अले, आल्गनीन सिडनी, लाडं प्रे, आणि लाड हाउ- 
अड, हे होते, आणि त्या मित्रांनी मिळून एक कट केला. लो- 
कांना बंड करून उठण्यास चिथवण्याचा त्यांचा इरादा होता किंवा 
नाही, हें निश्चयानें सांगवत नाहीं, कारण दुदेंवानें त्या पक्षाला मा- 
हीत नव्हते अशा कांही दांडग्या आणि जिवा- 
वर उदार माणसांनी, चालेस व जेम्स 
हे उभयतां न्यूमार्केटाहून लेंडनास येणार 
शेते तेव्हां, वाटेंत हटेफडेशायरांतील, एका राइ हौस नांवाच्या 
झाडवळणी ठिकाणीं, त्यांना दग्याने ठार मारण्याची गत मसलत 
केळी होती. ती मसलत उघडिकेस आली, आणि त्या प्रमुख व्हुइ- 
र्श्लांना तीविषयीं सुतराम वातोही माहीत नसतां, सजाच्या वंकी- 


राइ होस डॉट, माहे 
नून १६८३. 


